॥श्री:॥ 


सुलभ श्रीमज्ञागवत 
नवम स्कंध 


अ-4४९४४४४४४४ 


अध्याय ९ ला 


परीक्षित््‌राजा म्हणाळा,- हे झुकसुने, तुम्हीं जो सर्ब मन्बंतरांचा वृत्तान्त 
सांगितला आणि त्यांतील श्रीहरीची जी पराक्रमा'चीं कृत्यें बर्णन केलीं ती मी ऐकिलीं ॥ १] 
द्रविड देशाचा सदा'चारसंपन्न राजा जो सत्यन्नत त्यानें गेल्या कल्पाच्या शेवटीं परमेश्वरा'चीं 
सेवा करून श्ञानप्रासति करून घेतली तो सूयाचा पुत्र असून मनु झाला आणि त्याला 
इध्वाकु आदिकरून व्हापुत्र झाले, हेंही तुम्ही सांगितल्याबरून मला समजलें |॥२|| ३॥| 
आतां हे सुने, त्या पुत्नांचे निरनिराळे वंश आणि त्या बंद्यांतीळ पुरुषांचे पराक्रम हे तुम्ही 
सांगा. तें ऐकण्याची मला नित्य उत्कंठा असते || ४ | त्या बंशांत आजवर जे होळन नेले, 
पुढें जे होणार असतील अथवा जे सांप्रत विद्यमान आहेत, त्या तर्व पवित्रकीर्ति पुरुषांचे 
पराक्रम तुम्ही सांगा ॥ ५ ॥ 

सूत म्हणतो,- हे शोनकत्र्षि हो, याप्रमाणें जह्मादिसुनींच्या त्या मेळ्यांत परीक्षितानें 
बिनंति केली असतां धर्मज्ञान्यांमध्यें श्रेष्ठ अश्या त्या शुकाचार्यानें उत्तर देण्यास आरंभ. 
केळा || ६॥ 

शुकाचार्य म्हणाळे,-हे राजा परीक्षिता, वेवरबतमनूचचा बंद मी तुला थोडक्यांत. 
सांगतों तो ऐक. त्याचें वणन बिस्ताराने जर करूं लागळों तर शभर बर्षेहि पुरणार नाहींत 
|| ७ ॥ लहानथोर अद्या सर्वे प्रकारच्या प्राणिमात्रांच्या अंतर्यामी जो परमेश्वर, तोच 
कल्पाच्या शोबटीं या बिश्वांत एकटा राहिला होता, दुसरें कांहींहि नव्हतें ॥८॥ त्या 
समयीं त्या परमपुरुषाच्या नाभीपासून रक सुबणाचचा कमलकोरा उत्पन्न झाला आणि 
हे राजा, त्या कोशामध्यें चार सुखांचा ब्रह्मदेब निर्माण झाला || ९ || पुढें त्याला मरीचि 
नांबाचा मानसपुत्र झाला. मरी'चीपासून वढयपाऱची उत्पत्ति झाली आणि या बदयपापासून 
दक्षकन्या अदितीच्या पोटीं बिदरवान्‌ नांबाचा पुत्र झाला || १० ॥ या विवस्बतापासून. 


स्कंध ९--अव्याय १ १५५ 
न 
संज्ञानामक त्याच्या पत्नीच्या पोटीं श्राद्धदेवमनु जन्मास आला ब त्या आत्मज्ञानी मनूला 
श्रद्धा नांबाच्या स्त्रीपासून दहा पुच झाळे॥ ११॥ हे जे त्या प्रभावशाळी मनूला पुत्र 
झाले 'यांग्वीं नांवें, इक्ष्वाकु, नग, शयाति, दिष्ट, वरूपक, नरिष्यन्त, प्रषश्र, नभग ब 

वि अदीं होतीं । १२ ॥ मनूळा प्रथम संतति नसल्यामुळें ती त्याला व्हाबी म्हणून 
समर्थ अशा भगवान्‌ बसिष्ठाने मित्रालबरुणांना उद्देशून इष्टि केली । १२॥ त्या वेळीं मनूची 
पत्नी श्रद्धा प्रयोत्नत करीत होती, ती होत्यांवडे जाऊन त्याला नमस्वारपूर्यक म्हणाली, "मला 
मुलगी पाहिजे '॥ १४ ॥ नंतर इष्टि चाळू होऊन अध्बर्यूनें सांगितल्याप्रमाणें होता आहुति 
देत असतां श्रद्धेनं सांगितलेळेंच त्याच्या लक्षांत राहिलें आणि त्यामुळें बषटकारपूर्वक 
हबिर्माग देत असतां त्याने तिच्या सांगण्याप्रमाणे संदल्प केला || ५) होत्याच्या या चुकीमुळे 
मनूला श्रद्धेपासून जे अपत्य झालें ती अर्थात्‌ इला नांवाऱची कन्या झाली ब तिला पाहून मनूला 
कांही बरें वाटलें नाहीं || १६॥ तों बसिष्ठाला म्हणाला,-- हे भगवन्‌, हा प्रकार काय आहे, 
तुम्हां अह्मवाद्यांनीं केलेल्या इष्टीचें हें उलट फळ कसें मिळालें ! अरेरे, वेदमंत्राचें असें 
फळ मिळणें बरें नव्हे | १७ ॥ तुम्ही वेदवेत्ते असून तपाच्या योगाने तुमचें पाप जळून 
गेळेळें आदे, म्हणूनच तुमची या इष्टीवर योजना केली. देवांमध्ये ज्याप्रमाणें असत्य 

आढळणार नाहीं, तसें तुमच्या संकल्पालाहि उल्टी फलपरासि होणें राक्य नाहीं ॥१८॥ 
मनूचें हें भाषण ऐकून त्याचा पणजोबा जो भगवान्‌ बसिष्ठ त्याला हा प्रकार होत्याच्या 
चुकीमुळे झाला असें आढळून आठे; आणि तो मनूळा म्हणाला ॥ १९॥ 'देमनो, हे 
जें संकल्पाच्या उलट फळ मिळालें त्याचें कारण होत्याच्ची चूक हें होय, पण मीं आतां 
स्वत:च्या पराक्रमाने तुला पुत्रसंतति मिळवून देतो ॥ २० |] याप्रमाणें भगबान्‌ 
बसिष्ठाचा निश्चय झाला असतां, त्या थोर कीर्तीच्या मुनीनें इलेला पुरुपत्ब प्रात व्हावें या 
हेतूनें परमेश्वराची स्तुति केळी || २१ ॥ तेव्हां त्याच्यावर संतुष्ट होऊन भगवान्‌. 
श्रीहरीनें त्याला पाहिजे होता तो बर दिला आणि त्यामुळें त्या इलेला श्रेष्ठ पुरुषाचे 
स्वरूप प्राप्त होऊन त्याचें नांव स॒द्युम्न असें ठेवण्यांत आलें | २२९ ॥ हे राजा, हा 
सुद्यम्न एकदां मृगया करण्यासाठी कित्येक अमात्यांना घेऊन अरण्यांत गेला. तो सिंधु 

देशांतील घोड्यावर आरूढ झाला होता ॥ २२ ॥ त्याच्या हातांत सुंदर धनुष्य आणि 
अत्यंत तीक्ष्ण असे बाण असून त्यानें अंगांत चिलखतहि घातलें होतें. त्या अरण्यांत 
फिरतां फिरतां एका हरिणाच्या मार्ग लागून तो बीर सुद्युय्र उत्तर दिशेकडे गेला ॥२४॥ 
मेल्या पायथ्याशी गेल्यावर तो राजपुत्र तेथील बनांत शिरला, या बनांत भगवान्‌ शंकर 
पार्बतीसह क्रीडा दरीत असतो || २५ ॥ प्रतापशाली सुद्युम्न त्या बनांत गेल्याबरोबर, 
आपलें रूप बदलून आपणांला स्त्रीत्व प्रात्त झाळें आणि घोडाहि धोडी बनला आहे, असें 
त्याला दिसून आलें |॥ २६ ॥ त्याच्या अनुयायांमध्यें सुद्धां असाच लिंगविपर्यय घडून 

आला आणि तें पाहून ते सर्व एकमेकांकडे पाहत खेद करू लागले | २७ ॥ परीक्षित 
राजा म्हणदो,-हे शुकमुने, हा बनप्रदेश असा कां झाला ब त्याला तसा कोणीं केलें हें 
मळा कृपा करून सांग. तें ऐवण्याची मला उत्केठा आहे || २८ ॥ घुकाचायानी उत्तर 





१५६ | सुलभ श्रीमऱद्वागबत 


"०४00 ४0रशर0शी?0शरशी शी शाली लप्टटायट-------<- ण एणशशशेश शण ीीणाटीफटापटा-----<- 


दिलें.-हे राजा, एकदां असें झालें कीं, कित्येक ब्रतश्शाळी त्र्रथे आपल्या तेजाने अंध- 
काराचा नाश करीत जेथें शोकरपार्बती कीडा करीत होतीं तेथें दरीनासाठीं गेळे ॥२९॥ 
त्या वेळी देबी पारबती बस्त्ररहित असल्यामुळें त्यांना पाहून तिळा लाज बाटली आणि 
पतीच्या मांडीवरून चमकन उठून तिनें वस्त्र परिधान केलें | ३०॥ त्र्तसुद्धां शकर - 
पार्बंतींची एकान्त क्रीडा चालली आहे असें जाणून तेथून परतले आणि नरनारायणाच्या 
आश्रमास गेळे || ३१ ॥ मग भगवान्‌ रोकरानें पुनः अशी गोष्ट घडू नये आणि आपल्या 
प्रिय पार्बतीची कामना पूर्ण व्हावी म्हणून असें ठ(विळें कीं, जो कोणी पुरुष या स्थानांत 
प्रवेश करील त्याला स्त्रीत्व प्राप्त होईल || ३२ ॥ दोंकरानें असें ढरविल्यापासून कोणीहि 
पुरुष त्या स्थानाकडे जात नाहींसा झाला. असो. सुद्युम्नाला स्त्रीत्व प्रास झालें असतां ती 
श्री आपल्या अनुयायी स्त्रीगणासह त्या बनांवून इकडून तिकडे फिरू लागली ॥ ३३ ॥ 
अशा स्थितींत त्या आश्रमाजवळच शस्त्रियांसह ती फिरत असतां भगबान्‌ बुधाच्या ती दृष्टीस 
पडली ब त्याचें तिच्याबर प्रेमहि जडले | ३४ ॥ उलट्या सुंदर स्त्रीचेंहि त्या खषोमपुत्राला 
पाइतांमच त्याच्यावर मन बसलें ब तिनें त्याला पति म्हणून बरिलें. पुढें त्यांना पुरूरबा 
नांबाचा पुत्र झाला | २५ ॥ याप्रमाणें स्त्रीत्व प्रास झालें असतां त्या मनुपुत्र सुद्युम्न- 
राजाला आपल्या कुळा'चा आचार्य जो बसिष्ठ त्याचें स्रण झालें असें म्हणतात ।३६॥ 
तो प्रकार पाहून बसिष्ठाळा फार बाईट वाटलें आणि त्यानें सुद्युम्नाला पुन; पुरुषत्व मिळावें 
या हेतूनें राकराची उपासना केळी | ३७ ॥ तेव्हां कर बसिष्ठावर संतुष्ट झाला 
आगि त्यांचें प्रिय व्हावें ब आपलेंहि वचन खोटें होऊ नये अद्या बुद्धीनें त्यानें बसिष्ठाला 
तडजोड तांगितळी || ३८ || दोकर म्हणाल्य,-हे वसिष्ठा, तुझा हा बंशज सुद्युज्न एक 
महिना पुरुष होईल ब एक महिना स्त्री होईल आणि अशा व्यवस्थेने हा प्रथ्वीचें राज्य 
करील ॥ ३९ | आचार्य वसिष्ठाच्या कृपेनें इष्ट असें पुरुषत्व अश्या व्यवस्थेने प्राप्त 
झाल्याबर सुद्युम्नाने प्रथ्वीचें राज्य केळें; परंतु प्रजेला त्यामुळें कांहीं बरें बाटले नाहीं 
॥ ४० | हे राजा, सु्युम्नाळा उत्कल, गय आणि विमल असे जे तीन पुत्र झाले, ते 
मोठे धर्मि्ठ असून दक्षिणदेशाचे अधिपति झाले | ४१ || पुढें प्रतिष्ठाननगरीचा 
राजा तो प्रभावशाली सुद्युम्न, ब्रद्धपण आठें असतां पुरूरव्याच्या स्वाधीन प्रश्वीचें राज्य 
करून तपश्चयेसाठीं बनांत गेला | ४२ | 





अध्याय पहिला समात्त 


अध्याय र रा 


४४५४४४४४४४ 


शुकान्चार्य म्हणाले,-हे राजा, सुद्युम्नपुत्रानें याप्रमाणें वनाचा आश्रय केला असतां 
वेबस्वतमनूनें पुत्रप्रासतीसाटीं यमुनेच्या कांठीं रांभर वर्षे तपश्चर्या केली || १ | त्यानंतर 
त्यानें अपत्य व्हार्वे म्हणून भगवान्‌ श्रीहरीचेंहि पूजन केलें ब त्यामुळें त्याला इस््वाकुप्रमुख 
दहा पुत्र झाले. हे सारे पुत्र त्याला अगदीं अनुरूप असेच होते || २ ॥ त्यांपैकीं पषश्र 
नांबाचा जो मनूचा पुत्र होता, त्याची योजना पित्याने गाईंचे रक्षण करण्याच्या वगमावर 
केळी ब त्याप्रमाणें तो रात्री साबधपणें वीरासारखा दास्त्र धारण करून गाईम्वे रक्षण करी 
॥ ३ ॥ एकदां असें झालें की, रात्रीं पाऊस पडत असतां एक बाघ त्या गाईंच्या गोठ्यांत 
शिरला. त्याला पाहतांच विश्रांति घेत पडलेल्या गाई उठल्या आणि घाबरून गोठ्यांत पळूं 
लागल्या || ४ ।॥| पण त्या बळकट वाघाने एका गाईला पकडळें आगि म्हणून ती गांगरून 
ओरडूं लागली. तिचा हंबरडा ऐकतांच प्रषश्र तिच्याजबळ गेला | ५ ॥ पण रात्रीचा वेळ 
असून ताऱ्यांचा प्रकादाहि ढगामुळें छप्त झालेला असल्यामुळें न जाणतां त्यानें वाघ 
समजून त्या क्वपेलागाईचीच मान आपल्या तरबारीनें वेगानें उडविली || ६ । बाघालाहि 
तरबारीच्या टोकाचा वार लागून त्याचा कान तुटून पडला ब त्यामुळें तोहि अगदीं भयभीत 
होऊन बाटेंत रक्‍त सांडीत पळून गेला || ७ ॥ पराक्रमी पषप्राला आपण वाघाचा बध 
केला असें वाटलें; पण पहांट झाल्यावर आपल्या हातून कपिलागायच मरण पाबली असें 
त्याला आढळले आगि तो फार कष्टी झाला ॥ ८॥ त्याच्या हातून हा अपराध न 
कळतां झाला होता, तथापि कुलगुरु बसिष्ठानें त्याला शाप दिला वीं, तूं या कर्मामुळे 
क्षुद्र असा सुद्धा क्षत्रिय न होतां शूद्र होशील ।। ९ ॥ गुरूने याप्रमाणें शाप दिला असतां 
पृषश्नानें नमस्कारपूर्बक त्याचा स्वीकार केला आणि ब्रह्मचर्य पाळून मुनींना प्रिय असें ब्रत 
घारण केळें ॥१०॥| सर्वांचा अन्तर्यामी, सवश्रेष्ठ ब पवित्र अशा भगबान्‌ बासुदेवाबर त्यानें 
निष्ठा ठेविली आणि त्या'ची भक्ति करून तो सर्वाचा मित्र ब सवोबर सारख्या दृष्टीनें पाहणारा 
झाला ॥ ११ ॥ त्यानें सर्व उपभोग्य विषयांचा त्याग केळा, मन स्वस्थ केलें, इंद्रियांचे 
नियंत्रण केलें आणि जवळ कसलाहि संग्रह न करतां जें कांहीं सहजगत्या मिळेल त्याच्याबर 
तो निर्वाह करूं लागठा || १२ ॥ परमात्म्याबर चित लाबिल्यामुळें तो पूर्ण समाधानी 
बनला आणि शानानेंच तृप्त होऊन वेड्याप्रमाणें विंबा आंघळ्याबहिऱ्याप्रमाणें पृथ्वीवर भटकू. 
लागला | १३ ॥ या उृत्तीने तो राहात असतां एकदां तो बनांत गेला आणि तेथें बणबा 
पेटलेला पाहून त्यांत त्यानें प्रवेश केला. देह अभ्नीच्या उपयोगाला लागल्यामुळें सुनिवृत्ति 
घारण करणाऱ्या त्या प्रषश्नाला परब्रह्माची प्रास्ति झाळी | १४ ॥ मनूचा कनिष्ठ पुत्र कवि 
हा बिययभोगाविषयीं निरिच्छ असल्यामुळें त्यानें आपल्या बांधबांचचा ब राज्याचाहि त्याग 
केळा आणि बालबयांत असतांनाच आपल्या वित्तांत स्वयंप्रकारा परमात्म्याची स्थापना 


श्ट्ट सुलभ श्रीमद्वागवत 








करून तो मोक्ञाळा गळा || १५ | मनूच्या करूपनामक पुत्रापासूस पुढें काख्य नांबाचा 
क्षत्रिमबंश झाला. था बंशातीळ पुरूप ब्राह्षणांचे वाळी आणि धर्मावर प्रेम करणारे असून 
त्यांनी उतरेकडील प्रदेशावर राज्य केलें | १६ | मनूच्या धृएनामक पुत्रापासून धार्ध हे 
क्षत्रिय धरणें स्थापन झालें; पण तें बहुधा त्राक्षगव्र्तीनेंच राहात असे, टग नांबाचा जो 
मनूःा पुत्र होता त्याचा सुमति नांबाचा पुत्र असून सुमतीर्‍चा पुत्र बसु नांबांचा झाला 
॥ १७ | बसूळा प्रतीक हा पुत्र झाला आणि प्रतीकालळा ओघवबान्‌ नांबाचा पुत्रब 
ओब्रवती नांबाची वन्या अशीं अपत्ये झाली. ओघवबानाला ओघबत्‌ हा पुत्र 
झाला आगि ओववतीचें सुददानानं पागिग्रहण केलें| १८ ॥ मनूच्या नत्तियन्त या 
पुत्रापासून चित्रसेनाचा जन्म झाला आगि चित्रसेनाळा दक्षनामक मुलगा झाला. दक्षाचा 
मुलगा मीदूवबा, मीदूबवाचा कूःचे आगि कूर्चाचा इंद्रसेन होय ।। १९ ॥ इन्द्रसेनाचा पुत्र 
बीतिहोत्र आणि त्याचा सत्यश्रवा, सत्यश्रव्याचा पुत्र उरश्रवा आणि उस्श्रव्याचा देवदत्त 
॥ २० || देवदत्ताच्या पोटी प्रत्यक्ष भगवान्‌ अधिनारायण पुत्रर्पानें अबतरला. त्याचें 
नांव अभिवेश्य. तो जनूकर्णीचा पुत्र असून तिळा तो कन्यावस्थेंत झाला होता. पढें तो 
मोठा क्रत्रि म्हणून प्रसिद्दीस आला ॥ २१ ॥ हे राजा, या अभिवेव्यापासून 
असिवेद्यासन नांबाचें ब्राझणधराणें स्थापन झालें. असा हा नरिष्यन्ताचा वंश आहे. 
आतां दिशेचा बंश सांगतों तो ऐक । २२ ॥ दिषश्टाळा नाभाग नांबाना पुत्र होता. 
नभागाचा पुत्र जो नाभाग तो हा नव्हे. हा नाभाग आपल्या कर्माला अनुसरून वैश्य 
झाला. नाभागाला भलंदन नांअचा पुत्र असून भळंदनानचा पुत्र बत्सप्रीति नांबाचा होता 
1 २२३ ॥ बत्सप्रीतीला प्रांशु हा सुळगा झाला. प्रांथूच्या पुत्राला प्रमति म्हणत. प्रमतीला 
खनित्र नांबाचा पुत झाळा. खनित्राला 'चासुष झाला आणि चाक्षुषाला पुढें 
बिरबिशतिनामक पुत्र झाळा | २४ || बिबिंशतीचा पुत्र खनिनेच आणि लछनिनेत्राचा रंभ. 
हा रंभ मोठा धर्मिष्ठ होता. हे राजा, या रंभाळा करंधम नांबाचा पुत्र झाला | २५॥ 
करंधमाचा पुत्र आवीक्षित्‌ नांवाचा होता. त्याचा पुत्र महायोगी संबर्त. यानें या 
मरुताकडून यज्ञ करविला असें म्हणतात || २६ ॥ मरुत्ताचा हा यज्ञ जसा झाला, तसा 
दुसर्‍या कोणाःचाहि कधीं झाला नाहीं, त्याच्या यज्ञामध्ये ज्या वांहीं लहानमोठ्या वस्तु 
होत्या त्या सर्व सोन्याच्या असून सेवं सुंदर होत्या || २७ | त्या यज्ञामध्ये इंद्राला इतका 
कांहीं सोमरस प्यावयास मिळाला कीं, त्यानें तो घुंद होऊन गेला आणि ब्राह्मणांनाहि तशीच 
दक्षिगा मिळाल्यामुळे तेहि धुंद होऊन गेले. या यज्ञामध्ये मरत्‌ नांवाच्या देवगणांनीं 
वाढप्यांचें काम केळं आणि विश्वदेव नांवाचे देवगण सभासद होते | २८ ॥ असो. 
मरूतार्‍चा पुत्र दम नांबाचा असून दमाचा राज्यवर्धन होय. राज्यब्धनाला सुधृति हा 
पुत्र होता आगि सुधृतीळा पुढें नर नांबाचा पुत्र झाला ॥ २९ ॥ नराचा पुत्र केबल, 
केवलाचा बन्धुसान्‌ आगि बन्धुमानाचा वेषबान्‌ होव. वेगवानाळा बन्धुनामक पुत्न झाला 


आणि या बघूनचा जो पुत्र तो तृणबिन्दु नांवाचा राजा होय ॥ ३० ॥ तृणबिन्दूच्या 


स्कंध ९--अधथ्याय २ १'५, 
:अंगीं असे गुण होते कीं, पुष्कळांनीं त्याच्या भजनी लागावे. त्याप्रमाणें अळेंबूया बांधाची 
एक सुंदर अप्स त्याच्या मजनीं ठागळी आणि त्याच्यापासून तिळा अनेक पुत्र आशि 
ःइडविडा नांबाची कन्या अशीं अपत्ये झालों. या इडविडेपासून बिश्रवा क्हपीला कुबेर हा 
पुथ् झाळा. या विश्रव्यानें योगांत निष्णात अशा आपल्या पित्यापासून उत्तम प्रकारची 
विद्या संपादन केडी होती ॥ २१ ॥ ३२ ॥ असो. विशाळ, शन्यबंधु आणि चूम्रकेत दे 
'तृणबिन्दूचे पुत्र होत. त्यांपैकी विश्यालापासून वंशोत्पत्ति होऊन त्यानें वैशाळीनामक 
नगरीची स्थापना केळी || ३३ ॥ या बिशालाचा पुत्र हेमचंद्र आणि देमचंद्राचा धूम्राक्ष 
असे असून धूप्राक्षाच्या संयमनामक पुत्राला कशावर आणि देबज असे पुत्र झाले 
॥ ३४॥ कृशाश्राला सोमदक्त हा पुत्र झाला. या सोमदःतानें भगबान्‌ य॒ज्ञपती'चें 
अश्वमेधानें पूजन केळें ब योगेश्वर परमात्म्याचा आश्रय करून मोक्षनामक सर्वश्रेष्ठ पदबी 
प्राप्त करून घेतळी || २५ ॥ सोमदत्ताळा सुसमातेनामक पुत्र झाला. या सुमतीचाच पुत्र 
जनमेजय होव. डे सारे विश्ाळाच्या बंश्रांतीळ राजे असून त्यांनीं तृणबिंदूच्या कोर्तीचें 
रक्षण केळे | २६ ॥ 





अभ्याय दुसर! समाप्त 


अध्याय ३ रा 


शुका'चार्य म्हणाले,---मनूचा पुत्र शर्याति हा राजा असून वेदांतील तत्त्वार्थाचा 
सर्वोत्तम ज्ञाता होता. अंगिराक्रद्पीच्या सत्रांतील दुसऱ्या दिवशींचें सर्व कृत्य यानेंच स्वतः 
सांगितलें ॥ १ ॥ त्याला सुकन्यानामक एक सुस्वरूभ मुलगी होती. एकदां सुकन्येला 
बरोबर घेऊन शर्यातिराजा बनशोभा पाहण्यासाठी गेला असतां च्यवनत्र्णींच्या आश्रमापाशीं 
आला ।॥ २ ॥ तेथें सुकन्या आपल्या मैत्रिणींबरोबर झाडांची शोभा पाहत इकडेतिकडे हिंडत 
असतां एका बारुळाच्या भोंकांतून काजव्याप्रमाणें चमकणाऱ्या दोन ज्योति तिच्या दृष्टीस 
पडल्या ॥ ३ || अज्ञानीच ती ! तें काय आहे हें पाण्याच्या हेतूनें तिनें एक कांटा घेऊन 
त्या चकचकणाऱ्या पदार्थाना टोंचिलें, तों त्यांतून भळभळां रक्त बाहूं लागलें | ४ ॥ 
हे राजा, इकडे हा प्रकार होतांच राजाच्या सैऱ्यांतील लोकांचें मळमूत्र बंद झालें. तें पाहून 
राजाला मोठें आश्चर्य वाटलें आणि तो सैनिकांना म्हणाला,--“' अहो, तुम्हीं कोणीं 
च्यवनभार्गवत्रदषींचा अपराध केला नाहीं ना ? मा तर खच्चित बाटतें, कांहीं तरी अनिष्ट 
प्रकार या आश्रमांत कोणीं केला असला पाहिजे ?॥ ५ ॥ ६ ॥ तें ऐकून सुकन्येला 
भीति बाटली आणि ती पित्याला म्हणाली, माझ्याच हातून हा अपराध झाला आहे. मी 
न जाणतां दोन चकचकणाऱ्या ज्योतींना कांट्यानें टोंचिळें || ७ ॥ मुलीचें तें भाषण ऐकून 
शर्यातीच्या मनाला फार खेद झाला आणि बारुळांत झांकून गेलेल्या त्या च्यवनमुनीपाशीं 
जाऊन सौम्य व मधुर शब्दांनी त्यानें त्याला प्रसन्न केलें ॥ ८॥ त्या वेळीं झालेल्या 
भाषणावरून राजानें मुनींचा आदाय जाणला ब तदनुसार आपली कन्या त्याला अर्पण 
केली. याप्रमाणें संकटांतून मुक्त झाल्यावर दार्याती च्यवनाची अनुज्ञा घेऊन स्वस्थ मनानें 
आपल्या राजधानीला गेला || ९ || च्यवनत्र्वत्रि मोठा कोपिष्ट होता; परंतु त्याला पति 
म्हणून बरिल्यावर त्याच्या इच्छेप्रमाणे बिनचूक वागून सुकन्येनें त्याचें मंन अगदीं संतुष्ट 
ठेविलें || १० ॥ पुढें कांहीं काळ लोटल्यावर एकदां अश्विनीकुमार च्यबनाच्या आश्रमांत 
आले असतां च्यवनक्रदषीनें त्यांची यथायोग्य पूजा करून त्यांना विनंति केली. तो 
म्हणाला,-दहे देब हो, तुम्ही मोठे तमर्थ बैद्य आहां, तरी स्त्रियांना प्रिय असलेलें तारुण्य व 
सुंदर रूप तुम्ही मला प्रात्त करून द्या. ह्याबद्दल तुम्हांला यज्ञांत सोमप्रारान करावयाचा जो 
अधिकार नाहीं तो मी मिळवून देईन ॥ ११ ॥ १२ ॥ नंतर बरें आहे, असें म्हणून 
अश्विनीकुमार त्याला म्हणाठे,-हे मुने, सिद्धांनीं निमीण केलेल्या या जवळच्या डोहामध्यें 
बुडी मारा, म्हणजे तुमची इच्छा पूर्ण होदेळ | १२ ॥ असें सांगून आअदिबनीकुमारांनीं, 
जरेनें अगदीं ग्रासून गेल्यासुळें ज्रिरांनीं व्यापिलेल्या ब सर्वोगावर सुरकुत्या पडून पिकलेल्या 
केसांमुळें कुरूप दिसणार्‍या त्या च्यवनत्रद्णीला घरून, त्याच्यासह त्या डोहांत बुडी 


स्कंध ९-- आध्याय २ १६१ 
मारिली |॥ १४ || थोड्या वेळाने डोहांतून तीन सुंदर पुरुष वर आले. लां्ी रूपें 
एकसारखीं असून स्त्रियांना प्रिय बाटणारीं होतीं. त्यांनीं गळ्यांत कमळांच्या माळा आणि 
कानांत कुंडले घारण केलीं असून ठेश्वी उत्ची वस्त्रे परिधान केलीं होतीं || १५ ॥ तेव्हां 
सूर्यासारखें तेजःपुंज असे ते तीन पुरुष पाहून त्यांतीळ आपला पत्ति कोणता हें त्या साथ्यी 
सुकन्येला मुळींच ओळणतां आलें नाही आणि म्हणून अश्विनीकुमारांनाच शरण जाऊन 
त्यांची तिनें प्रार्थना केली, तेव्हां तिच्या पातित्नत्याने संतुष्ट होऊन त्यांनीं तिचा पति तिला 
दाखविला आणि च्यवना'चा निरोप घेऊन ते विमानांत बसून स्वर्गलोकीं निघून गेले 
॥ १६ | १७॥ पुढें एकदां असें झालें कीं, यज्ञ करण्याचा विचार ठरवून शार्यातिराजा 
च्यवनाश्रमांत आला आणि पाहातो तों. आपल्या वन्येजवळ कोणी सूर्यासारखा तेजस्वी 
पुरुष बसलेला आहे ! || १८ || तें पाहून, त्याच्या मनाला कांहीं बरें वाटलें नाहीं 
आणि सुकन्येनें नमस्कार केला असतां तिला आशीर्बादहि न देतां तो म्हणाला,-*“' कार्टे, 
है तूं आरंमिलें आहेस तरी काय ? पति म्हणून वरिलेल्या त्या सर्वमान्य च्यवनत्रदषींना तूं 
फबिलेस ना ! बार्धक्यानें पीडिलेल्या त्या सुनील सोडून तूं या जाराच्या भजरीं लागलीस 
काय ! तुझा जन्म उत्तम कुळांत झाला असतांहि विपरीत बुद्धि तुला कशी सुचली ? निर्लज्ज 
होऊन तूं या जाराचा आश्रय केलास हें तुझें कृत्य कुळाला बट्टा लावणारे असून त्यामुळें 
तूं माझे ब आपल्या पतीचें कूळ नरकांत ढकलीत आहेस ! ? ॥ १९] २०॥२१॥ 
पित्याचे हे उद्गार ऐकतांच त्या पबित्र सुकन्येला आश्चर्याने हंसू आलें आणि ती म्हणाली,- 
“ बाबा, तुम्ही ही काय शंका घेतां ? हे आपले जांवई च्यवनत्रदणीच आहेत ? ॥२२॥ 
ञ्सें म्हणून आपल्या पतीला तारुण्य ब सुस्वरूप हीं क्लीं प्राप्त झालीं याचा सबिस्तर 
वृत्तान्त तिनें त्याला सांगितला. तो चमततरिक वृत्तान्त ऐकून राजाला मोठें आश्चर्य वाटलें 
ब आनंदित होऊन त्यानें मोठ्या प्रेमानें आपल्या कन्येला आलिंगन दिलें ॥ २२ ॥ असो. 
नंतर च्यवनभार्गवत्रद्षीनें शर्यातिराजाकडून सोमयाग करविला आणि त्यांत पूर्वी ठरव 
केल्याप्रमाणे सोमपानाचा अधिकार नसलेल्या अदिबनीकुमारांना आपल्या सार्मर्थ्यानें 
सोमर्साची प्राप्ति करून दिली ॥ २४ ।| पण त्यामुळें च्यवनमुनीबर इंद्र रागावला आणि 
त्याला मारण्यासाठी त्यानें वज्र उचालिलें. तथापि च्यवनानें स्वसामर्थ्यानें बज़्ासह इंद्राचा 
हातच कुंठित केला आणि मग सर्वानी अश्िनीकुमारांना यज्ञांत सोमा'चा भाग देण्यास 
अनुमति दिली. तोंपर्यंत अश्विनीकुमार हे वैद्य असल्यामुळें त्यांना यज्ञांत सोमाचा भाग 
मिळत नव्हता ॥ २५ ॥ २६ | ाथातीला या वन्येखेरीज उत्तानरबहि, आनर्त॑ आणि 
भूरिषेण असे तीन पुत्र होते. त्यांतील आनर्ताला रेबतनामक पुत्र झाला ॥ २७ ॥ त्यानें 
समुद्रांत कुरास्थली नांवाःची नगरी बांधिली ब तेथेंच राहून तो आनर्तादि देशांचा राज्यकारभार 
चालवू लागला || २८ || त्याला शंभर पुत्र झाले. त्यां सर्वात ककुझी हा वडील होता. 
त्याजा रेवती नांबा'ची मुलगी होती, ती उपवर झाली असतां तिला पति कोण योजाबा हे 
बहझदेवालाच विचारावें असें मनांत आणून वन्येटा बरोबर घेऊन तो ब्रह्मलोवीं गेला. 

सु. भा, माग २३-११ 











४४/९५/९९५५ /९ ९ ५/ १-४ २/४५/५* 


१६२ सुलभ श्रीमःद्वागवत 


०५०८००८०००८-८-८-८०५८००८०८/८-०५०८८८८५८५८८/८/५/५८४५८५४/४८५८५४४८४८”४४४४४४४४ शी शीशशीशशीश शी शीशीशी 





त्या वेळीं तेथें गायन चालळें असल्यामुळें ब्रह्मदेवाला प्रश्न करण्यास त्याला अवसर मिळेना, 
म्हणून तो क्षणमर स्वस्थ बसठा ॥ २९ | ३० ॥ गायन संपल्याबर त्यानें बह्मदेवाला 
आपला अभिप्राय कळविला. तो ऐकून अक्मदेब हंसून त्याला म्हणाला, हे क्कुद्वे, मीं जे 
बर्‌ मनांत योजिले होते ते सर्व कालगतीनें नाश पाबळे आहेत ब त्यांचे मुलगे, नातू, 
पणतू यांच्याहि नांबांचची बार्ता आतां ऐकूं येत ना हीं. कारण, तूं येथें यावयास निधाल्यापासून 
चार युगांच्या स्ताबीस फेऱ्या इतका काळ झाला ॥ २१॥ २२ | यासाठीं आतां तूं 
परत जा आणि सध्यां पथ्बीबर परमेश्वराचा अंशावतार असा महाबलशाळी बलराम 
विद्यमान आहे, त्या नरभ्रेष्ठाठा आपली श्रेष्ठ कन्या अर्पण कर ! ॥ २३ ॥ भूमार हरण 
करण्यासाठीं तो पवित्र कीर्ति भूतपालक भगबान्‌ स्वतःच्या अंशाने अबतरला आहे ॥२४॥ 
अशी आज्ञा मिळतांच ककुद्यीशजा ब्रह्मदेवाला नमस्कार करून कन्येसह आपल्या 
राजधानीस आला ॥ २५ ॥ त्याचे माऊ ती नगरी यक्षांच्या. त्रासाने सोडून दूर गेठे 
होते. तें पाहून त्यानें आपल्या त्या सुंदर कन्येचा बलशाली बलरामाशीं विवाह करून दिला 
ब आपग बदरिबनांतील नारयगाश्रमांत तपश्चर्येकरितां निघून गेला ॥ ३६ ॥ 


॥ तिसरा अभ्याय सामात्त 





अध्याय ४ था 


आुकाचार्य म्हणाले, हे परीक्षित्राजा, नभगाला नाभागनामक एक पुत्र होता. 
तो अह्यचर्य स्वीकारून बिद्याजनासाठीं गुरुग्रहीं राहिला असतां त्याच्या भाबांनीं सर्ब संपत्ति 
आपसांत बांदून घेतली. पुढें विद्याभ्यास आटपून घरीं आल्याबर तो आपला बांटा मागू 
'लांगला असतां भावांनी सांगितलें कीं, तुझ्या बांटणीचे ' बाबा आम्हीं तुला राखून ठेविले 
आहेत. नंतर तो सरळ ह्ृदयाचा नाभाग बापाकडे गेला ब त्याला म्हणाला, तुम्हांला माझ्या 
बांटणीस दिलेलें आहे. तेव्हां नमगानें त्याला सांगितलें; हे बाळा, तें त्यांनीं तुला उगाच 
सांगितलें असेल, त्यावर तूं बिश्वास ठेवूं नकोस. कारण, द्रव्याप्रमाणे माझा तुला उपयोग 
होणार नाहीं. त्यांतून तें जर खरेंच असेल तर तुझ्या निर्वाहाचें एक साधन मी सांगून 
ठेबतों ॥ १॥ २॥ बाळा, तूं शहाणा आहेस. हीं आंगिरसत्रदष्षि द्वादेशाहनामक सत्र 
करीत बसले आहेत. ते चांगले विद्वान्‌ असले, तरी घडहांच्या आवृत्तीच्या वेळीं ते 
घोंटाळ्यांत पडतात || २ ॥ तूं सुज्ञ आहेस, याकरितां त्यांना ' इद्मित्था ? ब ये यजेन 
हीं विश्वेदेवांचीं दोन सूक्ते तांग म्हणजे कमे समास झाल्यावर स्वर्गास जातांना यज्ञांतील 
शिल्लक राहिलेले सर्ब द्रव्य ते तुला देतील. पित्याच्या ह्या आज्ञेप्रमाणे नाभाग तिकडे गेला 
ब अंगिरसक्रद्पींना त्यानें तीं दोन सूक्ते शिकांवेलीं. तेव्हां यज्त संपबिल्यावर राहिलेळें सर्व द्रव्य 
ह्याल्र घेण्यास सांगून ते स्वर्गास गेले ॥ ४ || ५ ॥ तें द्रव्य तो घेत असतां कोणी एक 
काळाभोर पुरुष उत्तरेच्या बाजूनें तेयें आला. आणि यशभूमीवर राहिलेले द्रव्य माझं आहे 
असें म्हणाला ॥॥६॥ परंतु मळा तर हें कदषींनी दिलें आहे. असें नाभागानें सांगितलें. राजा, 
तेव्हां तो कृष्णवण पुरुष म्हणाला, हा बाद आपणां उभयतांमध्यें मिटणें शाक्य नाहीं. यासाठीं, 
तूंच आपल्या बापाकडे जा आणि त्याला बिचार कीं, यज्ञांतीळ द्रव्य त्र्षींनीं मळा घ्याबयास 
सांगितळें खरें; पण त्याबर रुद्र आपला हक्क सांगत आहे, तर कसें करूं ! मगतो जें 
सांगेळ तें मळा मान्य आहे !। ७ ॥ त्याप्रमाणें नाभागानें पित्याकडे जाऊन त्याला सर्व 
वृत्तात सांगितला. तेव्हां तो नमगराजा म्हणाला, हे बाळा, रुद्र म्हणतो ती गोष्ट खरी 
आहे. पूर्वी दक्षाच्या यज्ञांत सर्वानुमते असें ठरलें आहे कीं, यज्ञमंडपांतील उरलेल्या सर्व 
द्रव्यावर रुद्राचा हक्क असावा. शिवाय दुसरें असें कीं, अबशिष्ट द्रव्याबस्वसे काय, पण 
सर्बच पदा्थोबर रुद्राचें स्वामित्व आहे ॥ ८ ॥ राजा, याप्रमाणें पित्याचें बचन ऐकून 
नाभागानें त्याला बंदन केलें आणि परत घेऊन त्याने रुद्राला सांगितलें; ' हे द्रव्य तुझे 
आहे, तें तू॑ घे आगि मजकडून झालेल्या अपराधा'ची नः कर? ॥ ९ ॥ तेव्हां रुट 
म्हणाला,-हे नाभागा, तुझ्या पित्याने ज्या अर्थी खरा न्याय दिला आणि त्याप्रमाणें तूंहि 


१६४ सुलभ श्रीमद्भागवत 





/५---< ९८०/५/०/५/५/८-५-५ ५:८५". 


वागण्यास तयार झालास, त्या अर्था तुझ्या व्वरेपणाबद्दल प्रसन्न होऊन मीं है सर्ब द्रव्य तुलाः 
देतों. तुळा मंत्रज्ञान आहेच व मी आणखी तुला ब्रह्मज्ञान देतों. असें सांगून मगवान्‌ रुद्र 
अंतर्धान पाबला ॥ १० | ११ ॥ हे राजा, नाभागाचें हे आख्यान अत्यंत कल्याणप्रद 
आहे. जो याचें सकाळसंध्याकाळ पठण करील, त्याला भगवान्‌ रुद्र प्रसन्न होऊन मंत्रज्ञान 
ब ब्रह्मज्ञान देईल || १२ || हे राजा, या नांभागाला अंबरीष नांबाचा महाभगबद्धक्त पुत्र 
झाला. त्याम्ची योग्यता फार मोठी होती. ब्राह्मणांचा शाप कधीहि अन्यथा व्हावयाचा नाहीं, 
पण तो याला शिबलादेखील नाहीं ॥ १२ ॥ 

परीक्षितूरजा म्हणाला,-हे मुनिवर्या, ब्राह्मणांच्या शापाचें निवारण ब्रह्मदेवालाहि 
करतां येत नाहीं; असें असतां त्याची शक्ति या अंबरीषाबर चालली नाहीं, तेव्हां त्याचें 
“चरित्र श्रवण करण्याची मला इच्छा आहे. यास्तव तें अद्‌भुत चरित्र आपण मला. 
सांगा || १४ ॥| 

शुकाचार्य म्हणाले,---हे राजा, अंबरीषराजा हा महाभाग्यशाली व ज्ञानसंपन्न 
होता. जें ऐश्वर्य मनुष्यांना स्वप्नांत देखील दुर्लभ, असे सर्वोत्कृष्ट राज्यादि वैभव त्याला 
प्रास झालें असतां, तो त्याला तुच्छ मानीत असें. तो, समुद्रवल्यांकित पथ्बींचा राजा 
होता; पण हें वैमब अ्याश्वरत आहे असें जाणून त्यानें अखिल राज्यवैमव अगदीं मातीच्या 
ढेंकळासारखें मानलें होतें ब त्याची परमेश्वरावर अत्यंत हृढ भक्ति होती ॥ १५ ॥. 
॥ १६॥ १७ ॥ त्यानें आपलें मन श्रीकृष्णवरणाच्य* निंतनाकडे, बाणी भगवंताच्या 
गुणबर्णनाकडे, हस्त ईश्वराच्या पूजादिसेवेकडे, कान संसारनिवर्तक कथाश्रवणाकडे, डोळे 
परमेश्वराच्या मूर्ति पाहण्याकडे, शरीर भगबद्धक्तांना आलिंगन देण्याकडे, नाक श्रीकृष्णाच्या 
निर्माल्याचा सुगंध घेण्याकडे, जीभ भगवंताचा £साद भक्षण करण्याकडे, पाय तीर्थाटनाकडे 
आणि मस्तक परमेश्वराच्या आणि त्याच्या भक्तांच्या चरणकमलांना बंदन करण्याकडे लाविलें 
होतें | १८ ॥ १९] २० ॥ कोणतेंहि कर्म करितांशा तो तें इंग्ररापणबुद्धीनें करी. सर्बाठायीं 
परमेश्वर भरला आहे अशी भावना ठेवून व ब्राह्मणांची आज्ञा तीच ईश्वराची आज्ञा आहे 
असें मानून, तो प्रथ्बीचा राज्यकारभार चालवीत असे || २१ ॥ राजा, त्या अंबरीषराजानें 
बसिष्ठ, गौतम इत्यादि मोठमोठ्या विद्वान्‌ ब्राह्मणांकडून मारवाडदेशांतील सरस्वतीच्या 
उगमाकडे मुख करून अनेक अश्रमेघ केळे | २२ ॥ त्या यज्ञांमध्यें समासद,कदत्विजू , 
प्रेक्षक आणि हबिभीग घेणारे देव हे सारे अगदीं एकसारखे दिसत; कारण स्बीचेच 
वस्त्रालंकार एकसारखे होते. आतां देबांच्या पापण्या हालत नसतात म्हणून त्यांचे डोळे: 
तरी निराळे दिसावे कीं नाहीं पण तो अपूर्व समारंभ इतरहि एकसारखे टंक लावून पाहत 
असल्यामुळें त्यांच्या नेत्रांतहि मुळींच फरक दिसत नव्हता ॥ २२ ।॥ अशा प्रकास्वा 
तो वैभबद्याली अंबरीषराजा वैभवा विषयीं किती निरिच्छ होता या'ची कल्पना त्याच्या 
प्रजाजनांच्या वृत्तीबरून सहज होईल. स्वर्ग हे जे देवांचे स्थान तो अगदीं सर्वांना हवासा 
असाबयाचा; पण हे राजा, याच्या राज्यांतील लोकांना स्वतःच्या हृदयांत नित्य मुकुंदाचें 
दर्हन घडत असल्यामुळें स्वर्गाचीहि मातब्बरी नव्हती ॥ २४॥ २५ ॥ शेवटीं लया 


स्कंध ९--अध्याय ४ १६५ 


राजर्षीनें सर्बसंगपरित्याग करून तपश्चर्येने परमेश्वराला संतुष्टकेलें. घर, दार, पुत्र, बांधव, 
हत्ती, रथ, घोडे, पायदळ, रूनजञडित अंलकार, आयुधे ब भांडार या सवोविषयीं त्याची 
खोटेपणा'ची भावना झाली. तेव्हां प्रसन्न झालेल्या भगवंताने त्याला सद्भक्तांचें रक्षण ब 
दुजनांचा नाश करणारें असं आपलें सुद्रानचक्र दिलें ॥२६॥ ॥ २७॥ ॥२८॥ 
॥ २९ ॥ हे राजा, ह्या राजानें एकदां ईश्वराच्या आराधनेसाठीं आपल्या सुशील स्त्रीसह 
एक वर्षेपर्येत साघनद्वादशींचें त्रत केलें. त्या त्रताच्या समाप्तीच्या वेळीं त्यानें कातिक शुद्ध 
दरामीपासून द्वादशीपर्यंत त्रिरान उपोषण करून वब यमुनेमध्ये स्नान करून मधुबनांत 
श्रीहरीला महामिषेक केला आगि गंध, पुष्प, घूप, दीप इत्यादि षोडशोफचारांनीं त्याचें 
यथाविधि पूजन केलें. त्याचप्रमाणें अत्यंत निःस्पृह अशा भगवद्धक्त ब्राह्मणांचेंहि त्यानें 
पूजन करून त्यांचा योग्य सत्कार केला || ३० || ३१ ॥ नंतर बिद्वान्‌ आणि सदाचारा 
संपन्न अशा ब्राह्मणांना षडूसयुक्त अन्नाचें भोजन घाळून त्यानें त्यांच्या इच्छेप्रमाणे दक्षिणा 
दिली आगि प्रत्येकाच्या घरीं त्याने एकेक गाय पोहोंचती केली. राजा, त्या गाई वयाने 
लहान, सुदर, स्वभावानें गरीब व सवत्स असून पुष्कळ दूध देणाऱ्या होत्या. त्यांचीं 
शिंग सुबणानें मढबिलीं असून खुरांबर चांदीचा पत्रा बसविला होता ब पाठीवर भूल्यबान्‌ 
भरजरी झुली घातल्या होत्या. हे राजा, अशा प्रकारच्या साठ कोटी गाई त्यानें आह्मणांस 
दिल्या ॥ ३२॥ ३३ ॥ ३४ ॥ पुढें त्या संतुष्ट झालेल्या आह्मणांची अनुज्ञा घेऊन तो 
पारणा करणार, इतक्यांत दुर्बासमुनि त्याजकडे आला ॥ २५ ॥ राजानें त्याला 
उच्चासनावर बसवून अर्ध्यपाद्यादिकांनीं त्याचा सत्कार केला ब त्याच्या चरणीं मस्तक 
ठेवून ' येथेंच भोजन करावें ' अशी त्यांना प्राथैना केळी | ३६ ॥ दुर्वासमुनीने त्याची 
बिरेति मान्य केडी आणि आध्याहुकृत्य आटोपण्यासाठीं तो कालिंदीच्या तीराबर गेला ब 
स्नानविधि आटोपून गायत्रीचें ध्यान करीत बसला |॥ ३७ ॥ इकडे द्वादशी एक घटकाच 
शिळक राहिली, तरी दुर्बासमुनि आला नाहीं, असें पाहून अंबरीष मोठ्या संकटांत पडला 
1 २८ ॥ द्वादशी असतांना पारणा केली नाहीं तर त्रतमंग होणार आणि पारणा केल्यास 
ब्राह्मणाला बोलावून त्याच्या आथी भोजन केल्यामुळे त्याचा उपमर्द केल्याचा दोष 
लागणार, तेव्हां त्याला काय उपाय योजावा याबद्दल यानें ब्राह्मणांचे मत घेतलें आणि 
त्यांच्या विचारें असें ठरबिलें कीं उदक प्राऱन केल्यानें कांहीं खाल्ल्यासारखंहि होतें,व उपोषणहि 
होतें असें ज्या अर्थी वेदवेत्त्या ब्राह्मणांनी सांगितले आहे,त्या अर्था उदक प्राशन करून पारणा 
करावी ॥ ३९ | ४० || याप्रमाणें निश्चय करून मनामध्ये भगब्च्चितत करणारा तो 
राजर्षि उदक प्राशन करून दुर्वासाच्या आगमनाची बाट पाहात बसला || ४१ ॥ नतर 
थोड्याच वेळाने दुर्वासक्ततषि कालिंदीच्या तीराबरून नित्यकमे आटोपून घरीं आला. त्या 
वेळीं राजानें त्याचें स्वागत केलें; पण राजानें पारणा केली हे त्रद्षीला अंतज्ञानानें समजलेच 
होतें | ४२ ॥ हे राजा, आधींच तो कोयिष्ठ ब्राह्मण, तश्ांत त्याला मूक लागलेली, मग 
'काय बिचारतां ! क्रोधाने लाळ होऊन त्याचें अंग थरथर कांपूं लागलें. अशा स्थितींत 
तो राजाला म्हणाला, '“ अहो, हा मदांध राजा किती उन्मत्त आहे पाहा ! अतिथि 


१६६ सुलभ श्रीमद्वागवत 


.१५॥५५-7 





म्हणून यानें मळा आदरानें निंमत्रण केलें आणि आतां मला भोजन घालण्यापू्बीच आपण 
जेवून बसला. तेव्हां यानें धर्माचा केबढा उपमर्द केला ! हा आपल्याला मोठा विष्णुभक्त, 
म्हणवितो आणि ब्राह्मणांचा अपमान करतो. या निंद्य कृत्याचे फळ मी याला आताच 
देतो ॥ ४२ ॥ ४४ || ॥ ४५ ।। इतकें बोळून त्या महातापसी ब्राह्मणाने आपल्या 
जरेंतीळ एक बट उपटली आगि तिच्यापसून प्रटयकाळच्या अमीप्रमाणें प्रवर अशी एक 
कृत्या निर्माण करून ती राजावर सोडिली |। ४६ ॥ तत्काळ ती धगधगीत कृत्या हातांत 
तरवार घेऊन राजाच्या अंगाबर धांबली; पण काळालाहि भय उत्पन्न करणारी ती कृत्या 
आपल्यावर चाळून येत आहे असें पाहत असतांहि अंबरीषर आपल्या स्थानाबरून किंचित्‌ 
देखील हालला नाहीं ॥ ४७ ॥ नाश करण्यासाठीं कृत्या धांवून आली, तोंच संतापलेल्या 
सापाला जसें एखाद्या बणव्यानें जाळावें, त्याप्रमाणें भक्ताचे संकट हरण करणाऱ्या त्या 
सुददीन'चक्रानें तिला तेव्हांच जाळून टाकिले. संकटंसमयीं मक्ताचें रक्षण करावें म्हणून 
भगवंताने आधींच हें चक्र त्याला दिलें होतें ॥ ४८ ॥ त्येला जाळल्याबर तें दुबास- 
मुनीच्या पाठीस लागलें, तेव्हां आपण केलेला प्रयत्न व्यर्थ नाऊन उलट आपल्यावरच 
येऊन बेतळी असें पाहून दुर्बांस घाबरला आणि प्राण बांचविण्यासाठीं दाही दिशांस पळत 
सुटला ॥४९॥ प्राणमयानें पळणाऱ्या सर्पाच्या मार्गे धगधगलेल्या ज्वाळांनीं प्रदीप्त झालेला 
बणबा पेटत जाबा, त्याप्रमाणें आपल्या मार्गे घांबणार्‍्या त्या सुदशीनचक्रास पाहून दुवीस- 
क्ञवष्रि आश्रयासाठी मेरपर्वताच्या गुहेत शिरण्याकरितां, सर्ब दिशांनी पळत आकाश, प्रथ्वी, 
पाताळ, समुद्र, सर्व लोक व स्वर्ग असा हिंडला; पण जिकडे जिकडे तो गेला तिकडे तिकडे 
तें सुद्रीन त्याच्या मागे होतंच. त्याला लपून बसण्यासारस्ी सर्व त्रैलोक्यांत एकहि सुरक्षित 
जागा दिसेना ब ज्या'ची प्राथेना केली असतां तो आपलें रक्षण करील असा एकहि सामर्थ्य- 
बान पुरुष आढळेना | ५० ॥ ५१॥ हे राजा, शेवटीं अतिशय घाबरून तो दुर्वास- 
क्रवप्रि ब्रह्देवाळा शरण गेला आणि त्या उग्र सुद्हीनचक्रापासून रक्षण करण्याबिषयीं त्याची 
त्याने प्रार्थना केली ॥ ५२ ॥ 

तेव्हां ब्रह्मदेव म्हणाला,-बा दुबासा, तू म्हणतोस तें प्रे; पण त्या महासमर्थे 
प्रभूची शक्ति आंबरण्याचें सामर्थ्य कुणाला आहे ! अरे ! माझ्यासकट हे सारें जग त्यानें 
आपल्या क्रीडेसाठीं निमीण केलें आहे. ती त्याची क्रीडा दोन पराध वर्षांनीं संपली, म्हणजे 
तो माझ्यासुद्धां हें सारें जग क्षणधीत जाळून टाकील. शकर, दक्ष,भगु इत्यादि प्रजापति आणि 
भूपति, सर्ब देव आणि मीसुद्धा केबळ त्याच्या आज्ञेप्रमाणे बर्तन करणारा आहे. अशा त्या 
देवाधिदेबाच्या भक्ताचा छळ तै करीत असल्यामुळें, तुझें रक्षण आम्ही कसें करू राकणार १ 
॥५३॥ ५४॥ ह्याप्रमाणें त्र्मदेबाने नकार दिला असतां, सुदडीनानें त्रासठेळे दुर्वासमुनि 
केलासपति राकराला शरण गेले ॥५५॥ 

तेव्हा भगवान्‌ देकर म्हणाले,--बाबा रे;,आम्हीं तुझ रक्षण करण्यास समथे नाहीं. 
ब्रमतदेव, सनत्कुमार, नारद, कपिल इत्यादि ' मी मी * म्हणणारे आम्म्ही सर्वजण ज्या. 


स्कंध ९--अध्याय ४ १६७ 





ब्रह्मांडांत आहे, अशीं अननंतकोटी ब्रह्मांडे जो परमेश्वर बाटेल तेव्हां उत्पन करतो ब 
बाटेल तेव्हां नाहींशीं करतो, त्या सर्वशाक्तिवान्‌ प्रभूच्या या. सुदर्शानःचक्राचें निवारण 
करण्यास आम्ही अगदीं असमर्थ आहों. या 'चक्रापासून संरक्षण करण्यात एक तोच समथ 
आहे. यासाठीं तूं श्रीहरीला शरण जा ! म्हणजे तोन तुझें रक्षण करील ! | ५६॥ ५७] 
॥५८॥ ५९॥ हे राजा, ज्याला दारण गेलें असतां आपलें रक्षण होईल असा दुर्बासाठा 
मोठा भरंवसा वाटत होता, त्या रांकरानेंच जेव्हां श्रीविष्णूकंडे बोट दवबिलें, तेव्हां शेबटीं 
जेबें लक्ष्मीकांत प्रभूचें वास्तव्य, अशा त्या बैकुंठलोकांत जाऊन त्यानें भगबंताच्या चरणांवर 
लोटांगण घातलें आणि तो म्हणाला, -- हे अच्युता भक्तपालका, तुझा पराक्रम न 
जाणल्यासुळें मी तुझ्या भक्ताचा अपराध केला आहे. तरी तू दया करून माझें रक्षण 
कर!॥६०|६१॥६२॥ 

हे राजा, नंतर परमदयाळु भगवान्‌ त्याला म्हणाले,-हे मुने, भक्तांच्या कामामध्ये 
माझे चित्त गढून गेल्यामुळें ब मला भगवद्धक्त फार प्रिय असल्यामुळें मी निरंतर 
भक्तांच्या आधीन असतों. यास्तव आपल्या दुःखाचा परिहार करण्यास मीहि परतंत्रच आहें 
॥६३॥ हे दुवासा, माझ्या भक्तांना मीच काय तो मुख्य आधार असल्यामुळें त्यांच्या वाचून 
मठा या लक्ष्मीची हि इच्छा नाहीं | ६४॥ स्त्री, गह, पुत्र, आत, ऐश्वर्य व संपत्ति यांजविषयींचें 
प्रेम टाकून जे मळा शरण आले आहेत, त्यांचा त्याग मी कसा करूंबरे १ | ६५ | 
पतित्रता स्त्रीचा पति जसा तिच्या कल्याणाबिषयीं तत्यर असतो, तसा मीं त्याच्या कल्याणा- 
विषथीं सदा तत्पर असतों | ६६) माझ्या ठिकाणीं त्याची इतकी श्रद्धा असते कीं, माझ्या 
कृपेनें सलोकता, समीपता, सरूपता ब सायुज्यता ह्या चारीहि सक्ति प्राप्त होत असतां. त्या 
सर्वश्रेष्ठ पदांची इच्छा न करतां ते निरंतर माझ्याच सेवेची इच्छा करतात. मग इतर 
अबिनशी वस्तूंची कथा काय ? | ६७॥ साधु माझें हृदय ब मी साधूचे हृदय. माझ्याहून 
दुसरें कांहीं ते जाणत नाहींत आणि मीहि त्यांच्याहून इतर वसली क्षिति बाळगीत नाहीं 
॥६८॥ हे दुवासा, अश्या स्थितींत तुला संकटनिबारणाचा उपाय सांगतों तो. ऐक 
ज्याच्यापासून तुझ्या या छळाचें मूळ उद्भवले आहे, त्याच्याचकडे तूं जा ! साघूबर केलेला 
प्रहार तो करणाऱ्याचेंच अकल्याण करीत असतो ।1। ६९ | तप आणि बिद्या हीं दोनही 
ब्राह्मणांना मोक्षदाथक आहेत; पण तींच दुराचारि पुरुषाला अनर्थकारक होतात ॥७०॥ 
यास्तव हे मुने, तूं अंबरीषराजाकडे जा आणि त्या महाभाग्यशाळी राजा'ची क्षमा माग 
म्हणजे तुला शांति प्राप्त होईल || ७१ | 


अभ"याय चोथा समाप्त 


अध्याय वा 


झुकाचार्य म्हणाला,-हे राजा, भगवंताने असें सांगितल्यावर सुदडीनाच्या 
त्रासामुळे दुःख पावलेल्या त्या दुर्वासक्रद्पीनें शेवटीं अंबरीप्राकडे येऊन त्याचे पाय धरिले 
॥ १ ॥ हा प्रकार पाहून त्याला फार बाईट बाटळें आणि ब्राह्मणाने आपल्या पार्या पडावें 
याची त्याळा लाजहि वाटली. त्यामुळें क्पीची सुटका व्हावी यासाठीं तो त्या विष्णूच्या 
सुदरीना'ची स्तुति करू लागला ॥ २ ॥ 

तो म्हणाला,- हे सुदशना, तुला नमस्कार असो. तूं सहल धारांनी संपन्न असून 
भगवंताला फार प्रिय आहेत. अभि, भगवान्‌ सूर्य, ज्योतींचा अधिपति सोम, उद्‌क, भूमि, 
आकारा, बायु,नाना प्रकारचे बिष्रय,इंद्रिवें हीं सर्व तूंच असून तुझ्यामुळे सर्व अस्त्रांचा नाश 
होतो ॥ २ ॥ ४ ॥ हे चक्रा, तूं परथ्वीचा रक्षक असून तुझा आंस सुंदर आहे. तूंच धर्म, 
तत्य,अमृत व यज्ञ असून यज्ञभोक्ता ब लोकपालहि तूंच आहेस.तसेंच श्रेष्ठ प्रकारचें पौरुषतेजहि 
तूंच आहेस ॥'५॥ हे सुदरींना, तूंच धर्माचा आघार असून धर्मभ्रष्ट असुरांना धूमकेतूप्रमाणें 
दुःखद आहेस. तूं त्रेलोकया'चा रक्षणकर्ता असून तुजे तेज अत्यंत शुद्ध, वेग मनासारखा 
आणि पराक्रम अतर्क्य आहे. मी तुला नमस्कार करितों ॥ ६ हें बाचस्पते, तुझ्याच 
घर्ममय तेजाने सर्वत्र तमाचा नारा होत असून सूर्यादिक महात्म्यांचा प्रकाश कायम राहिला 
आहे.तुझा महिमा अबणनीय असून हें कार्यकारणात्मक चराचर जग तुझेच स्वरूप आहे |[७॥ 
हे अजित, श्रीहरीनें तुला सोडलें असतां तूं देत्यदानबांच्या सैन्यांत शिरून त्यांचे हात, पाय 
मांड्या ब माना कापीत त्या संग्रामांत झळकत असतोस || ८ | हे जगद्रक्षका, सर्व प्रहार 
सहन करणाऱ्या तुझी योजना श्रीविष्गूनें खास दुष्टांच्या नाशाकडेच्च केली आहे. तेव्हां 
आमच्या या कुलाच्या उत्कर्षाकतितां तू विप्राचें कल्याण कर ! म्हणजे आम्हांबर मोठा 
उपकार होईल || ९ || जर मीं कांहीं दान केळें असेळ, जर श्रद्धापूर्वक यजन केलें असेल, 
जर स्वघधममाचिं अनुष्ठान केळें असेळ आगि जर विप्र हेंच आमच्या कुळाचें देवत असेल, 
तर हा ज्ाह्मण निश्चित होबो ! | १० ॥ सबोभूर्ती परमेश्वर आहे अशी माझी हृढ भावना 
असून त्यामुळें ईश्वर जर मजवर सुप्रसनन झाला असेळ, तर या ब्राह्मणाची संक्रटापासून 
सुटका होबो ॥ ११ ॥ 

शुका'चाय म्हणाळे,- हे राजा, याप्रमाणें अंबरीषानें स्तुति केल्यावर दुर्बासाला 
चोहोंकडून जाळणारें तें बिष्णुचक सुदरीन शांत झाळें | १२ ॥ तेव्हां अस्त्ररूपी अग्नीच्या 
तापापासून सुक्त होऊन निर्मय झाल्यामुळें दुर्वासत्रद्यीला अत्यंत समाधान बाटलेंब तो 
अंबरीपराजाला अनेक आशीर्बाद देऊन त्याची स्तुति करू लागला | १३॥ 

दुबीस म्हणाला,- हे राजा, मी अपराधी असतांहि तूं माजं कल्याणच चिंतीत 
आहेस यावरून परमेश्वराच्या भम्तांचें अंतःकरण किती उदार असतें याचा आज मजा 


स्कंध ९ --अध्याय ५ १६९ 
क य्य यय 0) 
प्रत्यक्ष अनुभब आला || १४ ॥ सात्बतांचा अधिपति जो भगवान्‌ श्रीहरि त्याला 
ज्यांनीं आपलासा केला त्या महात्म्या सज्ञनांना या जगांत कोगती गोष्ट करणें अशक्य 
आहे अथवा टाकाबया'चीच म्हटली तर कोणती गोष्ट टाकणें त्यांना अराक्य आहे ?॥ १५॥ 
ज्याच्या नामाच्या केवळ श्रवणाने पुरुष निष्पाप होतो, अश्या त्या पुण्यश्‍लोक श्रीहरीच्या 
-दासांना या जगांत कराबयाचें काय उरतें आहे? ॥१६॥ हे राजा, माझ्या अपराधांकडे 
दुलंक्ष करून आणि अत्यंत दयाळू अंतःकरणाने माजे प्राण रक्षण करून तूं मजवर केवढा तरी 
उपकार केला आहेस !।। १७॥ हे परीक्षित्राजा,ह्या सुदशनाच्या पाठलागाःची हकीकत राजास 
मुळींच माहीत नव्हती. सुनि आतां येईल मग येईल अश्या समजुतीने तो तसाच उपाशी 
राहिला होता.मुनि येऊन एकंदर हकीकत समजल्याबर त्याला फार दुःख झालें.त्याने ताबडतोब 
सुदरशना'ची प्राथना करून दुर्बासत्रदपीची मुक्तता केली ब अर्ध्यपाद्यादिकांनीं त्याची पूजा करून 
त्याला उत्तम भोजन दिलें १ ८॥ तेव्हां आदराने समर्यिळेळें आणि मनोरथ पूण करणारें तें अन्न 
सेवन करून दुर्वास अत्येत प्रसन्न झाला आणि त्यानें मोठ्या आदरानं अंबरीपासहि भोजन कर 
म्हणून तांगितले| १ ९॥तो आणखी म्हणाळा, 'हे राजा, तुझें ददन, तुझा हस्तस्परी आणि 
संभाषण यांनीं तसेंच आत्मस्वरूपाची ओळख करून देणाऱ्या या तुझ्या सत्कारामुळें मी 
अत्यंत संतुष्ट झालों आहें. तूं मगवद्धक्त असून मजवर मोठा अनुग्रह केलास. स्वगीतीळ 
अप्सरा तुझ्या या अत्यंत कृत्याचें वारंवार गायन करतील आणि ह्या भूमीबर तुझी धवल 
'कीर्ति नित्य गजत राहील |२० | २१ || 
शुक्राचार्य म्हणाले, --- हे राजा, ह्याप्रमाणें संतुष्ट झालेल्या दुवासानें राजा'ची 
स्वृति केळी आणि त्याचा निरोप घेऊन तो. निष्काम कमीनींच प्रास होणाऱ्या बह्मलाकीं 
आकारामार्गाने निवून गेला ॥२२॥ हे राजा, सुदरीन पाठीस लागल्यामुळें पळून गेलेला 
दुर्वासत्रचत्रि परत येईपर्यत सुमारें एक बर्ष लोटले ब तोपर्यंत अंबरीपराजा त्याची वाट 
पाहत उदक प्राशन करून राहिला होता || २३ ॥ दुर्बांस गेल्यानंतर त्यानें ग्रहण केल्या मुळें 
पवित्र झालेलें तें अन्न राजानें भक्षण केळे; मग तरद्षीबग आलेलें संकट ब त्यापासून 
झालेली त्यांची मुक्तता यांचा विचार करीत असतां त्या प्रसंगी दिसून आलेलें सामर्थ्य 
म्हणजे परमेश्वराचाच प्रभाब होव असें त्याचें मत झालें || २४ || अशा त्या सर्वगुणसंपन्न 
अंबरीषानें आपलीं सर्व कर्मे परमात्मा भगवान्‌ बासुदेवाला अर्पण करून त्याची भाकति 
केळी ब त्या तीब्र भक्तियोगानें त्याला अझलोकादि स्थानें नरकाप्रमाणें तुच्छ बाटूं लागलीं 
॥ २५ ॥ नंतर सच्छील अश्या आपल्या पुत्रावर राज्यभार्‌ सोपवून ब परमात्म्या बासुदेवाच्या 
चरणीं चित्ताचा ल्य लावून तो तपश्चर्येताठीं बनांत गेला व तेथें त्रिगुणचा प्रवाह अशा या 
संसाराचा नाश करून ब्रह्मत्व पावला | २६ ॥ हे राजा, ह्याप्रमाणें या महाभगबक्धक्त 
अशा अंबरीप्रराजाचें हें पवित्र चरित्र मीं तुला सांगितलें. या पुण्यप्रद आख्यानाचें कीर्तन 
आणि चिंतन करणार्‍या पुरुषावर इश्वर प्रसन्न होतो | २७॥ 
अभ्याय पांचवा समाप्त 








अध्याय ६ वा 


शुकाःचार्य म्हणतात, -हे राजा, अंबरीषाला विरूप, केतुमान्‌ आणि शंभु असेः 
तीन पुत्र होते. त्यांपैकीं विरूपापासून पुढें परषदश्व झाला आणि प्रषदश्रापासून रथीतर 
झाला || १ ।॥ रथीतर संतति न होतांच मरण पाबला, म्हणून संततीसाठीं आंगिरसत्रव्वीची. 
प्राथेना केल्यावरून त्यानें रथीतराच्या स्त्रीच्या ठिकाणीं बह्मतेजानें युक्त असे पुत्र उत्पन्न 
केले | २ ॥ रथीतराच्या स्त्रीपासून ते झाले होते, तथापि त्यांना आणखी आंगिरस. 
असें म्हणू लागले व ते क्षत्रिय तेजाने युक्त असे ह्मण असल्यामुळें रथीतराच्या एकंदर 
कुळांत त्यांनाच विशेष महत्त्व आलें ॥ २ ॥ असो. वैबस्वतमनु एकदां शिंक देत 
असतां त्याच्या नाकांतून एक पुत्र जन्मास आला. तो इक्ष्वाकु होय. इक्ष्वाकूला शमर पुत्र 
होते. त्यांतील बिकुक्षि, निमि आणि दंडक हे बडील होत || ४ 1 हे राजा, या शंभर 
पुत्रांपैकीं पेचबीस जण आर्याटतांच्या % पूर्बमागांतील राजे झाले, पंचवीस पश्चिम भागाचे 
राजे झाले, तिघे जण मधल्या भागाचे झाले आणि उरलेले पुत्र इतर प्रदेशांचे राजे 
झाले ॥ ५ ॥ एके दिवशीं अष्टकाश्राद्ध असल्यामुळें इक्ष्वाकु विकुक्षिनामक पुताला 
म्हणाला, - ' बाळा बिकुक्षे, लवकर जा जाणि श्राद्वकर्माला योग्य असें मांस घेऊन 
ये!? ॥ ६ ॥ ' ठीक आहे, आणतो ? असें म्हणून विकुक्षि अरण्यांत गेला आणि 
श्राद्धकर्माला योग्य असे कित्येक पु त्यानें मारिले; पण त्यामुळें तो थकून गेला आणि. 
त्याला भूकहि फार लागली. तेव्हां त्या पराक्रमी मुळाला बापाच्या सांगण्याचा विसर पडला 
आणि त्यानें त्या'मारिलेल्या पथूपैकी एक ससा खाऊन टाकिला ।॥७॥ उरलेले पझ्षु त्यानें 
पित्याला आणून दिले आणि मग इश्व्वाकूनें त्यांचें प्रोक्षण करा,अशी गुरु वरिष्ठाला निवंति 
केली.तेव्हां विकुक्षीनें केलेला प्रवार बसिष्ठाच्या ध्यानीं येऊन तो म्हणाला, 'हे मांस दोषी 
झालें आहे.हे श्राद्धकर्मांच्या उपयोगाचे नाहीं!?।।८1| याप्रमाणें बसिष्ठगुरूनें सांगितल्याबरून 
आपल्या मुलाने काय केलें हे इद््वाकु राजाला समजल्याबर त्यानें रागाने त्या मुलाला 
अनुचित कर्म करणारा म्हणून देशाबाहेर घालवून दिलें || ९ ॥ इथश्वाकुराजा ब्रक्मशानी 
असून बसिष्ठासह नित्य अथ्यात्मविषया'ची 'चर्चा करीत असे. त्यामुळें तो योगी झाला आणि 
योगमार्गानें आपल्या देहाचा त्याग केल्यामुळें त्याला ब्रह्मस्वर्पा'ची प्रासि झाली ॥१०॥ 
पिता इक्ष्वाकु मरण पावल्यावर बिकुक्षि देशान्तराहून परत आला आणि राज्य करूं लागला, 
त्याला पूर्वीच्या गोष्टीबरून लोक शश्ाद म्हणजे ससा खाणारा असें म्हणत. त्यानें अनेक 
यज्ञ करून श्रीहरीला संतुष्ट केलें | ११ ॥ बिकुक्षीला पुरंजय नांवाचा पुत्र होता. त्याला 
आणखी इंद्रवाह आणि कळुत्स्थ अशींहि नांवें होतीं. हे राजा, हीं नांवें त्याला 


% हिमालय आणि विन्थ्य था पर्वतांमधीळ पवित्र भूमि म्हणजे आर्यावर्त, 


स्कंध ९--अध्याय ६ १७९ 


ज्या कमांमुळें मिळालीं तीं सांगतो ऐक ।| १२ ॥ कृतयुगाच्या शेवटीं देवांचे 
दानबांबरोबर युद्ध झालें. त्यांत दैत्य देवांचा पराभव करूं लागल्यामुळें देवांनी या 
पराक्रमी पुरंजयाला साहाय्यासाठी बोलाविले || १२॥ त्या वेळीं इन्द्र माझें बाहन होईल 
तर मीं येतों, असें पुरंजयानें म्हटलें असतां बिश्वरूपी बिष्णूच्या सांगण्यावरून इंद्राने त्याचें 
बाहन होण्यासाठीं मोठ्या बेलाचें रूप घेतलें || १४ ॥ मग अंगांत चिलखत घाळून, 
आणि हातांत दिव्य धनुष्य आणि तीक्ष्ण बाण घेऊन पुरंजय त्या बेलावर आरूढ होऊन 
त्याच्या बशिंडाबर बसला, त्या वेळीं सर्ब देव त्याची स्तृति करू लागळे | १५ ॥ त्याचें 
बळ परमात्मा भगवान्‌ विष्णूच्या तेजामुळें अचाट बाढळें आणि त्याने देवांना बरोबर घेऊन 
दैत्यांच्या नगरीला पश्चिमेकडून वेढा दिला । १६ ॥ तेथें त्याचें देत्यांबरोबर जें तुंबळ 
युद्ध झालें त्याचें वर्णनहि अंगावर शहारे आणणारे आहे. त्या युद्धांत जे दैत्य त्याच्या 
समोर आले त्या सर्बोना पुरंजयानें आपल्या भाल्यांनीं भोसकून यमसदनी पाठबिलें || १७॥ 
त्याच्या बाणांचा मारा प्रळयकाळाच्या अभ्नीसारखा असह्य होता. अथात्‌ त्याला तोंड 
द्यावयाचें सोडून सर्ब देत्य मृत्यूच्या भीतीमुळे पळून गेळे आणि आपल्या घरीं दडून 
बसले ॥ १८ ॥ अन्ना रीतीनें राजर्षि पुरंजयानें तें सर्व नगर आंतील सर्ब संप्तीसह 
जिंकून इंद्राच्या स्वाधीन केलें. या पराक्रमामुळे त्याला पुरंजय, इंद्रवाह आणि कळुत्स्थ 
अर्रीं नांबें मिळालीं || १९ ॥ पुरंजयाला अनेना नांवाचा पुत्र झाला. अनेना'चा पुत्र एथु 
पृथूचा विरंघि, विश्वरंधीचा 'ेद्र आणि चंद्राचा पुत्र युबनाश्व ॥ २० || युवनाश्वाला 
शाबस्त नांवाचा पुत्र होता, त्यानें ल्ाबस्ती नांबाःची नगरी बसबिळी, शाबस्ताला बृहदश्व 
हा पुत्र झाला आणि ब्रृहदश्रायासून कुवल्याश्व झाला ॥ २१ ॥ हा कुवल्याश्व मोठा 
बल्धान्‌ होता, उत्तंकत्रद्षीच्या मनांतील प्रिय गोट करण्यासाठीं आपले एकबीस हजार 
पुत्र घेऊन त्यानें धुंधु नांवाच्या असुरांचा बध केला ॥ २२॥ तेव्हांपासून कुवल्याश्व हा 
घुंधुमार या नांवानेंहि प्रसिद्ध झाला. धुंघूगशीं युद्ध करीत असतां त्याच्या मुखांतून 
निघणाऱ्या अग्नीमुळें कुवल्याश्वाचे सर्व पुत्र जळून गेले; फर; तीनच जिवंत राहिले | २२॥. 
त्यांचीं नांवें हृदाश्व, कपिलाश्व आणि भद्राश्व अशीं होतीं. त्यांपेक्त हढाश्राचा पुत्र हर्यश्व 
नांवाचा असून त्याचा पुत्र निकुंभ होय ॥ २४ ॥ निकुंभाचा पुत्र बर्हणाश्व, बर्हणाश्वाचा 
कृश्याश्व आणि कृशाश्वाचा सेनजित्‌ हा होय. सेनजिताला युवनाश्व नांवाचा पुत्र होता; पण 
त्याला संतती नसल्यामुळें तो वानप्रस्थ स्वीकारिता झाला || २५ ।। त्याच्या शंभर स्त्रिया 
असून त्याहि त्याच्या बरोबर वनांत गेल्या. तेथें तो दुःखित अंत:करणाने राहात असतां. 
त्नद्षींना त्यान्ची द्या आढी आणि अत्यंत शांत चित्त असलेल्या त्यांनीं युबनाश्वासाठीं 
ंद्री नांबाची इष्टि केली । २६ ॥ ती इष्टि चालली असतां एका रात्रीं युबनाश्वराजा, 
तहान लागल्यामुळें पाणी पिण्यासाठी यत्तमंडपांत गेला .तेथं तर्ब ब्राह्मण झोपी गेले होते.तेव्हा 
पाणी देण्यास कोणी नाहीं असें पाहून राजानें स्वतःच तेथील अभिमंत्रण केलेलें पाणी घेऊन 
ते पिऊन टाकिले] २७॥ पुढें ब्राह्मण जागे झाल्यानंतर उठून पाहातात, तों कलरांत पाणी. 


१७२ सुलभ श्रीमद्भागवत 


”४/४/”४”४/”४' 








नसून तो रिकामा झाला आहे. तें पाहून ते विचार करूं लागळे कीं, कोगाचें काम 
ह ! पुत्रोत्मत्ति करणारें हे पाणी प्याले तरी कोण ! || २८ ॥ युवनाश्वानेंच तें पिळून 
टाकिले असें समजल्यावर ईश्वरी प्रेरणेमुळेंच ही गोष्ट घडली असें बाटून आणि 
देवाचें सामध्थ हेंच खरें, इतर सामथ्थ व्यथे होय, असें म्हणून त्यांनीं इेश्वरराला हात 
जोडिळे ॥ २९ ॥ मग तें पाणी प्याल्यामुळें युबनाश्वाच्या पोटांत गर्भ राहिला आणि योग्य 
काळ झाला असतां त्याची उजबी कूस फोडून चक्कवर्ती राजचिन्ह 'घारण करणारा पुत्र 
जन्मास आला || ३० ॥| त्याला पाहून ब्राह्मण म्हणं लागले, आतां हा मुल्गा पिणार 
कुणाच्या अंगावर ! दुघासाठीं तर हा सारखा आक्रोश करीत आहे ! ब्राह्मणांचे चिंताजनक 
बोलणें ऐकूण इंद्र पुढें झाला आणि म्हणाला, हा मुलगा मला % पिईल ! असें म्हणून 
इंद्राने आपलें अंगख्याजवळचें बोट त्या मुलाच्या तोंडांत चुफाबयास दिलें ॥ ३१ ॥ 
हा मुलगा बापाची कूस फोडून बाहेर निघाला तरी सुद्धां देव ब आह्मण यांच्या कृपेमुळे 
बापाला मरण मात्र आठें नाहीं. पुढें युवनाश्व तेथेंच तपश्चर्या करीत राहिला आणि 
तेणेंकरून आत्मस्बख्याऱची त्याला प्रास्ति झाली | ३२ ॥ राजा, या मुलाला इंद्राने असहृस्यु 
असे नांब दिळें; कारण राबणआरदिकरून दस्यु त्याला पाहून त्रासून जात ॥ ३२ ॥ 
असो. युवनाश्वाचा हा मांधातानामक पुत्र चक्रवर्ती राजा होऊन प्रथ्वीचें राज्य करू लागला. 
इश्वरी कृपेच्या तेजानें त्या पथ्वीबरीळ सत्त द्रीपांचें रक्षण तो एकटाच करी ॥ ३४ ॥ 
'तो आत्मज्ञानी असून इंद्रियातीत अशा सर्वव्यापी भगबंताचें पूजन करण्यासाठीं त्यानें अनेक 
यज्ञ केळे आणि त्यांत बह्मणांना पुष्कळ दक्षिणा दिळी ॥ २५ || यज्ञाला लागणारे द्रव्य 
मंत्र, विधि, यजमान, नदत्बिज, धर्म, देश, काल इत्यादि सर्ब इश्वराचेंच स्वरूप होय 
॥ २६ ॥ जेथें सूर्य उगवतो तेथून तो जेथें अस्तास जातो तेथपर्यंत सर्व प्रदेशाबर 
युबनाश्वपुत्र मांधात्याचें राज्य होतें असं म्हणतात || ३७ ।। मांधात्यानें शशबिंदूम्ची कन्या 
बिन्दुमती डिच्याशीं विवाह केला आणि तिच्यापासून त्याला पुरुकुत्स, अंबरीष आणि 
मुचकुंद असे तीन पुत्र झाले. त्यांपैकीं मुचुकुद हा योगी झाला. या मुलांना पन्नास बहिणी 
असून त्या सवानी एका सौभरिनामक त्द्षीला वरिलें ॥ ३८ ॥ एकदां हा सौभरिमुनि 
थमुंनेच्या डोहांत बुडी मारून तप करीत असतां तेथें माशांचा राजा आपल्या स्त्रियांसह 
क्रीडा करीत विष्यसुखाचा अनुभव घेत असलेला त्याच्या दृष्टीत पडला ॥ ३१९ ॥ 
त्याळा पाहून सौभरीच्या मनांत विषरयभोगा'ची इच्छा उत्पन्न झाली, ती पुरविण्यासाठी 
त्यानें मांधात्याकडे येऊन त्याच्याशीं मागणी घातली. त्याची मागणी ऐकून मांधाता 
म्हणाला, मुने, माझी जी मुलगी तुम्हांठा आपण होऊन पसंत करील तिला आपण 
खुशाळ घेऊन जा ! ॥४०॥ हें उचर ऐकून सौभरीला बाटले कीं, हा राजा, आपली 
: 'थक्ला करितो, आपण वृद्ध असून अंगावर वळ्या पडल्या आहेत आणि अंग थरथर कांपत 





१ ' मां घाता ? म्हणजे मला पिईल असें इन्द्रानें या मुलाबिषयीं म्हटल्यामुळे त्या 
मुळाला मांधाता असें नांव प्राप्त झालं. 


स्कंध ९--भअध्याय ६ १३ 


५५५ वप्टाप्टाप्पिपट्लिाप्टप्टिध्टा्शा 





आहे त्यामुळें कोणत्याहि कन्येच्या मनास आपण येणार नाहीं, असें समजून राजानें हे 
थट्ठेचें उचर आपल्याला दिलें || ४१ ॥ कांहीं हरकत नाहीं, आतां आपण असें स्वरूप 
मिळवबिणार बीं त्यामुळें देवांगनांना सुद्धां मोह पडेल, मग सामान्य माणसांच्या स्त्रियांची 
कथा काय ? तेजस्वी सोभरीनें असा निर्धार केल्याबर आतिसुंदर असें तरुणाचें स्वरूप 
घेतलें | ४२ ॥ द्वारपाळाला पुढें करून तो त्याच्याबरोबर त्या राजकन्यांच्या अंतःपुरांत 
गेला, तेथें प्रवेश केल्याबरोबर त्या पन्नासहि कन्या त्याच्यावर भाळल्या आणि सर्वानी त्या 
एकस्याळा बरिळें | ४२ ॥ इतकेंच नव्हे तर त्यांच्यांत आपसांत मोठा कल्हदेखीळ 
चाळू झाला, प्रत्येक वल्या त्याच्यावर इतकी मोहून गेली की-“ हा पति मलाच अनुरूप 
आहे, तुम्हांला नाहीं _-अशा रीतीनें प्रत्येक कन्या आपापसांत भांडूं लागळी. भांडतांना 
आपण पूर्बीच्या एकमेकींवर प्रेम करणाऱ्या बहिणी आहों हेंहि त्या बितरून गेल्या ॥४४॥ 
सौभरि त्रह््वेदाचा आचार्य होता ब त्यानें तप करून अपरंपार तेज मिळबिळें होतें 
बिबाह झाल्यावर तो अमोल साहित्याने भरलेल्या वाड्यांत आपल्या स्त्रियांसह राहू 
लागला. त्या वाड्याच्या भोंबतीं अनेक उपवने ब त्या उपबनांत स्वच्छ पाण्या'ची सरोवरें 
सुगन्धी कमळांनीं मरलेलीं होतीं || ४५ ।। वाड्यांत अनेक ठिकाणीं मूल्यबान्‌ पलंग, 
शय्या, हरतऱ्हेच्या खुर्च्या, वस्त्रे, अलंकार, खानाचें साहित्य, उट्या, खाण्याचे पदार्थ, 
फुलें इत्यादि सामग्री ठेवलेली असून सर्वत्र सोन्याच्या पिंजऱ्यांतील शुकसारिवयादे पश्र्यांचा 
मंजुळ राब्द, भ्रमरांचा गुंजारब ब बंदीजनांचे स्तुतिपाठ चालले होते ब त्यांतील सारे 
स्त्रीपुरुष सेवक उत्तम प्रकारें बुनारलेळे अतत, अशा त्या वाड्यामध्ये सोभरि आपल्या 
स्तरियांसह आनंदानें बिषयसुख्ाचा अनुभव घेऊं लागला || ४६ || मांधाता पथ्बीबरील 
साती द्विपांचा अधिपति होता. तथापि सौभरीचा हा ग्हस्थाश्रमाचा प्रकार पाहून तोहि 
अगदीं चकित झाला आणि सावभौम राज्यवेभवामुळें त्याच्या मनांत जो अभिमान उत्पन्न 
झाला होता, तो पार मावळून गेला | ४७ ॥ याप्रमाणें ग्रहस्थाश्रमांत दंग होऊन 
सौभरीमुनि अनेक प्रकारें विषयसुख घेऊं लागला पण कितीहि सुखभोग घेतला तरी 
तुपाच्या बिन्दूंनीं जशी अग्नीची तृत्ति झाली नाहीं | ४८ | अश्या स्थितींत एवदां तो. 
स्वस्थपणें विचार करीत असतां आपडी अबनतस्थिति त्याच्या लक्षांत आली, आपण 
त्रव्खेदाचे आचार्य असून मत्स्यांची रतिक्रीडा पाहून आपल्या मनांत आलेल्या विचारामुळे 
हा स्वतःच्या आत्मरूपाचाहि विसर पडण्याइतका प्रसंग आला असें त्याला समजलें 
॥ ४९ | तेव्हां तो मनांत म्हणाला, ' अहो, मी तपस्वी आणि सदाचाराचें ब्रत पाळणारा 
असतां माझी ही काय अवनति झाली पाहा ! दीघ काळपर्यंत ज्या ब्रह्मचर्यत्रताचें मीं रक्षण 
केलें, तें ब्रत पाण्यांतील मत्स्यांची रतिक्रीडा पाहिल्यामुळे भंग पाबळे ॥ ५० । यास्तव 
ज्याला खरोखर मोक्षाची इच्छा ससेल त्यानें ग्रहास्थश्रमाविषयी पुरुपांचा संसर्ग सर्वस्वी 
टाळणेंच अबब्य आहे. इंद्रियांना बाहेर सोडणें उचित नाहीं. एकटें राहून नित्य भगवान्‌ 
परमेश्वरावर मन लाबावें आणि करावयाचा असेळ तर केबळ साधुशेकांचाच समागम 
कराबा || ५१ ॥ सी मूळचा तपस्वी एकटाच असतां पाण्यांतील माशांच्या संसगीनें या 


२७४ सुलभ श्रीमद्भागवत 





पन्नास स्त्रियांशी संग केला आणि पांच हजार पुत्र निमोण करणारा झालों ! इतकेंच नव्हे 
तर मायेच्या जाळ्यात सांपडून बुद्धि भ्रष्ट झाल्यामुळें विषयभोग हाच पुरुषार्थ असें मानू 
लागलों आगि त्यायोगे इहलोक आगि परलोक यांसंबंधींच्या माझ्य़ा इच्छांना अंतच नाहींसा 
झाला आहे || ५२ ॥ याप्रमाणें बिचार केल्यावर इतका काळ ग्रहस्थाश्रमांत काढणारा 
तो सोभरि लगेच बिरक्‍त झाला आणि अरण्यांत निघून गेला. त्याच्या स्त्रिया पतिनिष्ठ 
असल्यामुळें त्याहि अर्थात्‌ त्याच्या मागोमाग गेल्या || ५३ ॥ तेथे आत्मज्ञानी सोभरीनें 
शस्रिळा क्षीण करणारें उग्र तय केळें आणि तिन्ही अम्नींसह परंबह्मस्बरूपांत स्वत;चा ल्य 
केला || ५४ ॥ हे राजा, पतीचे ते आत्मसमर्पणाचें कृत्य पाहून त्याच्याच सामर्थ्याने 
त्याच्या स्त्रियांनींहि अशनि शांत झाला असतां ज्वाळाहि जशा त्याचें अनुकरण करतात, 
त्याप्रमाणें आपल्या पतीचें अनुकरण केलें ॥ ५५ ॥ 


सहावा अभ्याय समाप्त 


अध्याय ७वा 





शुकाचार्य म्हणतात,-हे राजा, मांधात्याचा अंबरीष म्हणून जो श्रेष्ठ पुत्र. 
सांगितला, त्याला त्याच्या आजोबानें म्हणजे युबनाश्वानें मुलगा म्हणून घेतलें. त्या 
अंबरीषाला पुढें यौबनाश्वनामक पुत्र झाला. त्या यौबनाश्वाचा पुत्र हरीत असून 
या तिघांना म्हणजे अंबरीष, यौबनाश्व आणि हारोत यांना मांधात्याच्या कुळांतील श्रेष्ठ 
सजतात *$ ॥ १ ॥ मांधात्याचा पहिला पुत्र जो पुरुकुत्स त्याला नमदा नांबाप्ची 
नागकन्या तिच्या भाबांनीं दिळी होती. गंघर्व हे नागांचे शत्रु असल्यांमुळें त्यांचा 
'परामव करण्यासाठीं आपल्या पतीला घेऊन येण्याविषयीं नागराजानें सांगितल्यावरून नमदा 
पुरुकुत्साला पाताळांत घेऊन गेली. पुरुकुत्साच्या ठिकाणीं दिव्य विष्णुशक्ति बास करीत 
असल्यामुळें त्यानें तेथें गंधबीचचा निःपात केला. त्यामुळें संतुष्ट होऊन नागराजानें त्याला 
बर दिला कीं, जो कोणी या तुझ्या पराक्रमाचे स्मरण करील त्याला सरबापासून भय, 
राहाणार नाहीं | २ ॥३ ॥ पूरकुत्साला त्रसद्दस्युनामक पुत्र होता आणि वसददस्यूला 
असरण्य हा पूत्र झाला, अनरण्याचा पूजन हर्यध, हयंश्राचा अरुण आणि असरुणाचा 
त्रिबघन ॥ ४ । त्रिबधनाला त्रिशंकु नांबाने प्रसिद्धीस आलेला सत्यन्रतनामक पुत्र 
झाला. तो बसिष्ठगुरूच्या शापामुळे चांडाळ झाला, पण  विश्वामित्रानें आपल्या 
तपःसामर्थ्यानें त्याला सदेह स्वर्गी पाठविलें. तेव्हां देवांनी त्याला खालीं लोटून दिलें 
असतां विश्वासित्रानें आपल्या तपोबळानें त्यास तेर्थेच थोपवून धरिले. अशा स्थितींत 
खालीं मान करून लोंबकळत राहिलेला तो त्रिदांकु अद्यापिहि आकाशांत दिसत आहे 
॥ ५ ॥ ६ ॥ त्रिशंकूला हरिश्चंद्र नांबाचा मुलगा होता. या हरिश्रंद्राच्याच निमित्तानं 
बसिष्ठ आणि विश्वामित्र यांच्यामध्यें वाद उत्पन झाला आणि त्यांनीं पक्ष्यांची रूपें 
घेऊन अनेक बर्ष सतत युद्ध केलें & || ७ ॥ हरिश्रंद्राला पुत्र नव्हता 4. म्हणून तो 
अंतःकरणांत खिन्न असे. तेव्हां एकदां नारदाच्या सांगण्यावरून तो बणाला शरण गेला 
आगि प्रभो, मला पुत्र होऊं दे अशी त्याची त्यानें प्राथना केली ॥ ८ ॥ तो म्हणाला, 
५ हे बरुणमहाराज, जर मला पराक्रमी पुत्र होईल, तर तोच बळी देऊन मी तुझी पूडा 
करीन ! बरुणानें “ ठीक आहे ' असें म्हटळें ब त्याप्रमाणें योग्य काळीं हरिश्रंद्राला 


% या इलोकांतील प्रवृत्त; हें बिशेषण यौबनाश्वाकडे घेऊन श्रीघरानें योबनाश्वाला 
त्याच्या आजोत्रानें म्हणजे मांधात्याने त्र्र्रि म्हणून निवडले असा दुसरा अर्थ केला आहे. 

> हरिश्चेद्राच्या राजसूययज्ञांतील दक्षिणेच्या निमित्ताने विश्वामित्रानें त्याचा छळ 
केला. हे ऐकून बसिष्ठाला राग आला आणि त्यानें ' करकोचा पक्षी हो! ' असा 
विश्वामित्राला शाप दिला. उलटं विश्वामित्रानेंहि ' तूं बगळा हो ! ? असा वसिष्ठाला शाप 
दिल आगि दोघांमध्ये युद्ध झालें, अशी कथा आहे. 

4- ऐतरेय ब्राह्मणांत 'हरिश्चद्रो ह वैधस; रऐेक्ष्षाको राजा5पुत्र आस ? इत्यादि जी 
कथा आहे, तिचा बहुतेक शब्दशः अनुबाद येथें आला आहे. 


१७६ सुठम श्रीमद्वागत्रत 








क क का आन्यन्काा 


पुत्र झाला. त्याचें नांब रोहित || ९ ॥ पुत्र झालेला पाहून बरुण हरिश्वद्राकडे येऊन 
म्हणाला, " राडा, तुला पुत्र झाला, तरी ठरल्याप्रमाणे तो बळी देऊन माझी पूजा कर !? 
हरिश्रद्राने उत्तर केळे, बरुणा, यश्ीय पह्यु दहा दिवस होऊन गेले म्हणजेच तो बळी 
देण्यास योग्य होतो || १० ॥ हें ऐकून दहा दिवस लोटल्यावर बरुण पुनः आला 
आणि आतां हा पुत्र बळी देऊन माझी पूजा वर, असें हरिश्रंद्राला म्हणाला. तेव्हां 
हरिश्रद्राने पुन; उत्तर केलें, अहो, यज्ञीय पशूला दांत येतील तेव्हांच तो बळी देण्यास पात्र 
होतो | १ १॥ हे ऐकून बरुणाने आणखी बाट पाहिली आणि रोहिताला दांत आल्यावर 
पुनः हरिश्चेद्राला तो म्हणाला,-' अरे, याला दांत आले; आतां माझी पूजा कर. ! 
हरिश्रद्राने पुनः टाळाटाळ करून उत्तर दिलें, बरुणा, प्यूचे पहिले दांत जेव्हां पडतात 
तेव्हांच तो यज्ञाला योग्य होतो | १२॥ याहि वेळीं बरुणानें धीर धरिला आणि रोहिताचे 
पहिले दांत पडल्यावर तो हरिश्रंद्राळा म्हणाला, अरे; या यज्ञीय पद्मेचे दांत आतां पडले 
तरी तो बळी देऊन माझी पूजा कर ! याहि वेळीं हरिश्चंद्रानें बरुणाला सांगितलें, अरे, 
पूल पुनः दांत आले म्हणजेच तो द्ध होऊन यज्ञाला पात्र होतो ॥ १३ ॥ हें उत्तर 
ऐकूनहि वरुण परतला आणि रोहिताला दुसरे दांत आल्यानंतर आतां तरी माझी पूजा 
कर, याला दुसरेहि दांत आले असें हरिश्चेद्राला म्हणाला; पण हरिश्द्राने पूर्वीचाच उपकम 
चाळू ठेवून अरे, हा राजकुळांत उत्पन झाळेला बळी जेव्हां चिलखत घालण्यासारखा 
होतो, तेव्हांच तो थुद्ध होतो असें उत्तर दिलें || १४ ॥ याप्रमाणें पुत्राविषयांच्या प्रेमानें 
हरिश्वद्राचें मन बांधून टाकिल्यामुळें त्यानें प्रत्येक वेळीं बरुणाची फसवणूक करून त्याला 
टाळाटाळीचीं उत्तरें दिलीं व वरुणानेंहि प्रत्येक वेळीं धीर घरून बाट पाहिटी ॥ १५ ॥ 
पण केव्हां तरी हा टाळाटाळीचा प्रकार संपून आपल्याला बळी देण्याचा प्रसंग पित्यावा 
येणार असें रोहिताच्या लक्षांत आलें, तेव्हां तो प्राण बांचबिण्यासाठीं हातांत धनुष्यबाण 
घेऊन पळून गेळा | १६ ॥ तो गेल्यावर इकडे वरुगाला राग आला व त्यामुळें 
हरिश्चद्राळा उदराची मोठी व्यथा जडली. ही बाता ऐकून रोहित परत गांवात यावयास. 
निघाला; पण इन्द्राने त्याला तसें करूं नको म्हणून सांगितलें ॥ १७ ॥ पवित्र स्थानाचें 
दर्शन करीत प्रथ्वीवर हिंडणें हें पुण्यकारक आहे असेंहि इंद्र त्याला म्हणाला व त्याप्रमाणें 
रोहित आणखी एक वर्षे रानांतच राहिला || १८ ॥ नंतर तो पुनः गांबांत यावयास 
निघाला असतां पुन; इंद्राने वृद्ध ब्राह्मणाच्या वेबानें त्याच्यापुढे येऊन त्याला येऊं दिलें 
नाहीं. याप्रामाणें दुसऱ्या, तितऱ्या, चौथ्या ब पांचव्याहि बर्षाच्या शेबटीं प्रकार घडला 
॥ १९ सहावें बर्षहि रोहितानें अरण्यांतच काढिले आणि शोबटीं पुनः तो आपल्या 
नगरीला यावयास निघाला; पण या वेळीं त्यानें अजीगर्तक्दषीपासून त्याचा मधला पुत्र 
विकत घेतला || २० ॥ त्या मुलाचें नांव छुनःरशेय असें होतें. आपल्या स्थानीं हा 
यज्ञीय पशु समजावा असें म्हणून रोहितानें छुन:शेपाला पित्याच्या स्वाधीन केलें आणि. ' 
त्याला नमस्कार केळा, याप्रमाणें बळी द्यावयासाठीं पुरुपपशु मिळाला असतां महाकीर्तिमान्‌ 
हरिश्चद्रानें वर्गाला उद्देशून नरमेब्र केळा || २१ || त्या यज्ञांत त्यानें वरूण आदिकरून 


सुलभ श्रीमद्भागवत १७७ 





देवांम्वी पूजा केली; त्यासुळें तो उदराच्या व्यथेपासून मुक्त झाला आणि त्याची कीर्ति 
फास्च बाढली, या यज्ञांत विश्वामित्राने होत्याचें काम केलें, आत्मज्ञानी जमदभीनें अभ्वयूचें 
काम केलें, वसिष्ठानें बह्मया'चें काम केळे आणि अयास्यमुनीनें सामगायन करणाऱ्या 
उद्‌्गात्याचें काम केलें. या यज्ञामुळें इंद्राला मोठा संतोष झाला आणि त्याने हारेश्रंद्राळा 
सोन्याचा रथ दिला ॥ २२ ॥ २३ ॥ असो. झुकाचाय  म्हणतात,-हे राजा, 
घुनःशेपाचेंहि महात्म्य मोठें आहे, पण तें मीं पुढें तांगेन. हारिश्चंद्राचें सत्यपालनाचें; 
घेयाचें त्त पाहून विश्वामित्रालाहि फार संतोष झाला आणि त्यानें हासिश्रंद्राला उत्तम 
गति सिळेळ असा आक्षीर्बाद दिला. पुढें हरिश्चंद्राला ज्ञानप्रात्ति झाली. त्यानें आपल्या 
मना'चा प्रथ्बीतत्त्वांत ल्य केला आणि पृथ्वीचा जलांत, जलाचा अग्नीचा बायूंत ब बायूचा 
आकाद्यांत, असा लय करीत करीत त्यानें आकाशा'ची अहंकारांत धारणा केली आणि 
अहंकाराठाहि महत्तत्त्वांत बिळीन केलें. मग त्या महत्तत्त्वांत त्यानें ज्ञानकलेंचें ध्यान केळे 
आणि त्या ज्ञानकलेच्या योगानें अज्ञान साफ जाळून टाकिले. नंतत आत्मस्वरूपाची प्रासि 
झाल्यावर त्यानें शानकलेचाहि त्याग केला. ब सर्व बंधनाचा संपर्क सुटल्यामुळे पूर्ण 
साम्याच्या सुखाचा तो अनुभब घेऊं लागला, हें मोक्षसुख्त अमुक प्रकारचें आहे असें 
सांगणें विंबा त्याविषयी तक॑ करणें सर्बथा अशक्य होय ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६॥ २७॥ 


खातवा अभ्याय ससाप्त 


सु. भा. भाग ३१-१२ 


अध्याय ८ वा 





झुकाचाय सांगतात, -हे राजा, रोहिताचा पुत्र हरित आणि हत्ताला चंप नांबा'चा 
पुत्र होता. या चेपानें 'चेपा नांवाची नगरी वसविली. चपापासून सुदेवाचा जन्म आणि 
सुदेवापासून विजयार्‍चा जन्म झाला |॥ १ ॥ विजयाचा पुत्र भरुक ब भरकाचा वक 
नांबाचा पुत्र होता, वृकाळा बाहुक हा पुत्र झाला. बाहुकाचें राज्य रात्रूनीं हिरावून 
घेतल्यामुळे तो आपल्या स्त्रियांसह बनांत गेला | २ । तेथें तो वृद्ध होऊन मरण पावला. 
असतां त्याची मुख्य राणी सहगमन करूं लागली; पग ती गरोदर आहे असें पाहून और्ब- 
कढषीनें तिला तसें करूं दिलें नाहीं ॥ २ 1 ती गरोदर आहे असें पाहून तिच्या सवतींनीं 
तिळा अन्नाबरोबर बिष्र घातले; पण त्यामुळें ती न मरतां तिळा पुत्र झालाच. तो गरासह्‌ 
म्हणजे बिषासह जन्मला असल्यामुळें त्याला तगर हें नांब पडलें ब तो मोठा कोर्तिमान्‌ 
झाला ॥ ४ ॥ सगर हा पुढें सा्बमौम राजा झाला आगि त्याच्या पुत्रांनी सागर निर्माण 
केळे. सारानं तालजेघ, यवन, शक, हैहय आणि बेर या लोकांचा पराभब केडा || ५ ॥ 
पग ओवबे गुरूने तांगितल्याबरून त्यानें त्या लोकांना ठार न करतां त्यांचा ख्य मात्र विकूत 
केलीं, कांहींना दाढीमिशी ठेवून बरून मुंडण कराबयास लाविळें, तर कांहींना मोकळे केव 
ठेवाबयास लावून कांदींकडून त्यानें अर्थे मुंडग करविळें, आणि कित्येकांना आंतून वस्त्र 
घेण्याची बंदी केळी, तर इतरांनी बाहेरून तें घेऊं नये असें ठरविळें || ६ ॥ पुढें त्याने 
औंजे गुरूंच्या सांगण्याप्रमाणे अनेक अश्वमेध यज्ञ करून सर्ब बेदस्बरूपी आणि देवस्वरूपी 
अशा परमात्म्या भगवान्‌ श्रीहरीचे पूजन केलें. त्याच्या एका अश्वमेधाच्या प्रसंगीं बळी 
द्यावयाचा पशु म्हणून सोडळेळा घोडा इंद्राने हरण केळा || ७ ॥ ८ ॥ त्याच्या सुमति 
नामक राणीचे पुत्र मोठे गर्विष्ठ पण पित्याची आज्ञा पूर्णपणें मानणारे होते. त्यांना घोड्याचा 
शोध कराबयास पाठविलें असतां त्यांनीं परथ्वी 'चोहोंकडून खणून टाकिली ॥ ९ ॥ तेव्हां 
ईशान्येच्या बाजूळा कपिलसुनि ध्यानस्थ बसलेला होता, त्याच्याजवळ घोडा त्यांना दिवला. 
तेव्हां हाच तो आमचा घोडा पळविणारा चोर असून आतां डोळे मिठून बसला आहे, 
दुष्टाला ठार करा; मारा. असें ते साठ हजार सगरपुत्र ओरडून म्हणाळे आगि रास्त्र 
उपसून कपिलमुनीच्या अंगावर धांबळे. त्यांचा गोंगाट ऐकून कपिठानें डोळे उघडले 
॥ १० ॥ ११ || इंद्राने त्या सर्वांच्या मनाला भुरळ पाडिल्यामुळें आपण काय करतों ह 
त्यांच्या लक्षांत आलें नाहीं, पण थोर अद्या कपिळसुनीचा त्यांनीं अपमान केल्यामुळें त्यांचें 
मरण ओढवळें आगि आपल्याच शसिरांत निवगाऱ्या अम्नीच्या योगानें ते एका क्षणांत 
जळून खाक झाले ॥ १२ ॥ शुकाचार्य म्हणतात, हे राजा, याविअरयीं कित्येक जणांचें 
असें म्हणणें आहे कीं, सगरराजाचे पुत्र कविलसुनीच्या क्रोवाय्नीनें जळून गेले; पग सत्वशील 
अशा कापिलासंबंधानें असें म्हणणें ठीक नाहीं. साऱ्या जगाला पवित्र करणाऱ्या अशा थोर 


स्कंध ९---अध्पाय ट १७९ 
'पुरुष्राच्या मनांत कोंधरूपी अज्ञानाच! संचार होईल असें करस घडेल १ प्रथ्वीचे जड कण 
आकाशांत कधीं दिसतील काय ! || १२३ ॥| कपिलमुनीनें सांख्यशास्त्र प्रश्षत्त करून जगाला 
"जणू काय भक्कम नावच तयार करून दिली आहे. या नावेचा आश्रय घेऊन मुमुक्ष लोक, 
हा दुस्तर आणि मृत्यूचा मार्गच असा संसारसमुद्र तरून जातात. असें असतां कपिला- 
सारख्या ब्रह्मस्यरूपी झालेल्या ज्ञानी पुरुषाला भेदबुद्धि उत्पन्न होऊन तो कोणाचा नार 
'करील हें कसें संमवेळ ! | १४| असो. संगराला केशिनीनामक दुसऱ्या स्रीपासून झालेला 
असमंजस नांबा'चा मुलगा होता. अससंजसाचा पुत्र अंश्ुमानूनामक असून तो आपल्या 
आजोबाचें हित करण्यांत अगदीं दक्ष असे ॥ १५ ।। असमंजस हा पूर्वजन्मी योगी असून 
कांहीं संतनदोप्रामुळें योगापासून भ्रष्ट झाला होता. पण त्याला पूर्वजन्मींचें स्मरण असल्या- 
मुळें या वेळीं आपण वेडगळ आहों असें तो लोकांना दाखवू लागला || १६ || लोक 
ज्याची निंदा करितात, किंबा जे आपल्या बांधवांना अनिष्ट असेळ, असें कर्म तो करी. 
आगि एकदां तर सरयु नदीच्या तीरी खेळत असलेल्या मुलांना त्यानें प्रबाहांत फेकून 
दिलें. हे पाहून लोकांना त्याच्याविषयी मोठा उद्देग आला ॥ १७ ॥ त्याचें असळें बर्तन 
पाहून त्याच्या पित्यानेंहि सर्ब प्रेम बाजूला ठेवून त्याला नगरांतून हाकळून लाबिळें; पण 
प्रबाहांत टाकिळेलीं मुळें त्यानें आपल्या योगसामर्थ्यानें परत आणून लोकांना दाखविली 
आणि मग तो तेथून निघून गेला || १८ ॥ तेव्हां मुलें परत आलेलीं पाहून अयोध्येतील 
सर्व लोकांना मोठें आश्चर्य बाटळें आणि सगरराजालाहि पश्चात्ताप झाला|। १९॥ असो.पुढे 
-सगरानें घोड्याचा शोध लावण्याच्या कामी अंशुमाना'ची योजना केली व त्याप्रमाणें तो निघाला. 
चुलत्यांनीं खणून केलेल्या मार्गानें जातां जातां त्याला भस्माच्या राशीजबळ तो घोडा 
दिसला ॥ २० || तेथें जवळच कपिल नांव 'धारण करून ध्यानस्थ बसलेल्या भगवंताला 
पाहून थोर अंशुमानाने शांत मनानें हात जोडून त्याला नमस्कार केला आणि त्या'ची स्तुति 
केली ॥२१॥ अंगुमान्‌ म्हणाला,-- हे भगवन्‌ , तूं जह्मदेबाच्या पडीकडचा असल्यामुळें 
त्यालाहि तूं प्रत्यक्ष समाथींत दिसत नाहींस आणि तर्कानेंहि तुझे ज्ञान त्याला होत नाहीं; 
मग इतर आमच्यासारख्यांची कथा काय ! कारण आम्हीं तर सर्ब जण कोणी त्या ब्रह्म- 
देबाच्या मनापासून, कोणी डारीरापासून, तर कोणी बुद्धीपासून असे उत्पन्न झालेले 
असल्यामुळें त्याच्या मानानें सर्वथेव अज्ञानी आहों | २२ । जे कोणी देहधारी प्राणी 
सत्त्वादि गुगांपासून उत्पन्न झालेल्या बुद्धीलाच मुख्य समजून त्या गुगांवर दृष्टि ठेवितात, 
फार काय पण त्या गुगांत देखीळ तमोगुणावरच विशेत्र लक्ष देतात, त्यांच्या अंत;करणांत 
तूं बास करीत असतांहि त्यांना तुझे ज्ञान होत नाही.कारण तुझ्या मायेने त्यांचें चित मोहित 
झालेलें असल्यामुळें त्यांची दृष्टि अंतर्मुख नसून बहिमुस्य झालेली असते || २३ ॥ तुज्षे 
स्वरूप आुद्धज्ञामय आहे आणि सनन्दादि मुनींनाच त्यांचे न्वितन करतां येतें. कारण 
स्वस्वरूपाच्या ज्ञानासुळें त्यांचा मावाजनित भेदभाव व त्यासंबंधींचा मोह नष्ट झाळेला 
असतो; पण माझ्यासारख्या अज्ञान्याला तुझे ध्यान कसे करतां येईेल १ ॥ २४ ॥| 
हे भगवन्‌, तुझ्या ठिकाणीं मायेने निर्मिलेली सारीं गुणकर्मे विराम पाबलीं असून तुज्षे स्वरूप 











१८० सुलभ श्रीमद्भागवत 
५-०. 70102000 य या यास य नणणयेणलयमय नय 
नामरूपांच्या पठीकडचें आणि व्यक्त ब अव्यक्त यांहूनहि वेगळेंच आहे. तूं सनातन आदि- 
पुरुष असून लोकांना ज्ञानाचा उपदेश करण्याकरितांच देह धारण केला आहेस. त्या तुला: 
आम्ही नमस्कार करितों ॥ २५ ॥ तूं दे सर्ब लोक मायेने निर्माण केले आहेस. आणिः 
असें असतांहि काम, लोभ, मत्सर, मोह इत्यादि विकारांनी मनाला भ्रम झाल्यामुळे 
आम्ही सारे जण घरादारादि प्रपंचाला सत्य समजून संसारचक्रामध्ये फिरत राहिलों आहों. 
॥ २६ ॥ पण भगवंता, सबोच्या अंतर्यामी आज तुझे दर्रीन घडल्यामुळे वासना, 
कर्गे आणि इंद्रियें यांच्या व्यापारामुळें आमच्या चित्ताभोंबतीं पडलेला हढ पाश आतां मात्र 
अगदीं तुटून गेला आहे | २७ ॥ 

शुक्राचार्य सांगतात,---हे राजा, याप्रमाणें अं्ुमानानें भगवान्‌ कपिलाचा महिमा 
गाइला असतां त्याच्यावर मनःपूर्बक कृपा करून तो त्याला म्हणाला || २८ ॥ 

भगवान्‌ कपिल म्हणाला,---हे बाळा अंद्युमाना, हाच घोडा ठुझ्या आजोबाचा 
यज्ञीय प्चु होय. याला घेऊन जा. दे जे तुझे चुलते येथें दग्ध होऊन पडले आहित त्यांचा 
उद्धार करण्यास गंगेचें उदकच अबल्य आहे. इतर उदकानं कार्य होणार नाहीं ॥ २९ ॥ 
कपिलमुनीचें हे. भाषण ऐकून अं्युमानानें त्याला मस्तक लववून प्रणाम केळा आणि तों 
प्रसनन झाला असें पाहून त्याला प्रदक्षिणा करून तो त्याच्या सांगण्याप्रमाणे घोडा घेऊन 
घरी परत आला. नंतर सगरानें अबरिष्ट राहिलेला यज्ञ त्या घोड्याला. बळी. देऊन समात 
केला ॥ ३० ॥ संगरराजानें बासनांचा त्याग केला होता आणि त्यामुळें संसारबंधनापासून 
तो मोकळा झालेला होता. यास्तव अश्वमेध समास्त झाल्याबर त्यानें आपलें राज्य अंशु- 
मानाच्या स्वाधीन केळें आणि और्व गुरूने सांगितल्याप्रमाणें योगसाधन करून बह्मस्वरूपा'ची; 
प्राप्ति करून घेतली ॥ ३१ ॥ 


आठवा अभ्याय समाप्त: 


अध्याय ९ व! 





झुकताचार्य सांगतात,---हे राजा, अंशुमानाने गंगेडा भूलोकीं आणावे या इच्छेने 
पुष्कळ काळपर्यंत तपश्चम्रा केळी; परंतु त्या कामीं त्याला यश आलें नाहीं आणि 
कालांतराने तो मृत्यु पावला ।॥१॥ त्याचा पुत्र दिलीप; त्यानेंहि तसेंच तप केलें ब तोहि 
अयशस्वी होऊन कालवश झाला. पुढें दिलीपाचा पुत्र जो भागीरथ यानें मोठी तपश्चयी केली 
॥ २ ॥ त्याच्या तपानें गंगादेवी संतुष्ट झाली आणि त्याला दर्शन देऊन म्हणाली, * दे 
भगीरथा, तुल्य वर द्यावयास मी सिद्ध आहें. ' तिचें भाषण ऐकून भगीरथाने आपल्या 
मनांतील गोष्ट तिला अत्यंत नम्रतेने सांगितली ॥ २ ॥। त्याचा अभिप्राय जाणून गंगादेबी 
म्हणाली,--- ' हे मगीरथा, मीं भूमीबर येदैन; पण आकाशांतून मीं खालीं येत असतां 
वृथ्वीवर माझा वेग सांबरून धरणारा कोणी तरी एक तयार असला पाहिजे. कारण तसें कोणी 
न केल्यास मी प्रथ्बीचा प्रष्ठभाग फोडून खालीं रसातळांत जाईन ॥४॥! पण, हे. भगीरथा, 
दुसर्‍्याहि कारणास्तब मला प्रथ्वीबर येणें बरें बाटत नाहीं. कारण तेथें मी आल्यास लोक 
आपलें पातक धुऊन माझ्यांत टाकतील ! हे राजा, आतां बिचार कर कीं, तें सारें पातक मग 
मी कोठें धुऊन काह ? ॥५॥ हे ऐकून भगीरथ म्हणाला हे देवि, सर्बसंगपरित्याग केलेले 
असे जे शांत स्वमाबाचे बह्मनिष्ठ साधु आहेत ते लोकांचें पाप नष्ट करणारे असून आपल्या 
शरिराच्या स्पक्षानें ते तुझिहि पाप हरण करतील.कारण सर्ब पापांचा नाश करणारा भगबान्‌ 
परमात्मा त्यांच्या हृदयांत नित्य बास करतो ॥६॥ आतां तुझा वेग अडविला पाहिजे; तें कार्य 
सर्व प्राण्यांच्या अंतयामी रहाणारा जो रुद्रदेव तो करील. कारण पटांत जसे आडवे-उभे तंतु 
असतात त्याप्रमाणें हें जग त्या स्द्रदेवामध्यें जिकडूनतिकडून गुंतबिळे आहे ।।७॥ गंगा- 
देवीला याप्रमाणे सांगितल्यावर भगीरथानें तपश्चर्या करून भगबान्‌ राकराला प्रसन्न केलें. 
ओड्याच काळांत होकर भगीरथावर प्रसन झाला |॥८॥| भगीरथानें आपली इच्छा त्याला 
कळबितांच शकरानें ' ठीक आहे. तसें करितो ' असें म्हटलें. कारण सर्ब लोकांचें हित करणें 
हु त्या शकराचें ब्रीदच आहे. मग श्रीहरीच्या पायांच्या स्पर्शामुळें जिचें उदक पवित्र झालें 
आहे अशी ती गंगा, आकाशांतून एथ्बीवर पडूं लागली असतां तिला शोकरानें साबधपणें 
अडघून वरळें | ९॥ याप्रमाणें गंगा भूलोकीं आली असतां जगाला पबित्र करणार्‍या त्या देबीला 
भागीरथराजानें पाताळांत नेलें. तेथें त्याच्या चुलत्यांच्या शसिरांचें भस्म होऊन पडलें होतें 
॥ १० ॥ मगीरथराजा बायूसारख्या वेगानें धावणाऱ्या रथांतून पुढें चालला असतां 
गंगादेबी सुद्धां बाटेंतील प्रदेश पवित्र करीत त्याच्या मागोमाग धांबत होती. पाताळांत 
छोंचल्यावर तिनें भस्म होऊन राहिलेल्या सगरपुत्रांना आपल्या पवित्र जलानें स्नान 
घातळें ॥ ११ ॥ सगरपुत्रांना ब्राह्मणाचा जाप होऊन मृत्यु आला होता ब 
त्यांची राररिंहि जळून गेलीं होतीं. तथापि त्यांच्या भस्मालाहि त्या गंगाजलाचा संपर्क 


श्ट्रे सुलभ श्रीमऱद्वागवत 





झाल्याबरोबर ते शापमुक्त होऊन स्वर्गाला गेळे ||१२॥ शुकाचचार्य म्हणतात, --हे राजा, 
याप्रमाणें भस्म होऊन गेलेल्या देहांवर गंगाजलाचा स्पद्दे झाल्यानें सागर पुत्रांना जर 
स्वर्गप्राति झाळी, तर मग त्रत म्हणून श्रद्धापूर्वक जे गंगाजलांत स्नान करितीळ त्यांना 
स्वर्गप्रासि होईल यांत मोठेंसे आश्चर्य नाहीं. कारण तिची उत्पत्तीच मुळीं संसारपाशाचा नारा 
करणाऱ्या भगवान्‌ विष्णूच्या चरणांपासून झाली आहे ।।१३॥| १४॥भगबान्‌ निष्णूच्याठायी 
श्रेनें मन लावूनच मसुनिजन आपल्या पातकासुन मुक्त झाळेले असतात ब त्यामुळेच 
इतरांना सोडतां येण्यास कठीण अश्या त्रिगुणांसुळें उत्पन झालेला देहसंबंध सोडून ते 
तत्काल विष्णुस्वरूपीं डीन होतात || १५॥) असो. भगीरथाला श्रुतनामक पुत्र झाला आणि 
त्याच्यामागून दुसरा नाभ नांवाचा झाला, त्या नाभापासून सिन्धुद्दीप झाला आणि त्या 
सिंधुद्दीपापासून पुढें अयुतायु झाला. अयुतायुताचा पुत्र त्रष्तुपण, हा नलराजाचा मित्र असून 
नलापासून अश्वविद्या शिकला अणि त्याच्या मोबदल्यांत त्यानें नळाला द्रूतविद्या रिकविली.. 
्रव्तुपर्णाचा पुत्र सर्बकाम नांवाचा होता. ।॥ १६ ॥ १७ ॥ सर्वकामाचा पुत्र सुदास.. 
सुदासाच्या पुत्राला मित्रतह आणि केव्हां कल्माषरमाद असेंहि म्हणत. हे राजा, हा मित्रसह 
साध्वी मदयन्तीचा पति असून बसिष्ठाच्या शापामुळें त्याला राक्षस व्हावें लागलें आणि 
स्वतःच्याच कर्मामुळें त्याला निपुत्रिक व्हावें लागळें ॥ १८ ॥ 


परीक्षित्राजा बिचारतो,-हे झुकाचार्य, महात्म्या सुदासपुत्र मित्रसहाला बसिष्ठाने 
शाप देण्याचें कारण काय घडलें बरें १ जर या प्रकारांत कांहीं गुप्त नसेल तर मला तें 
ऐकण्याची इच्छा आहे || १९ ॥ 


राजाचा प्रश्न ऐकून द्यका'चार्य म्हणाले, -हे राजा, एकदां सौदातराजा मृगया 
करीत असतां त्यानें एका राक्षसाला ठार केलें. त्या राक्षसाचा दुसरा भाऊ तेथें होता. तो 
मात्र निसट्टून पळाला आणि त्याने राजाचा सूड घेण्याचा निश्चय केला || २० ॥ कोणत्या 
मार्गानें राजाचें, अनिष्ट करितां येईल याचा बिनार केल्याबर त्यानें सौदासाच्या वाड्यांत 
येऊन स्वयंपाकयाचें काम पत्करिलें. मग एक दिवस बसिष्ठगुरु सौदासाकडे भोजनासाठी 
आले असतां त्या राक्षसाने त्यांच्या पुढें रिजविलेलें मनुष्याचे मांस बाढिलें || २१ ॥ 
आपल्यापुढे अभक्ष्य असें नरमांस बाढिळें आहे असें तत्काळ बसिष्ठाला समजलें आणि 
त्यामुळें राग येऊन त्यांनीं सौदासराजाळा शाप दिला, ते म्हणाळे,-ज्या अर्थी राक्षसाप्रमाणें 
तूं मळा नरमांस वाढिलेंस, त्या अर्थी तुला राक्षसा'ची'च योनि प्रास्त होईल ॥ २२ ॥ शाप 
दिल्यावर बसिष्ठाला कळून आलें कीं, हा दोष स्वतः राजाचा नसून त्या स्वयंपाकी राक्षसाचा 
आहे. तेव्हां त्यानें लगेच तो शाप केबळ बारा बर्षेंच टिकावा असें ठरविलें, तथापि,आपल्याला 
निष्कारण शाप मिळाला असें पाहून सोौदाससुद्धां ओंजळींत पाणी घेऊन बसिष्ठाला उलट 
शाप द्यावयास सिद्ध झाला ॥ २३ | पण इतक्यांत त्याःवी राणी मदयंती पुढें झाली: 
आणि तिनें त्याचें निवारण केलें. थोडा बिचार केल्यावर राजाला दाही दिशा, आकाश , 
पृथ्वी इत्यादि सर्ब जीबमय दिसू लागलें; तेव्हां शाप द्याबयासाठीं ओंजळींत घेतलेळें उंद क. 


स्कंध ९--- अध्याय ९ श्ट्रे 





कोठें टाकार्वे हें त्याला सुचेना. म्हणून रोबटीं त्यानें तें मंत्रयुक्त तीहष्ण जल आपल्या 
पायांवर टाकिळें | २४ । याप्रमाणें बसिष्ठशापासुळें तो राक्षप झाला आणि स्वतःचे 
शापोदक पायांबर पडल्यामुळें कल्माषपाद म्हणजे काळ्या पायांचाहि झाला. तो राक्षस 
होऊन रानांत फिरत असतां तेथेंच राहाणार एक ब्राह्मणाचे दांपत्य त्याच्या दृष्टीस पडलें. 
त्या स्त्रीपुरुषांचा त्या वेळीं एकांत 'चालला होता | २५ ॥ कल्माषपाद भुकेने व्याकुळ 
झाला होता. तें जोडपे दृष्टीस पडतांग त्यानें त्यांपैकीं ब्राह्मणाला पकडिलें. तेव्हां त्या'ची 
पत्नी अनाथासारखी रडून कल्माषपादाला बिनबू लागली. ती म्हणाली, -अरे, तूं राक्षस 
नसून प्रत्यक्ष इष्व्वाकूच्या कुळांतील पराक्रमी राजा आहेस | २६ ॥ हे द्यूर राजा, साध्वी 
मदयंतीचा तू पति असल्यामुळें असलें पाप करणें तुला योग्य नाहीं. तरी कृपा करून माझा 
पति मला परत दे ! | २७॥ हे राजा, हा मनुष्यदेह सर्व पुरुषार्थाची प्राप्ति करून देणारा 
आहे; यास्तव हे पराक्रमी राजा, त्याचा धात करणें म्हणजे सर्व पुरुषार्थोचा नाश करणेच 
होय असें म्हणतात ॥ २८ ॥ हा म्हणजे खरोखर विद्या, तप ब शील इत्यादि उत्तम 
गुणांनी संपन्न असून सर्वाच्या अंतर्यामी असलेल्या, पण मायेमुळे दृष्टोत्पतीस न येणाऱ्या 
महापुरुषनामक परज्रह्माची आराधना करीत आहे | २९ ॥ असा हा बह्मष'मध्ये श्रेष्ठ 
असून तूहि राजषींमध्यें अग्रणी आहेस. तेव्हां, हे धर्मेश राजा, तुझ्या हातून याला मृत्यु 
येणें कसें उचित होईल ! अरे, पित्याच्या हातून मरण येणें योग्य आहे काय? ॥ ३० ॥ 
हा माझा पति सदाचरणी ब निष्पाप असून वेदाध्यन केलेला ब यश्कमात निष्णात आहे. 
तूहि सज्जनांना मान्य आहेस. यास्तब याच्या बघाचा विचार तुला 'चांगळा कसा वाटतो 
गाईच्या बधासारखाःच हा नव्हे काय १? ॥ २१ ॥ आतां तुझ्या मनांतून याला 
खाबयाचचेंच असेल,तर प्रथम मला खा ! त्याच्याशिवाय मी केवळ प्रेत होळन पडणार ! मला 
क्षणमरहि जगतां येणार नाहीं.?!। ३ २॥ याप्रमाणें ती बह्मणस्त्री अनाथाप्रमाणें बिलाप करून 
याला करुणा आणण्याचा प्रयत्न करीत असतां,शापानें भ्रमिष्ट झालेल्या त्या सोदासराजानेंत्या 
ज्ञाह्मषणाला घरून बाघ ऱ्याप्रमाणं पशूला खातो त्याप्रमाणे खाऊन टाकिले ! ॥२२॥ आपल्या 
ठिकाणीं पुत्राःची उत्पत्ति करणार आपला पति राक्षसाने खाऊन टाकिळेला पाहून ञह्मणणी शोक 
करू लागली आणि राजाचा अतिशय राग आल्यामुळें त्या साथ्वीनें त्याला शाप दिला | २४॥ 
ती म्हणाली,-' दुष्टा, मीं कामाने व्याकुळ झालें असतां तूं ज्या अर्था माझा पति खाऊन 
टाकिलास, त्या अर्था तुलाहि अशा प्रसंगाने मृत्युच येईल, हें मी तुला सांगून ठेविते. तुझी 
बुद्धि निःसंशय भ्रष्ट झाली आहे. ॥ ३५ ॥ याप्रमाणे मित्रसहराजाला द्याप दिल्याबर ती 
साथ्बी पतिलोकीं जावयास सिद्ध झाली आणि त्याच्या अस्थि गोळा करून तिनें प्रज्वलित 
केलेल्या चितेंत टाकिल्या आणि आपणहि अमिप्रवेशा करून.पतीच्या लोकीं गेली | २६॥ 
पुढें बारा वर्षे पुरीं झाल्यावर सौदासराजा शापमुक्त होऊन परत आळा आणि आपल्या 
राणीशीं एकान्त करण्यास प्रश्रत्त झाला; पण आह्मणस्त्रीचा शाप मद्यंतीला ठाऊक 
असल्यामुळें तिनें त्याचें निवारण केलें | ३७ ॥ त्यानंतर राजानें स्त्रीसुखाचा त्यागच 
केला आणि अशा रीतीनें तो आपल्या कर्मामुळें निपुत्रिक झाला. तेव्हां त्याच्या 


ऱ्टड सुलभ श्रीमद्भागवत 
सल्ट नराण कजयदत तलत क ततवता ला धत काता 
सांगण्याबरून बसिष्ठगुरूनें मदयन्तीच्या ठिकाणीं संतति उत्पन केली ॥ २८ ॥ पण तो 
गर्भ मदयन्तीच्या उदरांत सात वर्षे राहिला असतांहि ती प्रसूत होईना; हें पाहून वसिष्ठानें 
तिचें उद्र दगडानें फाडिलें आणि पुत्राला बाहेर काढिले; या कारणास्तव त्या पुत्राला 
अश्मक असें नांब पडलें || २९ ॥ अश्मकाला पुढें मूलक नांवाचा पुत्र झाला. परुरामानें 
प्रथ्वी निःक्षत्रिय केली त्या वेळीं स्त्रियांनी समोंवतीं गराडा देऊन त्याचें रक्षण केल्यामुळें, 
याला नारीकबच असेंहि म्हणतात. पुढील क्षत्रियांचा हा मूळ पुरुष असल्यामुळें त्याला 
मूलक नांब मिळालें ||४०|) मूळकापासून दरारथ झाला व दरारथापासून ऐेडविड पुत्र झाला 
ऐडबिडाचा पुत्र विश्वसहराजा ब विश्वसहाला खट्बांग नांबाचा चक्रवर्ती पुत्र झाला ॥ ४१ ॥ 
देत्यांशीं युद्ध करण्यासाठी देवांनीं एकदां याची प्राथना केली असतां, या अल्लेत पराकमी 
खट्बांगानें युद्ध करून दैत्यांचा नाश केला. युद्धसमासीनंतर आपलें दोन घटिकाच आयुष्य 
उरलें आहे असें याला समजतांच तत्काळ त्यानें आपल्या नगरीला येऊन परमेश्वराकडे 
मन लाविलें ॥ ४२ ।॥ तो म्हणाला, -“' माझ्या कुळाचें देवत ब्राह्मण हे होत. 
त्यांच्यापेक्षां मला प्राणहि प्रिय नाहींत. फार काय पण पुत्र, वैभव, प्रथ्वीचें राज्य, स्त्रिया 
हीं सुद्धां मळा प्रिय वाटत नाहींत || ४३ ।॥। लहानपणी सुद्धां माझ्या बुद्धीला अधमोचे 
आचरण केव्हांहि रुचळें नाहीं आणि पुण्यश्होक भगवंताखेरीज कोणत्याहि बस्तूकडे माझी 
दृष्टि बळली नाहीं | ४४ || मला काय पाहिजे तें देण्याचें बचन देवांनी दिळें आहे ब 
तिन्ही लोकांचे ते स्वामी असल्यामुळें त्याप्रमाणें ते देतीलहि; पग माझे चित्त श्रीहरीवर 
लागळें असल्यामुळें देवांच्या त्या वरची मला आतां गरजच नाहीं ॥ ४५ ॥ सर्व 
देवांची इंद्रियें ब बुद्धि चळलेली असून त्यांच्या हृदयांत असलेळा परमप्रिय परमात्मा 
त्यांनाहि दिसत नाहींसा झाला आहे, मग इतरांना तो कस दिसणार १ || ४६ ॥ यासब 
मी या विषयांची आसक्तिच टाकून देतों. ते परमेश्वरी मायेनें निर्माण केळे असून ढगांच्या 
आकृतीइतकाच त्यांचा शाश्वतपणा आहे. आत्मस्वरूपामध्यें त्यांचा संग मायेमुळेंच वाढतो. 
इेश्वराची भक्ति करून तो संग्च मी सोडतों ब त्या परमात्म्यालाच आतां दारण 
जातों ॥ ४७ ॥ याप्रमाणें नारायणावर चित्त ठेवून मनाचा निश्चय केल्यावर विष्रयांच्या 
संबंधामुळे उतपनन झालेल्या अज्ञानाचा खट्बांगानें त्याग केला आणि आममत्बल्पा'ची प्राि 
करून घेतली ॥ ४८ ॥ तें आत्मस्वरूप म्हणजे सूक्ष्म ब सर्वव्यापी असें जें पखल्म तेंच 
असून त्यालाच भगबद्भक्त * भगवान्‌ बासुदेव ' असें म्हणतात ॥४९॥ 


नवव। अभ्याय समापम्त 


अध्याय १०वा 





शुकाचार्य म्हणतात,--डहे परीक्षित्राजा, खट्बांगापासून दीर्घबाहु झाला आणि 
*दीघेबाहूपासून रघु झाला. रघुराजानें मोठी कौर्ति मिळविली. त्याचा पुत्र अज ब अजाचा 
न्दरारथ होय ॥ १ ॥ देवांनी प्राथना केल्यावरून प्रत्यक्ष ब्रहझस्वरूपी श्रीहरीनें या 
-दरारथाच्याच घरीं अंशाअंशाने चार पुत्रांच्या रूपानें अवतार घेतला. त्या पुत्रांची नांवें 
-राम, लश्न्मण, मरत आणि दात्रुध्न हीं होत || २॥ हे राजा, या रामाबतारांतील श्रीहरीचें 
म्वरित्र तत्त्वज्ञानी अशा बाल्मीकिप्रभ्ति क्रद्णींनीं पुष्कळच वर्णिलेले असून तूंहि तें अनेक 
चेळां ऐकिले आहेस ॥ ३ ॥ श्रीरामचंद्रानें आपल्या पित्यासाठीं राज्याचा त्याग केला 
आणि प्रियपत्नीच्याहि हाताचा स्पदी ज्यांना सोतवत नसे अश्या आपल्या कोमल पायांनी 
:तो रानोरानीं हिंडला. त्याला मार्गात झालेळे श्रम बानरांचा नायक मारुति आणि भाऊ 
लक्ष्मण हे दूर करीत असत. शूर्पणखेचे कान ब नाक कापून तिला बिरूप केल्यामुळें त्याला 
"आपल्या प्रिय सीतेचा बिरह॒ घडला ब त्यामुळें त्याला क्रोध येऊन तो तिच्या ज्ोघांत 
असतां त्याला बिरोध करूं पाहणाऱ्या समुद्राला ज्यानें आपल्या केवळ भुंबया 'चढवून 
घाबरवून टाकिलें ब त्याबर सेतु बांधिला आणि राबणादि दुष्ट देत्यांचा वणव्याप्रमाणें नाश 
केला. असा तो कोरलदेशाचा अधिपति श्रीरामचंद्र आमचें रक्षण करो !॥४॥ 
बिश्वामित्राच्या यज्ञाच्या प्रसंगीं त्यानें मारीच आदिकरून मोठमोठ्या राक्षसांचा लक्ष्मणाचें 
साहाय्य न घेतांहि पराभव केला || ५ ॥ सीतास्बयंबरासाठीं उभारलेल्या मंडपांत मोठ्या 
पराक्रमी बीरांभवी समा जमली असतां तेथें दोकराचें मयकर धनुष्य तीनशे सेबकांनीं ओढीत 
आणिलें; पण हे राजा प्रभु रामचंद्राने तें, हत्तीच्या छाव्यानें जसें एखादें उंसाचें कांडे 
-घेऊन मोडावें तसें सहज लीलेनें वर उच्चळून त्याला दोरी लाविली आणि दोन्ही टोके 
बळवून तें मधोमध मोडून टाकिले | ६ ॥ याप्रमाणें पण जिंकून त्याने लक्ष्मीचा अवतार 
अशी जी सीतादेबी तिची प्रास्ति करून घेतली. गुण, शील, बय, आणि सौंदर्य यांत ती 
"त्याला सर्वखीं अनुरूप अशीच होती ब म्हणून त्याच्या बक्षःस्थलाबर विराजमान होण्याचा 
बहुमान तिला मिळाला. हा समारंभ आटोपून तो अयोध्येस जात असतां वाटेंत एकबीस 
वेळां निःक्षत्रिय परथ्वी करणाऱ्या परद्यरामाशीं त्याची गांठ पडली आणि त्यानें 
परशुरामाचा इतका काळ बाढलेला गर्ब नाहींसा केळा ॥ ७ ।॥ त्याचा पिता दरारथ, 
.सत्याचें बंधन पाळणारा पण स्त्रीलंपट होता. तथापि त्याची आज्ञा रामानें शिरसा प्रमाण 
मानिली आणि सर्वसंगपरित्याग केलेला पुरुष ज्याप्रमाणें प्राणहि सहज सोडितो त्याप्रमाणें 
रामत्चंद्रह्ि राज्य, बैमब, प्रेमळ मित्र आणि आपला राजबाडाहि सोडून सीतेसह वनांत 
निघून गेला ॥ ८ ॥ तेथें रावणाची बहीण शूर्पणखा दु्डुद्धीने त्याच्याकडे आली असतां 
तत्यानें तिला विरूप केलें. त्याचे धनुष्य कोणाला सहन होण्यासारखे नव्हतें. त्या धनुष्यानें 


१८६ सुलम श्रीमद्भागवत 





त्यानें पवर, त्रिशर, दूषण इत्यादि शरूर्पणखेच्या बंधूंसह 'चोदा हजार राक्षसांचा बघ केला. 
व रानाबनांत हिंडत तो हालअपेष्टा सोशीत तेथें राहिळा ॥ ९ ॥ सीतेचा तो वृत्तान्त 
ऐकून रावणाच्या मनांत तिच्याविषयी अभिलाष उत्पन्न झाला आणि त्यानें तिला हरण 
करण्यासाठीं मारीचाला तिकडे पाठबिले.मारीच विलक्षण अद्या हरिणाचें रूप घेऊन आलेला ' 
पाहून राम आश्रम सोडून त्याच्या मागोमाग गेळा आणि दक्षप्रजापतीला ज्याप्रमाणें स्ट्राने 
ठार केलें, त्याप्रमाणें रामानेंहि बाण सोडून मारीचाचा तत्काळ बघ केला ॥ १० ॥ 
याप्रमाणें राम इकडे गुंतला असतां त्याच्या पाठीमागें त्या दुष्ट रावणाने आश्रमांत जाऊन 
जनककन्या जी सीता तिला लांडग्याप्रमाणें पळवून नेलें. अशा रीतीने प्रियपत्नींचा विरह 
झाला असतां श्रीरामव्वंद्र लक्ष्मणासह वनांत एखाद्या क्षुद्र माणसाप्रमाणे हिंडूं लागला, 
आणि स्त्रीलंपट पुरुषांची स्थिति कशी होते हें आपल्या उदाहरणानें त्यानें दाखवून दिलें. 
॥११॥ रावण सीतेला घेऊन चालला असतां जटायूने त्याला अडविले. तेथें दोघांत 
झालेल्या झटापटींत जटायु मरण पाबल्यामुळें त्याचें औध्बेदेहिक कृत्य तसेंच राहिलें होतें 
आपल्या कार्यासाठी जटायु मरण पावला असें जाणून रामानें त्याला अभिसंस्कार केला. 
त्यानें कबंधराक्षपाचा बध केला आणि बानरांशीं तख्य करून त्यांच्यायोगानें त्यानें सीतेचा 
शोध लाविला. मग त्यानें बालीचा बघ केला आणि तेथून बानरराज सुग्रीबाचें सेन्य 
बरोबर घेऊन ब्रह्मदेव व दोकर हे ज्याच्या पायांचें बंदन करितात असा तो मनुष्यवेषधारी 
श्रीरामचंद्र समुद्राच्या तीरावर आला ।॥ १२ ॥ तेथें समुद्राने त्याला बिरोध केला असतां, 
रामानें क्रोधाच्या आवेशांत डोळे बटारतांच समुद्रांतील नक, मगर इत्यादि प्राणी अगदी 
गर्भगळित होऊन समुट्राचीहि गजेना बंद झाली. मग तो समुद्र पुरुषरूपानें डोक्यावर 
पूजासंभार घेऊन रामचंद्राजबळ आला आणि त्याला बंदन करून म्हणाला ॥ १३ ॥ हे 
विश्वव्यापका श्रीराम'चंद्रा, तूं अधिकारी असा आदिपुरुष असून सर्व विश्वाचा स्वामी आहेस, . 
आम्हां मंदबुद्धींना तुझे ज्ञान कसें होणार ? तुझ्या सत्त्वगुणापासून देव निमाण झाले, 
रजोगुणापासून प्रजापति झाले आणि कोघरूपी तमोगुणापासून मूतपति झाले. अशा प्रकारें तू 
सर्वे गुणांचा अधिपति आहेस ॥ १४ ॥ हे महाप्रतापी रामचंद्रा, आतां तूं खुशाल 
माझ्यावरून वाट करून जा व त्रेलोक्याला त्रस्त करून सोडणाऱ्या त्या राबणनामक 
बिश्रव्याच्या दुष्ट पुत्रांचा बघ कर आणि आपल्या पत्नीला परत आण. माझ्यावर तूं सेतु 
बांध, म्हणजे त्यामुळें तुझी कीर्ति दिगंत पसरेळ आणि दिस्बिजय करणारे राजे त्या 
सेतूपाशीं आले असतां तुझं यश गाऊ लागतील , || १५ ॥ समुद्राच्या सांगण्याप्रमाणे 
रामचंद्राने सेतु बांधिला, त्या सेतूकरितां अनेक पर्वतांच्या शिखरांवरून, बानरांकडून पाषाण: 
आणावे ल्यगळे ब ते आणीत असतां त्या शिखरांबरील वृक्ष गदगदां हालविळे जात. पूर्वी 
सीतेच्या शोधासाठीं पाठविलेल्या मारुतीने लंकानगरी जाळून टाकिली होतीच. आतां. 
सुग्नीब, नीळ, मारुति इत्यादि सेनापतींच्या हाताखालीं असलेल्या वानरसेन्यासह 
समुद्रापठीकडे गेल्यावर बिभीबणाच्या साहाय्यानें रामानें लंकेत प्रवेश केला | १६॥. 
बानरसेनापतींच्या त्या सेन्यानें लंकेत प्रवेश करितांच आंतील क्रींडास्थानें, कोठारें,.. 


स्कंध ९--अधघ्याय १० १ऱ्ट्छ 











भांडागारें, तक्ा'च साऱ्या वेशी, सभा, मोठमोठ्या बाड्यांच्या गच्च्या, पारव्यांची खुराडी 
इत्यादि सर्व जागा व्यापून टाकिल्या. तसेंच यशग्रहे, सुबर्णकलटा, 'चौकांतील 'वबुतरे 
इत्यादिकांचा बिध्वेस केला. त्या वेळीं हत्तींचा कळप नदींत शिरला असतां ती जशी 
खवळून जाते, त्याप्रमाणें वानरांच्या या कृत्याने ल॑कानगरीहि क्षुब्ध होऊन गेली 
॥ १७ ॥ हा धुमाकूळ दृष्टीस पडतांच राक्षसराजा रावणाने अनेक वौरांना त्यांच्यावर 
पाठबिलें. निकुंभ, कुंम, 'धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरान्त ब नरांतक इत्यादि राक्षस, आपला पुत्र 
इंद्रजित, त्याचप्रमाणें प्रहस्त, अतिकाय, बिकंपन इत्यादि दुसरे राक्षस आणि कुंभकर्ण हे 
सर्व त्यांत होते ॥ १८ ॥ ही सर्ब राक्षससेना, तरबारी, भाले, धनुष्ये, प्रास, त्रदष्टि, 
शक्ति, तोमर, खडग इत्यादि रास्त्रास्त्रांच्या योगानें भयंकर दिसत होती. तथापि लक्ष्मण, 
मारुति, गंधमादन, नीळ ब अंगदादि वानरसेनापतींना समागमे घेऊन श्रीरामचंद्र तिच्यावर 
वाळून गेळा || १९ ॥ रावणाच्या सेन्यांत हत्ती, घोडे, रथ ब पायदळ यांचा भरपूर मरणा 
होता; पण रामाच्या सर्व सेनापतींनी तिच्याबर एकाएकीं चाळ करून रावणाच्या योद्धयांशीं 
दंद्रयुद्धे सुरू केलीं सीतेला दु:ख दिल्यामुळे राबणाच्या कल्याणाची समातिच झाली होती. 
अशा त्याच्या प्रमुखत्बाखालीं लढणाऱ्या सैनिकांना अंगद आदिकरून बानरयोद्धथांनीं द्रक्ष, 
पाषाण, गदा ब बाण इत्यादिकांचा मारा करून जर्जर केलें | २० || याप्रमाणें आपल्या 
सैन्याचा नाश होऊं लागलेला पाहून राबणाला राग आला आणि तो स्वतःच विमानांत बसून 
रामाजी युद्ध कराबयास आला. त्या वेळीं इंद्राने आपला दिव्य रथ, मातलीनामक सारथ्या- 
बरोबर रामाच्या उपयोगासाठी पाठवून दिला होता. त्या तेजस्वी र्थांत बसून रामव्वंद्र 
आपला प्रमाब दाखबीत असतां रावणाने त्याच्यावर तीक्ष्ण बाणाचा मारा चालबिला |॥२१॥ 
रावण पुढें आलेला पाहून राम त्याला म्हणाला, * दे नरमांसमक्षकाच्या पोरा धनी घरांत 
नसतांना एखादी वस्तु कुत्रा जसा पळवून नेतो, त्याप्रमाणें मी घरांत नसतां माझी पत्नी 
तूं निळुज्जपणें पळवून नेटीस; पण हें निन्द्य कृत्य करणाऱ्या तुला त्याचें फळ मी आजच 
देतों पाहा. काळाचा प्रभाव ज्याप्रमाणें अळव्य आहे त्याप्रमाणें माझेहि बी्य अलेध्य आहे. 
| २२ ॥ याप्रमाणें रावणा'ची निंदा करून रामाने धनुष्याबर चटविलेला बाण त्याच्यावर 
सोडिला. तो बाण बब़्ाप्रमाणें तीक्ष्ण असल्यामुळें त्याचा आघात होतांच रावणाचे हृदय 
बिदीण झालें ब एखाद्या पुरुषाचे पुण्य संपले असतां तो जसा स्वगीतून खालीं येतो, त्या- 
प्रमाणें तो राबणहि आपल्या दहाहि तोंडांनीं रक्त ओकीत आपल्या बिमानांतून खालीं 
पडला ॥ २३ ॥ रावणाचा बघ झालेला ऐकून ह्नारो राक्षसस्त्रिया मंदोदरीसह लंकेंवून 
बाहेर पडल्या आणि दुःखाने रडत रडत रणभूमीबर 'धांबत गेल्या | २४ ॥ त्या ठिकाणी 
त्यांचे अनेक बांधव लक्ष्मणाच्या बाणांनी व्याकुळ होऊन पडले होते. त्या राक्षसस्त्रियांनीं 
त्यांना आलिंगन दिलें आणि आपल्याच हातांनीं आपलें हृदय पिटीत अनाथ होऊन त्या 
मोठमोठ्याने रडूं लागल्या | २५ ॥ त्या म्हणाल्या,-' दे नाथ, हे रावणा, तू आजपर्यंत 
सर्द लोकांना रडबिलेंस खरें; पण आज तूं मरण पावल्यामुळे आम्ही कशा दीन झालों. 
आहों पाहा !ल॑केला तुझा बिरह होऊन शत्रूंनी तिळा वेढा दिला असतां. तिनें रक्षणासाठी. 


न्श्ट्ट सुलभ श्रीमद्भागवत 





आतां. कोणाच्या तोंडाकडे पाहावें ! ॥ २६ ॥ हे भाग्यशाली राबणा, कामबासनेला बळी 
पडल्यामुळें सीतेच्या तेज:सामर्थ्यांची तुला कल्पनाच झाली नाहीं व त्यामुळें तुला ही 
दुर्दशा प्राप्त झाली || २७ | द्वे कुलनंदना रावणा, ही ल॑कानगरी आज बिधवा झाली 
असून आमीहि तीच गत झाली आहे आणि तुझे ह शरीर गिधाडांचे भक्ष्य होऊन तुझा 
आत्मा नरकांचा धनी झाला आहे | २८॥ 

झुकाचार्य सांगतात,-हे परीक्षित्राजा, रावण बघ पावल्यावर त्याचें ब॒ इतर 
बांधबांचें और्थ्वदेहिक कृत्य बिभीषणाने रामाची अनुज्ञा घेऊन यथाशास्त्र केलें | २९ | 
- नंतर राम'चेद्र तेयून अश्योकवनांत गेला. तेथें आपल्या बिर्हाच्या दुःखाने अगदीं कृश 
झालेली अशी सीतादेवी रिंगपादृक्षाच्या बुंधाशीं बसलेली त्याच्या दृष्टीस पडली |॥ ३० | 
आपल्या अत्यंत प्रिय पत्नीला तशा दीन अबस्थेमध्ये पाहातांच रामाला दुःखाने कंप सुटला; 
पण आपल्या दरोनामुळें सीतेला आनंद होऊन तिचें कमलासारखे मुख प्रसन्न झालेलें 
"पाहून त्याला जरा बरें वाटलें | ३१ ॥ मग तिला घेऊन तो पुष्पकबिमानांत बसला 
आणि लक्ष्मण,सुग्रींब आणि मारुति यांसह अयोब्येस येण्यास निघाला. तेथून निघण्यापूर्वी 
भगवान्‌ रामचेद्राने राक्षसांचें राज्यपद बिभीपणाला दिलें | ३२ ॥ याप्रमाणें लंकानगरी 
: बिभीषणाच्या ताब्यांत देऊन आणि कल्पसमात्तीपर्यंत दीघायुष्यहि. त्याला देऊन त्रतशाली 
राम अयोध्येस आला. मागात लोकपालांनीं जागजागी केलेल्या पुष्पदृष्टीमुळें त्याच्या 
: विमानांत सर्वत्र फुलेंच फुलें झालीं । ३३ ।॥ आणि जह्देवादि मोठमोठ्या देवांनींहि 
आनेदानें त्याच्या पराक्रमाचे बणन केलें. अयोध्येजवळ आल्यावर आपला भाऊ भरत 
'गोमूत्रांत शिजविळेल्या यवन्नावर राहात असून बल्कलांशिवाय अंगावर कांहीं घेत नाहीं 
असें त्याला समजलें | २४ ।॥ तसेंच त्यानें जटा बाढबिल्या असून तो जमिनीवरच निजत 
आहे असें ऐकिल्याबर अत्यंत दयाळू अशा त्या रामाला फारच खेद झाला; पण राम 
आला हें ऐकून भरत अयोथ्याबासी लोकांना ब प्रधान आणि पुरोहित यांना समागमे 
घेऊन रामाला सामोरा जावयास निघाला. त्यानें रामाच्या पादुका आपल्या मस्तकावर 
- घेतल्या आणि नेदिम्रामांतील आपल्या शिबिरांतून सुस्वर गाणीं गात ब सनया, तुताऱ्या, 
कर्णे, नगारे इत्यादि वाद्यांच्या गजरांत तो बाहेर पडला || ३५ ॥ १६ ॥ लाच्या- 
बरोबर वेदवेते ब्राह्मणहि निव्राळे ब त्यांनीं सारखा वेदधोत्र चाळू केला, त्या स्वारीबरोबर 
- सोनेरी जरीकाठी पताका असून चित्रविचित्र ध्वजा फडकत असलेले सोन्याचे रथ चाळत 
होते ॥ ३७ ॥ योद्धयानीं अंगांत सोन्याची कबचें घातलीं असून इतरहि त्यांची सामग्री 
* सोन्याची होती ब ते उत्तम जातीच्या घोड्यांवर आरूढ झाले होते. त्या स्वारीबरोबर 
' आणखी व्यापाऱ्यांचे तांडे, कलावेतिणींचे ताफे आणि पायीं चालणारे अनेक चाकरनोकर 
होते ॥ ३८ ॥ रामाला योग्य असे छत्रचामरादि साहित्य आणि लहानथोर जातीचे विक्रीचे 
अनेक पदार्थ घेऊन सर्व मंडळी चालली असतां रामाचे दरोन झाल्याबरोबर भरताच्या 
डोळ्यांतून आनंदाश्रु बाहूं ळागले. त्याचें हृदय उचंबळून आलें आणि त्यानें रामाच्या 
- पायाला प्रेमानें मिठी मारिली ।। २९ ॥ त्यानें बरोबर आणिलेल्या पादुका रामाच्या पुढे 


स्कंध ९-- अध्याय १० १८९. 
ठेबिल्या आणि हात जोडून उभा राहिला. त्याच्या डोळ्यांतून आनेदाश्रु तर चाळलेच . 
होते. त्याला पाहातांच रामानेंहि दोन्ही हातांनी दृढ आलिंगन दिळें आणि बराच वेळ 
आपल्या आनेदाश्रूंनीं त्याला खान घातलें ॥ ४० ॥ मग लक्ष्मण आणि सीता यांसह 
रामचंद्राने स्व वद्य ब्राहषणांना नमस्कार केला आणि त्यालाहि सर्व प्रजांनीं प्रणाम केला 
॥ ४१ ॥ त्या वेळीं आपला राजा फार काळानें परत आलेला पाहून उत्तरकोसल देशांतील 
तेथे जमलेले सर्व लोक आपलीं वस्त्रं आनंदाने फडकाबूं लागले आणि रामावर पुष्पत्ृश्टि करीत 
आनंदानें नाचूं लागले ॥४ २॥नंतर भरताने त्याच्या पादुका उचळून घेतल्या,सुग्रीब व बिभीषण 
त्याच्यायर 'चवऱ्या ब अबदागीर वारू लागले, आगि मारुतीने श्रेतछत्र धरिले 
॥४२॥ शात्रुभानें त्याचें घनुष्य ब भाते आपल्याजवळ घेतले आणि सीतेनं तीर्थोदका'्चा. 
कमंडलु आपल्या हातांत घेतला. तसंच अंगदानें त्यांची तरवार घेतली आणि जांबुबानानें 
सोन्यांत बसविलेली त्यात्री ढाळ घेतली ॥ ४४ ॥ रामचंद्र स्त्रियांसह पुष्पकविमानांत 
बसला आणि बैदिजन त्याची स्तुति करूं लागले, अशा थाटांत ग्रहांसह उगवलेला ऱ्चंद्र 
ज्याप्रमाणें शोभतो त्याप्रमाणें भगवान्‌ रामचंद्र शोभू लागला ॥ ४५ ॥ अक्या रीतीनें भाऊ 
अभिनंदन करीत असतां रामानें अयोध्यानगरींत प्रवेश केला आणि आपल्या राजबाड्यांत 
गेल्यावर प्रथम त्यानें केकयी आदिकरून सापत्न मातांना आणि स्वतःची माता कौसल्या. 
हिला बंदन केळें. नंतर इतर बडील माणसें, बरोबरी'वे स्नेही आणि लहान मुळें यांचाहि 
त्यानें यथोचित सन्मान केला आणि त्याचाहि सर्वानी तसाच उलट सन्मान केला, रामाच्या 
मागून सीता आणि लक्ष्मण यांनींहि त्या सर्वाचा सन्मान केला ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ मग 
रामलक्ष्मणांच्या मातांनी त्या आपल्या पुत्रांना मांडीबर घेतलें. प्रेतांत प्राण शिरल्यावर 
जीं तीं उठाबीं तशीच त्या मातांची स्थिति झाली. त्यांनीं त्यांच्यावर आनंदाश्रूचा अभिषेक 
करून त्या जलानें आपलें दुःखच जणूं काय धुऊन काढिले ॥ ४८ ॥ नंतर बसिष्ठगुरूने 
इक्ष्वाकुवंशांतील ब्रद्धांकडून रामल्झ्र्मणांच्या जटा सोडबिल्या आगि चारी समुद्रांचें उदक 
आणून इंद्राला अभिषेक करावा त्याप्रमाणें रामाला अभिषेक केला. ॥ ४९ ॥ याप्रमाणे 
डोक्यावरून स्नान करून रामानें सुंदर बस्त्रें परिधान केलीं. पुष्पमाळा, रत्नजडित 
किरीटकुंडलादिक राजभूषणें ब दरबारी पोषाख घारण केला, बस्त्रालंकारांनी सजलेले भाऊ 
ब पत्नी सीता बरोबर असल्यामुळें तो फारच शोभू लागला ॥ ५० ॥ नंतर भरताने 
नमस्कारपूर्बक केलेल्या बिनंतीनें संतुष्ट होऊन राम सिंहासनाबर बसला. त्याच्या सर्व प्रजा 
आपआपल्या धर्माने मनःपूर्वक बागणाऱ्या असून 'चार बण आणि चार आश्रम यांच्या. 
नियमांनी बांधिलेल्या होत्या. राम त्यांचें पित्याप्रमाणें रक्षण करू लागला असतां त्याहि 
त्याला पित्यासमान मानू लागल्या. |. ५ १ ॥ शुकाचार्य म्हणतात,---हे राजा, राम राज्य 
करीत असतां जरी तें त्रेतायुग चाललें होतें, तरी तो धर्म जाणणारा असून सर्व प्राणि- 
मात्राला सुख होईल अश्या रीतीनें कारभार करीत असल्यामुळें कृतयुगाचाःच भास होत असे. 
॥५२॥ हे परीक्षित्राजा, त्याच्या राज्यांत अरप्ये, नद्या, पर्वत, द्वीपे, खेड, समुद्र 
इत्यादि सर्वांपासून लोकांच्या. इच्छा. पूर्ण होऊं लागल्या | ५२ ॥ इंद्रियनिम्रही राम राज्य. 





:१९७ सुलभ श्रीमद्भागवत 





करीत असतां कोणालाहि मानसिक किंबा शारीस्करि व्याधींपासून उपद्रव होत नसे. 
"तसेंच अवेळीं द्वद्धपण, शक्तिहीनता, नाना प्रकारचें दुःख, भय, थकबा यांची पीडा 
.प्रजेडा होत नसून कोगाळाहि इच्छेबिरूद्ध मरण येत नसे || ५४ ॥ रामराजानें एकपत्नीन्रत 
कडकपणे पाळिळें, त्याचें शुद्ध आचरण सर्वस्वी श्रे अशा राजर्षीहा उचित असेंच होतें. 
त्यानें आपल्या धमांप्रमाणें ग्रहस्थाश्रमाचे आनार स्वतः चांगळे पाळून इतरांनाहि धडा 
-घाळून दिला ॥ ५५ ॥ त्याची पत्नी साध्वी सीता त्याच्याबर अत्यंत प्रेम करणारी असून 
"त्याच्या नित्य आशेत बागे, तिचें शीळ अनुकरणीय असून ती अत्यंत नम्न स्वमावा'ची 
होती. ती चतुर आणि आदरशीळ असून पतीच्या मनांतील भाब तत्काळ तिला समजे ब 


कक ७ क कच 


'त्यामुळें तिनें रामाचें मन अगदीं आपलेसे केळे ॥ ५६ ॥ 


दहावा अन्याय समाप्त 


अध्याय ११ वा 


ठाकाचार्य म्हणतात,-हे परीक्षित्राजा, राज्याभिषेक होऊन रामराजा याप्रमाणें 
राज्य करूं लागल्यावर त्यानें उत्तम प्रकारच्या त्रद्त्बिजांच्या साहा य्यानें अनेक यश केळे आणि 
त्यांत सर्व विधि उत्तम प्रकारें करून ऐश्वर्यशाठी रामानें अंतःकरणपूर्वेक सर्ब देवस्वरूपी 
परमात्म्याची आराधना केली] १॥ यशाची दक्षिणा म्हणून त्यानें पूर्वदिशेकडील प्रदेश होत्याला 
'दिठे, दक्षिणेकडील प्रदेश बह्ाला दिठे. अभ्बयूला पश्चिम प्रांत दिला आणि उद्वात्याला 
उत्तर बाजू दिली ॥ २ ॥ या प्रदेशांमधीळ अबदिष्ट राहिळेली जी भूमि ती त्यानं आचायाला 
दिली. कारण रामनंद्र स्वतः नितिच्छि असून सर्व प्रथ्वी आह्यणांना देणेच योग्य आहे असें 
त्याचें मत होतें ॥ ३ ॥ याप्रमाणें सर्व देऊन टाकिल्यावर रामापाशीं त्याचे स्वतःचे 
अंलकार आणि वस्त्र आणि सीतादेबीपाशींहि तिचे सौमाग्यालंकार एबढेंच राहिले ॥ ४ ॥ 
त्राह्मणाविषयीं प्रभु रामव्बद्राला मोठें प्रेम होतें, तें पाहून ब्राह्मणानीं त्याची फार स्तुति केली 
से त्याच्यावर अगदीं संतुष्ट झाले. त्याच्या हृदयाला द्रव येऊन त्यांनीं त्याला सारी प्रथ्वी 
यरत दिली आगि ते त्याला म्हणाले | ५ ॥ ' हे प्रथ्वीपते रामचद्रा, तू आमच्या हृदयात 
आवेश करून आपल्या तेजाने आमचें अज्ञान नाहींसें करीत असल्यासुळे तुझ्याकडून 
आम्हांला मिळाळें नाहीं असें कांहीं तरी आहे काय ! ।। ६ ॥ हे रामचंद्रा, तू ब्राह्मणांचा 
कैबारी देव असून तुझी बुद्धि सर्वत्र अकुंठित बिहार करिते. कीर्तिमान पुरुषांमध्ये तूं श्रेष्ठ 
असून सर्बसंगपरित्याग करणारे मुनि आपल्या हृदयामध्ये तुझ्या चरणकमलाऱ्ची स्थापना 
करितात. तुला आमचा नमस्कार असो ! ॥। ७ ॥ शुकाचार्य सांगतात,---हे राजा, या- 
ग्रमाणें रामाचा कारभार चालला असतां एके दिवशीं लोकांच्या मनांत काय आहे हें 
जाणण्याचची इच्छा होऊन प्रभु रामचंद्र कोणाला कळणार नाहीं अशा गुस्तवेषानं नगरातून 
फिरत होता. तेव्हां कोणी मनुष्य आपल्या स्त्रीला उद्देशून बोळत असलेले शाब्द त्याच्या 
कानीं पडले ॥ ८ ॥ तो मनुष्य म्हणत होता “ तुला मी बाळगणार नाहां, कारण तू 
दुष्ट व्यमिचारिणी ब परग्रहीं बास करणारी आहेस. राम स्त्रीलंपट असल्यामुळे तो खुशाल 
सीतेला बाळगो; पण मी मात्र तसें करणार नाहीं ! ॥९॥ अ्तानी लोकांचे समाधान करणे 
मोठे कठीण काम असतें. त्यांना बस्तुस्थिति काय आहे याची कल्मना नसते. नाना प्रकारची 
माणसें नाना प्रकारें बोलत असतात. अशा स्थितींत ऐकिलेल्या ळोकापबादाला मिऊन 
पति रामवंद्रानें सीतादेवीचा त्याग केला ब ती बाल्मीकोच्या आश्रमांत आली ॥ १० ॥ 
त्या वेळीं ती गरोदर होती. योग्य काळ आला असतां तिळा दोन जुळे मुलगे झाले. ते 
युढें लब आणि कुश म्हणून प्रसिद्ध झाले. त्यांचे जातकादि संस्कार बाल्मीकीनंच केळे 
1 ११ ॥ असो. ल्क्मगाला अंगद आणि चित्रकेतु असे दोन मुलगे होते म्हणून सांगितले 


१९२ सुलभ श्रीमद्वागवत 





आहे. हे राजा, भरतालाहि तक्ष आणि पुष्कळ असे दोन मुलगे होते || १२॥ सुबाहु 
आणि श्रुतसेन हे रातरुघाचे पुत्रा होत. दिग्बिजयाच्या प्रसंगीं भरताने पराक्रम करून 
कोट्यवधि गंधबोचा बघ केला आगि त्यांचें सर्ब द्रव्य आणून रामाच्या स्वाधीन केलें. 
॥ १२ ॥ शात्रुझानेंहि तसाच पराक्रम केला. त्यानें मधुराक्षताच्या लबणनामक पुत्राला 
मारून मधुबनांत मथुरा नांयाः्ची नगरी वसविली ॥१४॥ असो. रामानें टाकून दिल्यामुळे 
वाल्मीकीच्या आश्रमांत राहिलेल्या सीतेनी ,आपले दोन्ही मुलगे त्या त्रव्वीच्या पदरांत 
घातले आणि रामाच्या 'चरणांचें ध्यान करीत तिनें परथ्वीच्या विवरांत रिरून आपला अंत 
करून घेतला ॥ १५ ॥ तें ऐकून भगवान्‌ रामचंद्राला फार दुःख झालें. तो तिचे 
निरनिराळे गुण आठवून रडूं लागला आणि बिव्वाराने दुःख आवरण्या'चा प्रयत्न करीत 
असतांहि त्या राजाला तें आवरतां आलें नाहीं || १६ ॥ शुकाचार्य म्हणतात, हे राजा, 
याप्रमाणें स्त्रीपुरुषांच्या प्रेमाचा संबंध म्हणजे नित्य दुःख उत्पन्न करणाराच असतो. रामा- 
सारख्या समथीनाहि जर यामुळें दुःख होतें; तर घरादारांत गुरफटून गेलेल्या सामान्य 
माणसांची कथा काय ! ॥ .१/७ ।| सीतेचा अंत झाल्यावर रामाने बह्मचर्यत्रत स्वीकारले 
आणि तेरा हजार बर्वेपर्यंत या प्रभूने अमिहोत्रत्रताचें सतत पालन केलें || १८ | मग 
आपलें नित्य स्मरण करणार्‍या भक्तांच्या हृदयांत दंडकारण्यांतील कांट्यांनीं टोचिलेलीं. 
आपलीं 'चरणकमलें स्थापून रामप्रभु आपल्या तेजांत विलीन झाला ।।१९॥ प्रभु रामचंद्राने हे 
मनुष्यरूप देवांच्या बिनंतीवरून लीलेसाठीं घेतलें होतें. त्याच्या तेजाहून अधिक तेज कोणाचे 
नाहींच पण त्याशीं समान असाहि कोणी मिळावयाचा नाहीं. अशा प्रभु रामचंद्राने 
शस्त्राच्या साहाय्यानें राक्षसांचा वध केला किंबा समुद्रावर सेतु बांधिळा हा त्याचा मोठा 
पराक्रम समजून कबि त्याची कौो्ति गातात; पण ही कसली कीर्ति ! त्या सर्वसमर्थ प्रभूला, 
शात्रुवधाच्या कार्यात बानरांचें साह्य पाहिजे होतें असें का समजावपाचें ! || ९८ ॥ तांचे 
निर्मळ यदा सर्व पापांचा नाश करणारें असून दिग्गजांच्या अंगावरील भरजरी झुलीप्रमाणें 
ते जगाला शोभवीत आहे ब राजाच्या सभांमध्ये अजूनहि सुनिजन ते गात असतात.. 
प्रभु रामचंद्राच्या वरणकमला'ची सेवा स्वर्गीचे देव आणि प्रथ्बीवरील राजे हे आपल्या सुकुट- 
मंडित मस्तकांनीं करीत असतात. अशा त्या रघुकुलनायकाला मी शरण जातों ॥-२१/॥ 
त्या कोदालदेशांतील प्रजेपेकीं ज्यांचा म्हणून प्रभुरामनचंद्राशीं यत्किन्ित्‌ संबंध आला; 
म्हणजे ज्यांनीं त्याच्या अंगाला स्पश केला, त्याचें दर्शन घेतलें, त्याला आसन दिलें किंवा 
ज्यांनीं त्याचें अल्पहि अनुकरण केलें, ते सर्ब लोक योगीजनांना जें स्थान प्राप्त होतें, त्याच 
उत्तम स्थानाला पोंचळे ॥ २२ शुक्राचार्य परीक्षिताला सांगतात,--हे राजा, मनुष्य 
दयाघमोत निमय़ असतां तो जर रामाचें हँ चरित्र कानांनीं ऐकेल, तर तो सर्व कमोच्या 
बंधनापासून मुक्त होतो | २३.४ 

एवढें ऐकिल्याबर परीक्षितानें प्रश्न केला,-हे शुकमुने, त्या भगवान्‌ रामचंद्राने 
स्वतः आपल्या भाबांशीं कसें वर्तन केळें,तसेंच त्याचे भाऊ त्याशी कसे बागत आणि त्याची: 
प्रजा ब नागरिक हेहि आपल्या त्या राजाशीं कसें बर्तन करीत हें मला सांगा || २४ ॥ 


स्कंध ९ --अध्याय ११ १९३ 


शुकाचार्य म्हणाळे,-हे राजा, सिंहासनावर अधिष्ठित झाल्यानंतर प्रथम 
चरिभुवनेश्वर अशा रामचंद्राने दिग्बिजय करण्याची आपल्या बंधूंना आज्ञा दिली आणि 
आपले सेवकगण समागमे घेऊन प्रजेला दरोन देण्यासाठीं तो अयोथ्या पाहाण्याच्या 
मिषाने निघाला | २५ ॥ त्या वेळीं त्या नगरीतील रस्ते चंदनाच्या पाण्यानें आणि 
हततींच्या मदजलानें शिंपिठे होते. त्यामुळें आपला राजा आपल्यास भेटाबयात आलेला 
पाहून ती हर्षाने भरून गेल्यासारखी दिसत होती ॥ २६ ॥ त्या नगरीतील बाडे, वेशी, 
सभाग्हे, देवाल्यें इत्यादि ठिकाणीं सुबर्णकल्श ठेविल्यामुळें ब तेथें पताका लाविल्यामुळे 
तिला विरोष शोमा आली होती | २७ ॥ ठिकठिकाणीं सुपाऱ्यांचे ब केळ्यांचे घड 
असलेल्या पोफळी, केळी, रेशमी झालरी, आरसे, किनखापी छतें, पुष्पमाळा इत्यादिकांन्चीं 
सुंदर तोरणें उभारली होतीं ॥२८॥ प्रभु रामचंद्र याप्रमाणें नगर पाहाबयास निघाला असतां 
नागरिक लोक हातांत भेटीचे पदार्थ घेऊन त्याला ठिकठिकाणीं सामोरे आले आणि 
त्याचें कल्याण चिंतून त्याला म्हणाळे,-हे प्रभो रामचंद्रा, पूर्वी तूंच या पृथ्वीचा उद्धार 
केलांस, तरी आतां तूंच हिचें रक्षण कर |२९॥ फार दिवसांनीं आपला राजा पाहाबय]स 
मिळणार म्हणून त्याचें दरान घडावे यास्तव नगरींतील स्त्रीपुरुष आपली प्रत्यहींचीं 
ग्रहकृत्यें सोडून आपल्या घरांच्या गच्च्यांवव आळे आणि रामराजावर त्यांनीं फुलें 
उघळलीं. तेथून त्या कमलनेत्र प्रभूला कितीहि पाहिलें तरी त्यांच्या डोळ्यांची तृतति झाली 
नाहीं ॥३०]| याप्रमाणें नगर पाहून झाल्यावर प्रभु रामचंद्राने आपल्या राजबाड्यांत 
प्रवेश केला. त्या राजबाड्याचा उपभोग त्याच्या अनेक पूर्वजांनी घेतला असून, अनंत 
जातींच्या द्रव्यांची भांडारे त्यांत भरळेलीं होतीं ब॒ त्यांतील सर्व प्रकारचें साहित्य अत्यंत 
मूत्यवान्‌ होतें || ३१ ।| त्यांतील उंबरठे व द्वारें यांवर पोंबळीं बसविलेली असून 
खांबांवर वैदूर्थमण्यांचा जडाव केला होता, त्यांतील भूमि पाचूच्या खड्यांनीं केळली 
असून अगदीं स्वच्छ ठेविली होती, आणि त्याच्या भिंती तेजस्वी संगमरबरी दगडांच्या 
बांधिल्या होत्या | २२ ।। त्यांत सर्वत्र चित्रविचित्र पुष्पमाळा ब झालरी लाविल्या असून 
हंड्याझुंबरांतील रत्नांचे किरण सवंत्र फांकळे होते व चेतन्याप्रमाणें उज्ज्वल अशीं मोती 
आणि सुंदर अश्ा दुसर्‍या अनेक उपभोगाच्या साधनांचा संग्रह केळेला होता | ३३ ॥ 
सुवासिक पदार्थ व अत्तरांचे दिवे यांनीं त्या वाड्याला शोमा आलेली होती आणि 
त्यांतील स्त्रीपुरुषांनीं फुलांच्या माळांनी शरीरें अलंकृत केलीं असल्यामुळे तीं देबांसारखीं 
दिसत होतीं. ती सर्व स्वभावतःच सुंदर स्वरूपाची होतीं ब त्यामुळें त्यांच्या अंगांबरीळ 
अलंकारांनाच त्यामुळें शोभा आढी होती ॥ ३४ ॥ अशा प्रकारच्या त्या आपल्या 
चाड्यांत राहून आत्मस्वरूपांत रममाण होणारा ज्ञानी पुरुषांम्चा प्रभु असा रामचंद्र अत्यंत 
प्रेळ आणि आवडत्या अशा प्रिय सीतेतह विलासोपभोग घेत असे ॥३ ५] त्याने 
शेकडों वर्षे यथाप्रसंग विषयाचा उपभोग घेतला; पण धमाशी त्यानें कधींहि विरोध केला 
- नाहीं. त्यामुळें त्या'ची प्रजा त्याच्या 'चरणकमलाचें नित्य ध्यान करीत असे ॥ ३ ६॥ 
अकरावा अध्याय लमाप्त 


सु. भा. भाग ३१-१३ 





अध्याय १२वा 


झुकाचार्य सांगतात,-हे परीक्षित्राजा, रामाच्या पुत्रांपैकीं एक जो कुश त्याला 
अतिथि नांबा'चा पुत्र होता. अतिथीचा पुत्र निषध आणि निषधाचा नभ. नभाच्या पुत्राचें 
नांब पुंडरीक असून त्याला क्षेमधन्बा नांवाचा पुत्र झाला ॥ १ ॥ क्षेमधन्व्यापासून 
देवानीक आणि देवानीकापासून पारियात्र झाला. पारियात्राचा पुत्र बल आणि बलाचा 
स्थल होय. या बलाला पुढें सूर्याच्या अंशायासून बन्ननामनामक पुत झाला ॥२॥ 
बज़नाभाला खगणनामक * पुत्र होता ब खगणाचा विधृति हा होता. पुढें विधृतीपासून 
हिरण्यनाभ झाला. हा जैमिनिमुनीचा रिष्यं असून योगनिष्णात होता. या हिरण्य- 
नाभापासूनच कोरलदेशांतील याज्ञतबल्क्यनामकत्रद्वीनें अनेक सिद्धि देणाऱ्या आणि 
हृदयांतील अज्ञानाची गांठ तोडून टाकणाऱ्या अध्यात्मयोगाचें ज्ञान संपादन केलें ॥२॥४॥ 
हिरण्यनाभाळा पुष्य नांबा'चा पुत्र असून पुष्याचा पुत्र घ्रुबसंधि हा होता. ुबसंधीनंतर 
सुद्डीन, अभिबण आणि शीन्र अश्या पिढ्या क्रमानें झाल्या.शीश्राचा पुत्र मर हा होय ॥५॥ 
मरून योगसिद्दि प्रास करून घेतली असून सांप्रत तो कलाप नांबाच्या गांवी राहात 
आहे. कलियुगाच्या शेबटीं सूर्यवंद नष्ट होईळ, त्या वेळीं हा मरूच त्याचें पुनरुजीबन 
करील ॥ ६ ॥ मख्ूला प्रसुश्रुत नांबाचा पुत्र असून प्रसुश्वता'चा संघि वब संधीचा 
अमर्षण होय. अमर्वणाला पुत्र झाला त्याचें नांब महस्वान्‌, महस्वानापासून विश्वासाहाची 
उत्पत्ति झाली ।। ७॥ पुढे विश्वासाह्वापासून प्रसेनजित ब: प्रसेनजितापासून तक्षक होईल. 
तक्षकाचा बृहददल. दे राजा, तुझ्या पित्याने या बृह्हलाचा युद्धांत वध केला ॥८॥ इतके 
राजे इक्ष्वाकूच्या वं्यांत आजवर होऊन गेले. आतां या पुढें होणारे राजे सांगतों ते ऐक. 
बृहृद्लाला बृहद्रण नांबाचा पुत्र होईल |॥९॥) ब्रहद्रणापासून उरुक्रिय ब उरुक्रियापासून 
बत्सत्रद्ध होईल. बत्सद्द्वापासून प्रतिव्योम ब त्याच्या मागून भानु, दिवाक आणि 
बाहिनीपति असे होतील ॥१०॥ बाहिनीपतीनंतर सहदेब आणि त्यानंतर पराक्रमी 
. वृहदश्व ब मानुमान्‌ असे होतील. भानुमानाला प्रतीकाश्वनामक पुत्र होऊन प्रतीकाश्वाला 
सुप्रतीक हा पुत्र होईल ॥११॥ त्याच्य़ा नंतर मरुदेब, सुनक्षत्र आणि पुष्कर राजे होऊन, . 
पुष्करामागून त्याचा पुत्र अंतरिक्ष, अंतरिक्षपुत्र सुतपा आणि सुतप्याचा पुत्र अमित्रजित्‌ 
असे होतील ॥१२॥ पुढें अमित्रजिता'चा पुत्र ब्रहद्राज, बृहद्राजाचा बहिं आगिब्हीचा 
कर्तजय असे राजे होणार आहेत. रणंजय हा कृतंजया'चा पुत्र ब रणंजय़ाचा संजय ॥१२॥ 
: संजयानंतर शाक्य, नंतर शुद्धोद आणि शद्दोदाचा पुत्र लांगळ असे राजे होतील. 


% याचें नांब दोखबण असें आंम्रप्रतींत आढळतें. 


स्कंध ९--अध्याय १२ १९५ 





“८: 


स्ांगलामागून प्रसेनजित आणि त्यानंतर क्षुद्रक नांबाचा राजा होईल ।॥१४॥ क्षुद्रकानंतर 
स्याचा पुत्र सुरथ आणि सुरथा'चा पुत्र सुमित्र नांवाचा होऊन बृहद्दलाच्या वंशांतील 
राजांची समासि होईल ॥ १५ । हे परीक्षित्राजा, याप्रमाणें इक्ष्वाकुबंरा सुमित्रापर्यतच 
ख्वाळून कलियुगांत त्याचा खरोखर शेबट होणार आहे || १६ ॥ 


बारावा अध्याय संसापत 


अध्याय १३ वा 





शुकाचार्य म्हणतात,--दे परीक्षित्राजा, इश्ष्वाकूचा दुसरा पुत्र जो निमि, त्याने 
यज्ञाला आरंभ केला आणि बसिष्ठाची त्रदत्बिज्‌ म्हणून योजना केली. पण बसिष्ठ त्याला 
म्हणाला,-बा निमे, इंद्राने आपल्या यज्ञासाठी मला पूर्वीच निमंत्रण दिळेळें आहे. यास्तव. 
मीं त्याचा तो यज्ञ पुरा करून येतों. तेथपर्यंत माझी बाट पाहा. हें ऐकून निमि स्वस्थ राहिला; 
आणि बसिष्ठ इन्द्राच्या यज्ञासाठी निघून गेला ।। १ | २ | पण बाट किती पाहावी, जीवित 
क्षणभंगुर आहे, असें जाणून आत्मज्ञानी निमीनें दुसऱ्या त्रदत्बिजांन्यी योजना करून यज्ञाला 
आरंभ केला. कारण गुरु लबकर येण्याचें चिन्ह दिसेना | २ । पुढें इंद्राचा यश समास 
झाल्याबर वसिष्ठ परत आला आणि निमीनें बचन मोडून यज्ञाला आरंभ केल्याचें पाहाताच: 
त्या अपराधाबद्दल त्यानें निमिला शाप दिला. तो म्हणाला,---हा निमि आपल्याला मोठा: 
ज्ञानी समजतो, तरी याच्या देहाला मृत्यु येबो । ४ ॥ हा शाप ऐकून गुरूने अधम केला 
आहे असें निमीला वाटलें आणि त्यानें वसिष्ठाला उलट शाप दिला. तो बसिष्ठाला म्हणाला,- 
: ज्या अर्थी धर्माचा बिचार न करतां लोभाने तूं वागलास त्या अर्था तुझा सुद्धां देह पतन 
पाबो ! ! ५ ॥ असें बोळून आत्मज्ञानी निमीनें आपला देह सोडिला. इकडे बसिष्ठानेंहि 
तो देह सोडून मित्राबरुणापासून उर्बशीच्या पीटी जन्स घेतला ॥ ६ ॥ निमीचा देह पडल्या- 
बर श्रेष्ठ तव्षींनी तो सुगंधी द्रव्यांत ठेवून त्याचें रक्षण केलें आणि यज्ञ समाप्त झाल्याबर 
तेथें जमलेल्या देवांना ते म्हणाले, ॥७॥ हे देव हो, तुम्ही जर प्रसन झाला असाल, तर 
राजाचा हा देह पुनः सजीब होबो.” त्रर्पींची विनंती ऐकून देव 'ठीक आहे? असें म्हणाले, 
पण निमीच म्हणू लागला, मला आतां है देहाचें बंधन न होईल तर बरें | ८ ॥. या 
देहाचा केव्हां वियोग होईल हें ठाऊक नाहीं ब या भयामुळेंच त्याची इच्छा न करतां, 
मुनि भगबान्‌ विष्णूच्या चरणकमला'चा आश्रय करितात ॥ ९ ॥ देहापासून दुः, संकटे 
आणि अनर्थ यांचीच प्राम्ति होत असल्यामुळें आतां तो धारण करण्याची माझी इच्छा 
नाहीं. माद्यांना ज्याप्रमाणें पाण्यांत जिकडेतिकडे मृत्यु असतो, त्याप्रमाणेंच देहालाहि तगळी- 
कडून त्याची भीति असते | १० ॥ हैं निमीचें भाषण ऐकून देव म्हणाले,-कदप्रि हो, 
निमिच्या म्हणण्याप्रमाणे होबो. ह्याला शरीर धारण न करितांच प्राण्यांच्या नेत्रांत एरोख्र 
राहूं दे. हा अंतर्यामिर्पानें डोळ्यांत राहिला असतां त्यांचे तेथील अस्तित्व पापण्यांच्या 
उक्डझाकीमुळें कळून येईल ॥ ११ ॥ याप्रमाणें झाळें असतां राजरहित देश झाल्यामुळें 
लोकांवर संकटे येतील असा बिचार करून तेथे जमलेल्या थोर क्रदपींनीं निमीच्या मृत देहाचें 
मंथन केळें ब त्या मंथनापासून एक पुत्र निर्माण झाला | १२ |॥ अशा विलक्षण रीतीर्ने: 
या मुळाचा जन्म झाल्यामुळें त्याठा जनक असें म्हणू लागले. तसें निमि हा बिदेह स्थितींत 
असतां त्याच्यापासून झाल्यामुळें वैदेह आणि मंथनापासून झाल्यामुळें ,मिथिळ अशीं 


स्कंध ९--अध्याय १३ १९७ 





आणखीहि नांवें त्याला.मिळालीं. त्यानें मिथिलानगरी बसविली १ २॥| या जनकाला उदाबसु 
नांबा'चा पुत्र होता ब उदाबसूचा पुत्र नन्दिव्धन. नंदिवधनापासून सुकेतु झाला व सुकेतूला 
"पुढें देवरात || १४ || देवतारापासून बृहद्रथाचा जन्म झाला आणि बृहद्रथापसून महाबीर्य 
झाला.महावीर्याचा पुत्र सुधृती,सुधृतीचा 'धृष्टकेतु,धृष्टकेतूचा हर्यश्व आणि हर्यश्वाचा मरु झाला 
1 १५ ।] मख्पासून प्रतीपंकाचा जन्म झाला. प्रतीपकापासून कृतिरथ झाला, कृतिरथापासून 
देवसीढ, देवमीढापासून विस्‌त आणि बिसतापासून महाधृति झाला || १६ ।॥ महाधृतीनंतर 
कृतिरात आणि कृतिरातापसून त्याचा महारोमा झाला. महारोमाचा पुत्र स्वणरोमा 
आणि त्यापासून हस्वरोमा'चा जन्म झाला || १७ ॥ हुस्बरोमाचा पुत्र सीरध्बज होय. हा 
यज्ञासाठी भूमि नांगरीत असतां त्याच्या नांगराच्या फाळापासून सीतेची उत्पत्ति झाली. 
र्‍याम्रमाणें सीर म्हणजे नांगर हा त्याच्या कीर्तीचा ध्वज झाल्यामुळें त्याला सीरध्वज म्हणतात. 
4 १८ ॥ या सीरध्बजाचा पुत्र कुशन्वज व कुशध्बजाचा धरमध्वज होय. धमेथ्वजाला 
'कृतध्बज आणि मितभ्बज असे दोन पुत्र होते ॥ १९ ॥ त्यांत कृतथ्वजाला केशिव्वज हा 
पुत्र झाला आणि मितध्बजाला खाण्डिक्य हा झाला. कृतभ्बजाचा पुत्र केरिव्वज हा आत्म- 
बिंद्येत निष्णात होता || २० ।। खाण्डिक्य कर्ममागोचें तत्त्व उत्तम प्रकारें जाणणारा असून 
केशिध्वजाच्या भीतीनं त्याला पळून जावें लागलें. लखाण्डिक्याला भानुमान्‌ नांबा'चा पुत्र 
असून भानुमानाला शतद्युम्नानांबाचा पुत्र होता |।२१|| शतद्रुम्नाचा पुल शुचि. शुचीला 
-सनद्वाज हा पुत्र झाला आणि सनद्वाजाला ऊर्थ्वकेतु झाला.ऊर्ध्वेकेतूचा पुत्र अज ब अजा'चा 
पुरुजित्‌ होय ॥ २२ ॥ पुरुजिताचा पुत्र अरि्नेमि अरि्नेमीचा श्रुतायु. श्रतायूपासून 
सुपाश्वक जन्मला, सुपाश्वकानंतर त्याचा पुत्र चित्रथ आणि चित्ररथाचा क्षेमार्धे असे 
मिथिलेचे राजे झाळे || २३ ॥ क्षेमर्थामागून समरथ झाला ब समरथाचा पुत्र सत्यरथ 
होय. सत्यरथापासून उपगुद़ आणि उपगुर्यासून अंम्नीच्या अंशाने उपगुप्ताचा जन्म झाला 
१) २४ ।। त्यानंतर उपयुप्ताचा वस्वनत, बस्बनंताचा युयुघध आणि युयुधाचा सुभाषण असे 
पुत्र होते. सुभाषणांपासून श्रुत झाला, श्रतापासून जय,जयापासून,बिजय,बिजयापासून क्रदत 
अशा पिढ्या झाल्या ॥ २५ | क्हताचा पुत्र शुनक होय. घुनकापासून बीतहव्य या पुत्राची 
उत्पत्ति झाली व बीतहव्यापासून 'धृति झाला. त्या धृतीपासून बहुलाश्व जन्मला, बहुलाश्वा- 
'ासून कृतिनामक पुत्र झाला आणि कृतीला महावशी हा पुत्र झाला || २६ ॥ शुकाचार्य 
सांगतात,-हे परीक्षित्रजा, हे सर्ब मिथिलेचे राजे अध्यात्मविद्रेत पूर्ण निष्णात होते ब 
त्यामुळें जरी त्यांनीं ग्रहस्थाश्रमाचा स्वीकार केला होता, तथापि योगेश्वर याज्ञवल्क्य - 
मुनीच्या कृपेनें ते सुखदु:खादि दंद्रापासून अल्सि राहिले ॥ २७ ॥ 


तेरावा अभ्याय समात्त 


अध्याय १४वा 





शुकाचार्य म्हणतात,---हे परीक्षित्राजा, आतां यापुढें मी तुला पवित्र अशा 
सोमवंशाप्चा वृत्तात सांगतो. तो ऐक. या बंशामध्ये इलेचा पुत्र पुरूर्वा आणि 
त्याच्यानंतर झालेले अनेक पुण्यकीर्ति राजे यांचें बर्णन केलें आहे ॥ १ ॥ सह 
मस्तकांनीं युक्त अश्या भगवान्‌ आदिपुरुष विष्णूच्या नाभिसरोबरांतून निघालेल्या 
कमळांतून अह्मदेब उत्पन्न झाला. ब्रह्मदेवाचा पुत्र अत्रि हा गुणांनी अगदी 
आपल्या पित्यासारवा होता || २ ॥ अत्रीच्या डोळ्यांपासून खरोखर अमृतस्वरूपी अस्त 
पुत्र जन्मला. त्याला सोम म्हणतात. या सोमाला ब्रह्मदेवाने ब्राह्मण, औषधि ब आकाशांतील 
नक्षत्रे यांचें आधिपत्य दिलें | २ ॥ सोमानें तिन्ही लोक जिंकून राजसूय यज्ञ केला आणि 
गवीनें उन्मत्त होऊन ब्रृहस्पतीच्या तारानामक पत्नीला बलात्काराने पळवून नेलें 
॥ ४ ॥ बृहस्पतीनें पत्नी परत दे म्हणून त्याची अनेकवार बिनवणी केली; परंतु तो 
मदोन्मत्त झाल्यामुळें तारेला सोडिता झाला नाहीं. तेव्हां त्याकरितां देवदानवांमध्यें युद्ध 
झालें ॥ ५ ॥ शुक्ताचें बृहस्पतीशीं वैर असल्यामुळें तो आपले सर्व असुर-शिष्य घेऊन 
चंद्राकडे साहाय्य करावयास गेला आणि आपल्या गुरूच्या पुत्रावर संकट आलें म्हणून सर्ब 
भूतगणांसमवेत इंकरानें प्रेमासब बृहस्पतीचा पक्ष घरिला | ६ ॥ अर्थात्‌ स्वर्गाधिपति इन्द्र 
आपलें सर्ब देवसेन्य घेऊन गुरूची पाठ राखावयास आला. याप्रमाणें तारेच्या प्राप्तीसाठी 
भयंकर युद्ध होऊन त्यांत देबदानबांची फार प्राणहानि झाली ।॥ ७ ॥ शेबटीं अंगिरा- 
त्व्षीच्या बिनंतीवरून ब्रह्मदेवाने सोमाकडे जाऊन त्याची निंदा केली ब तारेला तिच्या 
पतीकडे परत आणून दिलें. तारा त्या वेळीं गरोदर होती. बृहस्पतीला ही गोष्ट समजली 
तेव्हां तो तिला म्हणाला, हे दुबुद्धि स्त्रिये, तूं माझे क्षेत्र असतां तुझ्या ठिकाणीं इतरांनी 
गर्भाची स्थापना केली आहे. यास्तव या गर्भाचा तूं लबकर त्याग कर. तूं माझी स्त्री असून 
मला संततीची इच्छा आहे. मी तुला जाळून भस्म करीन अशी भीति बाळगू नको ! 
॥८॥ ९ ॥ पतीचे हें भाषण ऐकून तारेला लज्जा उत्पन्न झाली व सोन्यासारख्या तेजस्वी 
अशा भर्गस्थ कुमाराचा तिनें त्याग केला. त्या कुमाराला पाहून बृहस्पति आणि सोम या 
दोघांनाहि तो आपल्याला असावा अशी इच्छा झाली | १० ॥ हा कुमार माझा पुत्र 
होय, तुझा नव्हे. ! असें मोठ्याने ओरडून ते भांडूंहि लागले, हा कुमार खरोखर कोणाचा 
असें तरद्ष्रि व देव यांनीं तारेला विचारिलें; पण लाजेमुळें तिनें कांहीं उत्तरच दिळें नाहीं 
1११] तेव्हां तो कुमार रागावला आणि मातेला म्हणाला, दे दुष्ट, खोटी लजञा धारण करून 
तूं आतां बोलत नाहींस तें कां? तुझे निंद्य कृत्य काथ असेल तें मला टबकर तांग ॥१२॥. 
तारा लाजेमुळें चार जणांत कांहींच उत्तर देत नाहीं हें पाहून ब्रह्मदेवाने तिळा एकीकडे 
नेऊन ब धीर देऊन बिचारिलें. तेव्हां हा पुत्र सोमाचा होय असें तिनें हळूच उत्तर दिरें 


स्कंध ९- अध्याय १४ १९९ 
च त्याप्रमागे समाने त्याचा स्वीकार केला | १२ ॥ शकाचार्य परीक्षितीला सांगतात,- हे 
राजा, मग बह्मदेवानें त्या मुलाचें बुध असें गंभीरपणे नांब ठेविलें आणि त्या पुत्राला पाहून 
सोमाला मोठा आनंद झाला ॥ १४ जा बुघापासून पुढें इलेच्या पोटीं पुरूरव्या'ची उत्पत्ति 
झाली, हँ पूर्वी सांगितलेंच आहे. हा पुरूरवा रूपबान, गुणी, उदार, शीलबान्‌, धनवान 
आणि मोठा पराक्रमी होता | १५ ॥ त्याचे हे गुण नारद क्रव्षीनें इंद्राच्या राजसभेंतहि 
बणन केले. ते ऐकून तेथील उर्वशीनामक अप्सरेला त्याच्याविषयी अभिलाष उत्पन्न होऊन 
कामानें ती अगदीं बिह्ृठ झाली ॥ १६ ॥ तिला पूर्वी मित्राबर्णांचा शाप होऊन 
मनुष्यलोकीं याबयाचें होतेंच. तेव्हां हा पुरूरबा श्रेष्ठ मनुष्य असून भूर्तिमंत मदनच आहे 
असें ऐकिल्यावर तिला बरें बाटलें व धीर करून ती सुंदर अप्सरा त्याच्याजबळ गेली 
॥ १७ ॥ तिला पाहतांच्च पुरूरबा राजाला मोठा आनंद झाला ब त्याचे डोळे फुललेल्या 
फुलासारखे टबटबीत झाले. त्याच्या अंगावर रोमांचहि उभे राहिले आणि गोड 
शब्दांनी तो त्या अप्सरेशीं बोलू लागला ॥१८॥ पुरूरबा म्हणाला,-हे सुंदरि, ये. तुझें मीँ 
स्वागत करतों.या आसनावर बत. तुझी कोणती इच्छा मी पुरी करूं! तूं माझ्या समागमें 
क्रीडा कर. आपलें उभयतांचे प्रेम निरंतर कायम राहो ॥१९॥ 
राजाचें हे माण ऐकून उर्वशीने उत्तर केलें,- दे सुंदर पुरुषा, कोणत्या स्त्रीचे 
मन व दृष्टि हीं तुझ्याबर गेलीं असतां तेथें आसक्त होणार नाहींत बरें! तुझ्या बक्षःस्थलाकडे 
मन व दृष्टि हीं एकदां गेलीं म्हणजे तेथेंच क्रीडा करावी असें बाढून तीं तेथून हालतच 
नाहींत । २० ॥ हे राजा, हीं माझीं दोन कोकरे आहेत. तूं माझा सन्मान केला आहेस, 
यास्तव हीं मी तुझ्याजवळ ठेव म्हणून ठेविते. तूं यांचें रक्षण कर. मी तुझ्या समागमांत 
रममाण होईन. कारण स्त्रियांना जो प्रहांसनीय बाटतो, तोच त्यांचा पति होय ॥ २१॥ 
हे राजा, मात्र माझ्या दोन अटी पाळल्या पाहिजेत. मी केबळ तूप्च खाऊन राहीन आणि 
रतिप्रसंगाशिबाय इतर कोठेंहि तुला नग्न अबस्थेंत पाहाणार नाहीं ! उबशीच्या या दोन्ही 
अटी पाळणप्याचें त्या थोर मनाच्या पुरूरव्यानें मान्य केळे ॥ २२ ॥ तो म्हणाला,- काय 
हो हिचें मनुष्याला मोहून सोडणारें रूप ! आणि हिचें प्रेम तरी किती ! हे अप्सरे, तूं आपण 
होऊन आलेली असतां तुझा स्वीकार करणार नाहीं असा कोण मनुष्य असणार ? 
॥ २३॥ अशा प्रकारें ती उर्वशी त्याचें मन त्याच्या इच्छेप्रमाणे रमबूं लागली असतां तो 
नर्रेठ पुरूरबा 'ेत्ररथ आदिकरून देवांच्या मनोहर कोडावनांत जाऊन यथेच्छ विहार करू 
लागला ॥ २४ ॥ त्या अप्सरेच्या अंगाला कमळांच्या परागांसारखा सुगंध येत असे. 
पुरूर्वा तिच्यासह क्रीडा करीत असतां तिच्या मुखापासून निघणाऱ्या सुगंधाने अगदीं 
मोहून जाई. अशा रीतीनें त्याने किती तरी दिवस आनंदांत घालबिळे || २५ ॥ इकडे 
स्वगलोकीं उर्वशीची भेट न झाल्यामुळें इंद्राला करमेनासे होऊन तो गंघर्बीना म्हणाला, 
: उर्वशी नसल्यामुळें हे माझे सभाग्रह कसें उदास दिसत आहे! ।॥ २६ ॥ इंद्राने असें 
म्हटलें असतां त्याचा आशय जाणून ते गंधर्ब तेथून निघाळे आणि मध्यरात्रीच्या वेळीं 
काळोष पडला असतां पुरूरव्याजबळ येऊन उरीनें राजापाशीं ठेव म्हणून राखाबयास 


२०० सुलभ श्रीमद्भागवत 

दिलेलीं कोंकरें त्यांनीं पळवून नेलीं ।। २७ ॥ गंघर्ब कोकरांना घेऊन चालले असतां तीं 
ओरडू लागलीं. ब तें ऐकून उर्वशी दुःख करू लागली. ती म्हणाली,-' अरेरे, या दुबळ्या 
पतीच्या नादानें माझा घात झाला. हा आपल्याला वीर म्हणून समजतो; पण खरोखर हा 
नपुंसक आहे. याच्याबर बिश्वासून राहिल्यामुळे माझा नाश झाला व माझीं पोशसारखीं कोंकररे 
वोरांनीं पळविली ! अहो, हा आपल्याला पुरुष म्हणवितो, पण स्त्रियांप्रमाणें राऊेदिवस भीतीनें 
झोपून राहतो ! ।॥२८]॥२९॥ याप्राणें ठर्बशीने कठोर शब्दांनी डिंवचिलें असतां अंकुशानें 
टोंच्विठेल्या हत्तीप्रमाणें पुरूरवा राजा एकाएकीं शायानाबरून उठला आगि तरवार घेऊन त्या 
रात्रीं नय़नाबस्थेतच 'चोसंच्या मागून घावू लागला | ३० ॥ तेव्हां त्या गंधबानीं दोन्हीं 
कोंकरांना तेथेंच सोडिळें आणि आपल्या विशिष्ट तेजानें तेथें प्रकाश पाडिला. आणि कोंकरें 
घेऊन पुरूरबा परत येत असतां त्या प्रकाशांत तो नभस्थितींतच उर्वशीच्या दृष्टीस पडला 
॥ ३१ ॥ तेव्हां ठरल्यापमाणें उर्वशी शायनाबरून उठून निघून गेली. पुरूरवा शयनस्थानीं 
येऊन पाहातो तों आपली पत्नी तेथें नाहीं हें पाहून तो दु:खित झाला. त्याचें सारें लक्ष 
उर्बशीकडे असल्यामुळें तो विहुळ झाला आणि दुःख करीत वेड्यासारखा इकडेतिकडे 
हिंडूं लागला || २२ ॥ हिंडतां हिंडता कुरूक्षेत्रांत तो आला असतां सरस्वतीनदीच्य कांठीं 
उवशी आपल्या पांच मेत्रिणींसह त्याच्या दृष्टीस पडली. तिला पाहून पुरूरबा आनंदित 
झाला आणि तिला गोड राब्दांनीं म्हणाला ।॥२३॥ 'हे प्रिये, उभी राहा. तू मळा अद्यापि 
सुखी केलें नाहोंस. यास्तव मला संकटांत टाकून जाणें हें तुला योग्य नाहीं. आपण गोष्टी 
बोळूंया ॥ ३४॥ हे अप्सरे, तूं हा माझा देह दूर ओढून आणिला असून तो आतां 
अगदीं पडण्याच्या बेतांत आला आहे, इंद्रियरूपी लांडगे ब गिघाडें याला खाऊन टाकीत 
आहेत. खरोखर हा तुझ्या अवकुपेला पात्र नाहीं '॥॥२५॥ राजाचें भाषण ऐकून उर्वशीनें 
उत्तर केलें, ' हे राजा, अरे, तूं पुरुष आहेस ना ! मग मरेन असें कां म्हणतोठ? या 
लांडग्यागिधाडांना आपला देह खाऊं देऊच नको. इतका बिष्रयासक्त कशाला 
होतोस १ अरे, लांडग्यांना जसें कधीं हृदय नसतें, तसें स्त्रियांना सत्य हे खरोवर 
ठाऊक नसतें | ३६ ॥ स्त्रिया खरोखर दुष्ट ब क्रू असतात. त्यांना सहन करणें 
कठीण असतें. आपल्या आवडीसाठी त्या बाटेल तें घाडस करितील, अगदीं अल्प 
गोष्टीसाठी सुद्धां त्या बिश्वास दाखवून आपल्या पतीचा किंबा भावाचाहि घात करितील 
॥ ३७ ॥ स्वैर आचरण करणाऱ्या या व्यभिचारी स्त्रिया अज्ञानी लोकांना खोटा बिश्वास 
दाखवून पुढें प्रेमाचे सोंग पैंकून देतात आणि नव्या नव्या पुरुषाची इच्छा करितात 
॥ ३८ ॥ हे राजा, यापुढें वर्षाच्या शेबटीं मात्र एकदां तुला माझा सहवास घडेळ आणि 
तुला आणखी पुत्रहि होतील ॥ ३९ ॥ उर्वशीचें भाषण ऐकून तिचा आशय राजाला 
समजला आणि तो गरोदर आहे असें पाहून तो आपल्या नगरीला परत आला. मग घर्षे 
संपल्याबर पुन; तो चेत्रएथ वनांत गेला असतां उर्बशीला सुंदर ब पराक्रमी पुत्र झाला आहे 
असें त्याला आढळून आलें ॥ ४० ॥ याप्रमाणें तिरी भेट झाली असतां पुरूरव्याला हर्ष 
झाला आणि ती रात्र तो तिच्या समागमे राहिला. नंतर पुनः बिरह होगार म्हणून राजा 


स्कंध ९--अध्याय १४ २०१ 
दीन बदन झाला असतां उर्ब्नी म्हणाली ॥ ४१ | ' राजा, या गंघर्बीची तूं आराधना 
कर; म्हणजे ते तुला माजले दान करितील. पुरूरव्यानें त्याप्रमाणें केळें असतां 
गंधर्वानीं संतुष्ट होऊन त्याला एक अग्नीची थाळी दिली. शुकाचार्य परीक्षिताला 
सांगतात,-- हे राजा, पुरूरव्याला थाळी मिळाली असतां तीच उर्बंशी होय असें 
तो मानू लागला; पण बनांत फिरत असतां आपली चूक त्याला समजली ।।४२॥ 
तेव्हां ती थाळी तेथें बनांतच टाकून तो घरी आला आणि रात्री ध्यान करू 
लागला, त्या वेळीं त्रेतायुग चाळू झालें होतें. ध्यान करतां करतां त्याच्या मनांत तीन वेद 
स्फुरूं लागले || ४२ || तेव्हां त्यानें ज्या बनांत थाळी टाकिली होती तेथें तो गेला असतां 
शमीवृक्षांतून निघालेला पिंपळ त्याच्या दृष्टीस पडला. त्यानें त्या पिंपळाच्या दोन अरणी 
काढिल्या आणि उर्बशीचा लोक आपल्याला मिळावा म्हणून त्या अरणींचे एकमेंकींबर 
घर्षण केलें ॥ ४४ ॥ त्याच्या मनांत वेदमंत्रांचें स्फुएण झाळें होतें. त्यांना अनुसरून 
खालची अरणी म्हणजे उर्बशी बसवी म्हणजे आपण स्वतः आणि दोहोंच्यामध्ये उत्पन्न 
होणारा अभि म्हणजे आपला पुत्र असें त्यानें मनांत आणिलें ॥ ४५ ॥ त्यानें याप्रमाणें 
अरणींचें मेथन केलें असतां धन उत्पन्न करणारा अभि तेथें निर्साण झाला. तो तीन प्रकास्चा 
- होता ब तीन वेदांच्या अनुरोधाने राजानें त्या अभींना आपले तीन पुत्र मानिळें ॥ ४६ | 
मग त्या अय्नीच्या योगानें उर्बशीचा लोक प्रास व्हाबा म्हणून त्यानें इंद्रियातीत ब यज्ञाचा 
स्वामी अशा सर्वदेबस्वरूपी भगवान्‌ श्रीहरीचें पूजन केलें ॥ ४७ ॥ पूर्वी कृतयुगामध्ये सर्व 
-ब्ाणींचें बीज असा जो डॅकार तोच काय तो एक वेद होता. तसाच नारायण हा एकच 
'देव असून अम्रि एकच होता ब वण सुद्धा एकच होता ॥ ४८ || पण त्रेतायुगाचा आरंभ 
झाल्याबर पुरूरव्यापासून एका अमींचे तीन अमि झाले. हा जो पुरूरव्याचा अभिरूप पुत्र 
त्याच्या साह्याने त्या राजाला गंधर्वलोका'ची प्रात्ति झाली ॥ ४९ ॥ 





बोदावा अभ्याय समाप्त 


अध्याय १५वा 





शुकाचार्य सांगतात, -हे परीक्षित्राजा, पुरूरव्याला उवशीपासून सहा पुक्र 
झाले, त्यांचीं नांवें आयु, श्रुत्यायु, सत्यायु, रय, विजय आणि जय अशीं होतीं ॥ १ १. 
त्यांत श्रतायूला बसुमान आणि सत्यायूला श्रुतंजय असे पुत्र होते. स्याच्या पुत्राचे नांब 
एक असें असून जयाच्या मुलाचें अमित असें होतें | २ ॥ विजयाचा पुत्र भीम, भीमा वा. 
कांचन आणि कांचनाचा होत्रक. होत्रकाला जन्हुनामक पुत्र होता. यानेंच गंगेचा एक घोट. 
करून तिला पिऊन टाकिले. जन्हूला पूरु नांबाचा पुत्र असून पूरुला बलाक आणि बलाकाला 
अजक असे पुत्र झाले || ३ ॥ अजकाचा पुत्र कुश.कुशाला कुशाम्बु, मूतय, बसु आणि 
कुरानाभ असे 'चार पुत्र झाले. कु्यांबूचा पुत्र गाधि हा होय | ४ ॥ गांधीला सत्यवती 
नांवान्वी कन्या होती. तिला त्रक््चीकनामक भ्गगुकुलोत्पन्न ब्राह्मणाने मागणी घातली पण 
प्रह्वीक हा विजोड पति होईल असं समजून गाधि त्याला म्हणाला || ५ ॥ हे कछःचीक 
मने, आम्ही कुझ्याच्या बंशांस जन्मलेले आहोंत. आमची कन्या तुला पाहिजे असेळ तर 
डाव्या उजव्या कानांपेकीं एकच कान ज्यांचा काळा आहे असे चंद्रासारखे शुभ्रवर्णाचे 
सहस्त घोडे तूं तिच्यासाठी आम्हांला दिले पाहिजेस ।| ६ ।) गाधीनें याप्रमाणें तांगितळें 
असतां त्याचा अभिप्राय जाणून तह्वीक बरुणाकडे गेला आणि त्याच्याजबळून तसले: 
तितके घोडे आणून त्यानें गाधीला दिके ब त्याच्या सुंदर कन्येचें पाणिग्रहण केळे || ७॥ 
मग एकदां त्याची पत्नी सत्यवती आणि सासु म्हणजे सत्यवतीची माता या दोघींनी 
पुत्रप्राप्ि व्हाबी म्हणून त्या'ची प्रार्थना केली. तेव्हां दोघींसाठीं दोन प्रकारच्या मंत्रांनी 'चरु 
शिजवून 'क्रश्चीकमुनि स्नान करावयास गेला || ८ || तो स्नानास गेला असतां इकडे 
सत्यबतीसाठीं शिजविळेला चरु श्रेष्ठ आहे असें समजून तिच्या मातेने तो तिच्यापाशी 
मागितला ब सत्यवतीने तो तिला देऊन मातेसाठी शिजविलेला चरुआपण स्वतः भक्षण 
केला ॥९॥ मुनि स्नान करून परत आल्याबर त्याला हा प्रकार दिसला. तेव्हा तो आपल्या 
पत्नीला म्हणाला, तुझ्या हातून फारच अनिष्ट गोष्ट घडली, तुम्ही 'चरूचा विनिमय केल्या- 
मुळें तुला जो पुत्र होईल तो भयंकर दण्डघारी अता होईल ब तुझ्या मातेचा पुत्र मात्र 
अ्मवेच्यांमध्यें श्रेष्ठ असा होईल. ॥ १० || हे ऐकून सत्यबतीला बाईट वाटलें आणि 
असें होऊं नये म्हणून तिनें पती'ची प्राथना केली. तेव्हां तो म्हणाळा,-तुला पुत्र क्षत्रिय- 
वृत्तीचा नको असेल, तर नाठु तसा होईल; पण चरूचा प्रभाब दिसणास्व. त्रदर्चीकाच्या 
सांगण्याप्रमाणे सत्यबतीला जमद््मि झाला || ११ ।॥ पुढें ही सत्यवती कोरिकी नांबाऱ्ची 
लोकांना पवित्र करणारी महापबित्र नदी झाली. जमदशीनें रेणूच्ी कन्या रेणुका नांवा'ची 
होती तिच्याशी विबाह केला || १२ | तिच्यापासून जमदय़ीला बसुमत्‌ आदिकरून बरेच: 


स्कंध ९ -- अध्याय १५ २म्ट 





पुत्र झाले. त्यांतील धाकटा राम नांवानें प्रसिद्ध झाला || १३ ॥ तो भगवान्‌ बासुदेबाचा. 
अंश असून त्यानें हैहयकुलाचा नाश केला आणि ही पथ्बीला एकबीस वेळा निःक्षत्रिय केली 
असें म्हणतात ।| १४ ॥ क्षत्रिय दुष्ट होऊन प्रथ्वबीला भारासारखे झाले, ब्राह्मणांचा द्वेष करूं 
लागले आणि रजोगुण आणि तमोगुण यांनीं भरून गेले त्या वेळीं लहानता अपराध 
पाहूनहि त्यानें त्यांचा नाश केला || १५ ॥ 

परीक्षित्राजा म्हणतो,--हे शुकमुने, क्षत्रियांनीं आपलीं इंद्रियें स्वाधीन ठेविली 
नव्हतीं हे खरें; पण त्यांचा वारंवार समूळ नाश करण्याइतका भगवान्‌ रामाचा ल्यांनीं 
कोणता अपराध केला होता बरें १ | १६॥ 

शुकाचार्य सांगतात,--हे राजा, त्या वेळीं हेहयांचा राजा अर्जुन नांबाचा मोठा 
पराक्रमी क्षत्रिय होता. त्यानें नारायणाःचा अंशावतार जो दः्त त्याची सेवा करून त्याला 
प्रसन्न करून घेतलें | १७ ॥ दच प्रसनन झाला असतां त्याच्यापासून त्यानें हजार बाहु 
आणि शत्रूपासून अर्जिक्यपण यांग्ची प्राप्ति करून घेतली. तसेंच इंद्रियांची अकुंठित शक्ति, 
संपत्ति, तेज, पराक्रम, कीर्ति आणि शरीरबळ हींहि त्यानें दत्तापासून मिळविलीं ॥ १८॥ 
मोठ्या योगसिद्धी'चें ऐश्वर्य प्राप्त करून अतिसूक्ष्म रूप धारण करणें इत्यादि सामर्थ्याहि त्यानें 
मिळबिळें आणि बायु जसा सर्ब भुवनांत स्वैर संचार करितो, तसा तो अकुंठितपणें सर्वत्र 
फिरू लागला || १९ ॥ तो आपल्या सुंदर स्त्रियांसह नर्मदानदीच्या पाण्यांत उन्मत्तपणें 
क्रीडा करी आणि बैजयंती माळ घाळून आपल्या सहल्व बाहूंनी नदीचा प्रबाह अडवून 
घरी ।॥ २० ॥ एकदां पाणी अडविल्यामुळें उत्पन्न झालेल्या उलट दिशेच्या प्रवाहाने 
रावणाचें शिबिर % बाहून गेलें. हे पाहून रावणाला अजुनाचें तें कृत्य सहन झालें नाहीं. तो 
स्वतःला मोठा पराक्रमी समजत होता || २१ ॥ त्यानें अजुनाजबळ येऊन त्याचा अपमान 
केला. तेव्हा अर्जुनाने आपल्या स्त्रियांसमक्ष त्याला एखाद्या बानराप्रमाणें पकडून आपल्या 
नगरींत नेळें आणि तेथें कांहीं काळ बंदींत ठेविल्याबर पुढें त्याला सोडून दिलें॥ २२॥ 
एकदां अडुंन एका दाट अरण्यांत मृगया करीत असतां सहजगत्या जमदय़ीच्या आश्रमांत 
रिरला ॥ २३ || राजा आपल्या आश्रमांत आलेला पाहून जमदशीने त्याचें, त्याच्या 
अमात्यांचें आणि सर्व सेन्याचेंहि योग्य आतिथ्य केलें, तपश्चर्या हेंच जमदीचें तबस्व होतें; 
पण त्याच्यावाशीं कामघेनु असल्यामुळें त्याला कसली अडचण पडली नाहीं ॥ २४ ॥ 
बीर्यशाली अजुनाला आपल्या ऐश्वर्याला मागें सारणारें असें तें मुनीचें ऐश्वर्य पाहून मत्सर 
उत्पन्न झाला आणि कामघेनुचा अभिलाष उत्पन्न झाल्यामुळें जमदीनें केलेल्या सत्काराने 
त्याला संतोष बाटला नाहीं ॥ २५ ।| त्यानें गर्विष्ठपणें आपल्या हेहयसेनिकांना जमदय़ी'ची 
कामधेनु घेऊन जाण्याची आज्ञा केली व त्याप्रमाणें त्या गाईला बासरासह, ती ओरडत 


* रावण दिग्बिजयाला निघाला असतां आपल्या सेन्याचा तळ नमेदेच्या तीरी. 
देऊन अडुंनाच्या माहिष्मतीनगरीजबळ राहिला असतां त्याच्या देवपूजेच्या प्रसंगीं त्याम्ची: 
जागा वाहून गेढी अशी कथा आहे. 


-२०्डं सुलभ श्रीमद्भागवत 





असतांहि ते माहिष्मतिनगरीला घेऊन गेले || २६ ॥ याप्रमाणें बर्तन करून सहसारजुन 
तेथून निघून गेल्याबर राम आश्रमांत परत आला आणि अर्जुनाच्या अत्याचाराचें वृत्त 
ऐकून डंबचलेल्या सर्पाप्रमाणें तो संतापून गेला || २७ | मग आपली अतिराय तीक्ष्ण 
कुऱ्हाड, भाते, धनुष्य आणि ढाल घेऊन सिंह जसा मोठ्या हत्तीच्या मार्ग लागतो, तसा 
तो राम असह्य वेगानें तहलखाजुनाच्या मागोमाग धांवत गेला || २८ | हरिणांचें कातडे 
पांधरळेळा ब सूर्यासारख्या तेजस्वी, जटा धारण करणारा भगगुभ्रेष्ठ, धनुष्यबाण ब परथु हीं 
हत्यारें घेऊन आपल्याबर चाळून येत आहे असें सहखार्जुनाला दिसलें. त्या वेळीं तो 
आपल्या राजधानीला पोंचून आंत प्रवेश करीत होता || २९ ॥ परशुरामाला पाहातांच 
त्यानें हत्ती, थोडे, रथ ब पायदळ असें चतुरंग सेन्य त्याच्यावर सोडिलें. त्या सैन्यापाशीं 
गदा, तरबारी, बाण, क्रदृष्टि, शतघ्नी, शक्ति अशीं विविध शास्त्रास्रे होतीं. तें सैन्य भयंकर 
' असून संख्येने सत्तर अक्षोहिणी होतें पण एकट्या भगबान्‌ रामानें त्या सर्व सैन्याचा निःपात, 
केला ॥| ३० ॥ मनाप्रमाणे वेगवान्‌ ब बायूप्रमाणें सामर्थ्यंबान्‌ असा तो राम, आपल्या 
पर्धूनें शज्रुसेन्याचा नाश करीत जिकडे जिकडे जाई, तिकडे तिकडे तुटलेले बाहू, मांड्या, 
'शिरें ब मेळेळे सारथी आणि घोडे यांच्या राशी भूमीवर पडूं लागत ॥ ३१ ॥ याप्रमाणें 
परशुरामाची कुऱ्हाड आणि बाण यामुळें रणभूमीबर रक्ताचे प्रबाह बाहून चिखल 
झाला असून त्यांत आपलें सैन्य, दाठी,पताका,धनुष्यें आणि सैनिकांची शरीरें ठिनविठिन 
होऊन लोळत पडलीं आहेत असें पाहून हैह्यपति अजुनाला मोठा राग आला आणि तो 
स्वतः रामावर चाळून गेला |।२२॥ त्यानें एकाच वेळीं आपल्या सहलबाहूंनीं पांचर्शे धनुष्या- 
बर बाण चढवून ते परझुरामावर सोडिले; पण अस्त्रधारी बीरांमध्ये श्रेष्ठ अश्रा रामानें आपल्या 
एकाच धनुष्यानें बाण सोडून अजुंनाचे ते सर्व बाण तोडून टाकिले || ३३ ॥ मग अर्जुन 
- मोठमोठे पाघाण ब वृक्ष आपल्या हातांनी उचळून घेऊन त्या समरांगणांत वेगानें रामाच्या 
अंगाबर धावून गेला; पण रामानें आपल्या तीक्ष्ण धारेच्या कुऱ्हाडीने त्याचे सर्व बाहु 
सर्पाच्या फणा तोडाव्या त्याप्रमाणें भराभर तोडून टाकिले ॥ ३४ ॥ सर्व बाहु तोडून 
टाकिल्याबर पर्वताचे शिखर खालीं पाडावें त्याप्रमाणें रामानें अ्डुनाचें मस्तकहि खालीं 
पाढिलें, याप्रमाणें अजुनाचा बघ झाल्यावर त्याचे दहा हजार पुत्र मयानें पळून गेले |३५॥ 
नंतर शात्रेचा निःपात करणारा राम आपली कामधेनु बासरासह घेऊन आश्रमांत परत 
आला आणि दुःस्रित झालेल्या तिला त्यानें पित्याच्या स्वाधीन केलें | ३६ || आपण 
केलेल्या पराक्रमाचें वृत्तहि त्यानें आपल्या पित्याला ब भावांना सांगितलें. तें ऐकून जमदमि 
म्हणाला || २७ | * हे रामा, तूं मोठा पराक्रमी खरा; पण तूं हें मोठें पाप केलेस; अरेरे, 


स्कंध ९ --अध्याय १५ २०५. 





२.२. /५/५-"५-* 


सर्व देबांचें ज्याच्या शरिरांत वास्तव्य असतें अशा राजाला तूं व्यर्थ मारिलेंस | २१८ ॥. 
अरे बाळा, आपण ब्राह्मण असून क्षमेमुळेंच आपण स्बोच्या बहुमानाला पात्र झालो आहों.. 
सर्व लोकांचा उत्पत्तिकर्ता अशा अह्यदेवालासुद्धां सवंश्रे्ठ अशा उच्चपदाची प्राप्ति झाली 
॥ २३९ ॥ ब्राह्मणाचें तेज सूर्याच्या प्रभेप्रमाणें जे झळकते आहे तें क्षमेमुळेंच होय. जे. 
क्षमाशीळ असतात त्यांच्याबरच भगवान्‌ श्रीहरि सत्वर संतुष्ट होतो ।| ४० ॥ अरे, मूर्धा- 
भिब्रिक्त राजाचा बध करणें हे ब्राह्मणाच्या बधापेक्षांहि मोठें पातक होय. यास्तब हे रामा, 
भगबंताकडे वित्त लावून तीथेयाचा कर आणि हें पाप धुऊन काढ ॥ ४१ ॥ 


पंघरावा अध्याय समाप्त 


अध्याय १६ वा 





आुकाचार्य सांगतात,-हे परीक्षित्राजा, परशुरामाला पित्याने याप्रमाणें पापक्षालन 
-करण्याचा उपदेश केळा असतां त्यानें त्याप्रमाणें एक बर्षपर्यंत तीर्थाटन केलें आणि मग तो 
आश्रमाला परत आला ॥ १॥ नंतर एक दिवस त्याची माता रेणुका गंगेवर गेली असतां 
तेथें गंघर्वांचा राजा चित्ररथ गळ्यांत कमळांच्या माळा घाळून अप्सरांसह जलक्रीडा करीत 
असलेला तिच्या दृष्टीस पडला ॥२॥ ती पाणी आणण्यासाठी म्हणून नदीवर गेली 
असतांहि जलक्रीडा करणाऱ्या गंधर्बराजाळा पाहून तिच्या मनांत त्याच्याविषयी थोडीशी 
इच्छा उत्पन्न झाळी आणि घरीं अग्नीला आहुति द्यावयाची वेळ झालेली आहे या गोष्टीचें 
भान कांहीं वेळ राहिलें नाहीं ॥३॥ पण इतक्यांत आपल्याला उशीर झाळा असें पाहून 
आतां जमदग्नीचा आपल्यावर राग होईल या भीतीनें तो पाण्याची घागर घेऊन तडक 
घरीं आली आणि घागर खालीं ठेवून पंतीपुढें हात जोडून उभी राहिली । ४ ।। आपल्या 
"पत्नीने मनानें तरी व्यभिचार केला हें जमदग्नीला समजल्यावर त्याला मनस्वी राग आला 
आणि तो आपल्या मुलांना म्हणाला, ' मुलांनो, या पापिणीला मारून टाका! पण मुलांनी 
-तसें कांहीं केलें नाहीं ॥ ५ ।। मग जमदग्नीनें रामाला उद्देधून आज्ञा केली असतां लानें 
मात्र भाऊ आणि माता यांचा बघ केला. कारण जमदग्नींच्या योगसामर्थ्यांचा ब 
-तपश्चर्येचा प्रमाब त्याला चांगला ठाऊक होता ॥ ६ ॥ मातेचा आणि भाबांचा बध 
केल्यावर परशुरामाला अर्थातच बाईट बाटले; पण जमदग्नीला रामाचा आज्ञाधारकपणा 
'पाहून संतोष झाळा आणि त्याला त्यानें वर मागावयास सांगितलें, तेव्हां 'बघ पावठेळे 
सगळे भाऊ मातेसह जिंबत व्हावे आणि त्यांना आपल्या बघाची आठबणहि राहूं नये” 
असा बर रामानें मागितला || ७ ॥ त्याबरोबर झोंप पुरी झाल्याबर जसें सुखाने उठार्वे 
'त्याप्रमाणें तीं सगळीं सुखरूप उठून बसलीं. पित्याच्या तपश्चर्येचें हे सामर्थ्य ठाऊक 
असल्यामुळें परझुरामानें आपल्या बंधूंचा बघ केला || ८ || असो. इकडे सहलाजुंनाचे जे 
मुलगे होते, त्यांना आपल्या पित्याच्या बघाची आठवण नित्य होई; पण रामाच्या 
पराक्रमापुढें त्यांचें कांहीं न चालल्यामुळे ते नित्य कष्टी असत ॥९॥ या वैराचा सूड घेण्या'ची 
संथि केव्हां मिळेल या'ची ते बाट पाहात होते. तेव्हां एकदां या परशुराम आपल्या भावांसह 
आश्रमांतून कांहीं कामाकरितां अरण्यांत गेला आहे असें पाहून ते तेथे आळे || १० ॥ 
तेथें अभिग्हामध्यें जमदम़ि बसला असून त्यानें आपलें चित्त पुण्यकीर्ति भगवंताकडे लाविलें 
होतें. त्याला पाहातांच त्या पापबुद्धीच्या अजुनपुत्रांनीं त्याचा शिरच्छेद केला ॥ ११ ॥ 
रामाच्या मातेने दीनपणानें तसें न करण्याविषयी त्यांची प्राथना केली; पण त्या नीच ब 
कू क्षत्रियांनीं बलात्कारानें त्याचें शिर तोडले आणि ते तें घेऊन गेळे ॥१२॥ तेव्हां 
रेणुका शोकानें अगदीं विव्हळ झाली आणि आपला ऊर बडबीत ती साभ्बी अरे रामा, 


स्कंध ९--अध्याय १६ २०७ 
0000 000 य य यय यय ता 
न्याच वेळीं तूं कोठें रे गेलास ! अरे लवकर ये,धांब, असें मोठ्याने ओरडू लागली ॥ १३॥ 
राम दूर गेला होता, तरी रामा, ये, लब्नकर ये रे धांब. असा मातेचा आक्रोश ऐकतांच 
सो तसाच आश्रमांत धांबत आला ब पहातो तों पित्याचा बध झालेला त्याच्या दृष्टीस 
'पडला 1 १४ ॥ तो प्रकार पाहातांच त्याला अनिवार दुःख झालें ब भयंकर रागहि आला. 
त्या विकारांच्या आवेश्ांत तो अगदीं मूचिछित झाला आणि ' हे तात, केबें तुमचें 
र्‍सदाचरग ब धर्मनिष्ठा ! तुम्ही आम्हांला टाकून कीं हो स्वर्गाला गेलांत ! ' असा बिलाप 
करूं लागला ॥। १५ ॥ याप्रमाणें बिळाप केल्याबर दुःखाचा वेंग कमी होतांच रामानें 
(पित्याचा देह भावांच्या स्वाधीन केला आणि स्वतः कुर्‍हाड घेऊन क्षत्रियांचा निःपात 
करण्याच्या निश्चयाने तो तेथून तडक निघाला ॥ १६ ॥ तो प्रथम माहिष्मतीनगरीला 
शेला. त्रह्मबधाच्या पापामुळें त्या नगरीचो शोभा आधींच नष्ट झाठेंडी होती. रामानें तेथें 
गेल्यावर सहल्ाजुनाच्या पुत्रांची मस्तकें तोंडली आणि त्यांच्या राशींनीं नगराच्या मध्यभागीं 
मोठा पर्वतच उभारिला ॥ १७ ॥ तसेंच त्यांच्या रक्तापासून भयंकर नदी बाहूं लागली ब 
ती ब्राह्मणांचा द्वेष करणाऱ्यांना भयाचें स्थान होऊन बसली. याप्रमाणें क्षत्रिय लोक 
'यापकर्म करूं लागले असतां परशुरामाने आपल्या पित्याच्या बघाचें निमित्त करून त्यांचा 
नाश केला ॥ १८ ॥ त्यानें एकवीस वेळां पथ्वी नि:क्षत्रिय केली आणि स्यमंतपंचकनामक 
'्रदेशांत रक्ताचे नऊ डोह भरून काढिले || १९ ॥ त्यानें पित्याचें शिर त्याच्या शरिराला 
लावून त्याचें उत्तरकार्य केलें आणि शेवटीं अनेक यज्ञ करून त्यांत सर्बदेवस्वरूपी अशा 
परमात्म्याचें पूजन केलें || २० ॥ त्या यज्ञांत परुरामानें पूर्व दिशा होल्याला दिली, 
दक्षिण दिशा ब्रह्मय़ाला दिली, पश्चिम दिशा अध्बयूला दिली आणि उत्तर दिशा 
उद्‌गात्याला दिळी ॥ २१ ॥ त्याचप्रमाणें उरलेल्या दिशा इतर त्रदत्विजांना देऊन मध्यभाग 
कद्यपाला त्यानें दिला, उपद्रष्ट्याला आर्यावर्त दिला आणि उरलेला भाग सभासदांना 
दिला ॥ २२ ॥ याप्रमाणें दक्षिणा दिल्याबर अह्मदेवाच्या सरस्वतीनदींत अवभ्रथस्नान 
करून त्यानें सर्व पापाचें क्षाठन केलें आणि त्यामुळें मेघांपासून मुक्त झालेल्या सूर्याप्रमाणे 
सो तळपूं लागला || २२ 1 जममीलाहि स्मृतिरूप शरीर प्रास होऊन सतर्ष'च्या समूहांत 
तो सातवा क्रवत्रि होऊन राहिला || २४ ॥ शुकाचार्य सांगतात,-दे राजा, हा जमद्मीचा 
सुत्र भगबान्‌ कमडनयन पर्ुराम पुढें येणाऱ्या मन्वंतरामध्यें वेदमार्गाचा प्रवतक होणार 
आहे ॥| २५ ॥ प्रस्तुत त्यानें दंडाचा त्याग केला असून क्षांत मनानें तो महेन्द्रपर्बतावर 
राहिला आहे ब तेथें सिद्ध, गंधर्व आणि चारण दे त्याच्या पराक्रमांचें वणन करीत असतात 
1) २६ ॥ याप्रमाणें स्बोतर्यामीं अशा सर्वसमथे भगवान्‌ श्रीहरीनें भुगुकुलांत जन्म घेऊन 
पृथ्वीला भारभूत झालेल्या राजांचा बहुतेक निःपात केला ॥ २७ ॥ असो. गाधि राजाला 
प्रज्वलित अग्नीसारखा अत्यंत तेजस्वी असा विश्वामित्र नांबाचा पुत्र होता. त्यानें तपर्श्वर्या 
करून क्षात्रवृत्ति सोडिली ब ब्रह्तेजा'ची प्रास्ति करून घेतली ॥ २८ ॥ या विश्वामित्राला 
शभर पुत्र होते. त्यांतील मधला पुत्र मधुच्छंद असल्यामुळें सरबीनाच मधुच्छंदस्‌ म्हणत 
॥ २९ ॥ भ्गुवंशीय अजीगतंत्रद्षीचा शुनःशेपनामक सुल्गा होता. तो देवांनी 


र्‌्न्ट सुलभ श्रीमद्भागवत 

ती य यय या म य य ययाती 
विश्वामित्राला दिल्यामुळे त्याला देवरात म्हणत. या देवराताला बिश्वामित्राने आपला पुत्र 
मानून आपल्या मुलांनीं त्यालाच बडीळ भाऊ मानावें असें त्यांना सांगितलें |॥॥३० ॥ 
हा शुनःशेप हरिश्रंद्राच्या यज्ञामध्ये बळी देण्यासाठीं म्हणून विकत घेतलेला होता ब त्याला 
यूपाशीं बांधिळें असतां त्यानें अक्षदेव आदिकरून देवांची स्तुति करून पाद्ांतून आपली 
सुट्का करून घेतली होती ॥ ३१ ॥ त्या वज्ञांत तो भ्य्युकुलोत्पक्न छुनःशोप दीनबाणा 
झाला असतां देवांनी त्याला गाधिकुळांत दिल्यासुळें तो देबरात नांबानं प्रसिद्ध झाला 
॥ ३२ ॥ पण ही गोष्ट विश्वमित्राच्या पञ्नास बडील मुलांना आवडली नाहीं. त्यामुळें 
बिश्वामित्राला राग येऊन त्यानें 'हे दुष्टांनो, तुम्ही म्लेंच्छ व्हा ! ' असा त्यांना शाप दिला 
॥ ३३ ॥ उरलेल्या धाकट्या पन्नास भावांसह मधल्या मधुच्छंदानें मात्र त्या वेळी 
सांगितलें कीं, ' बाबा, तुम्ही ठरबाळ तसेच आम्ही वागू” ॥ ३४ | असें म्हणून त्यांनीं 
मंत्रद्र्ट्या देवराताला आपला बडी भाऊ केलें आणि त्याला ते म्हणाठे,-आम्हीं तुझ्या 
अनुरोधानेंच बागे. धाकट्या मुलांचें हें मनासारखे आचरण पाहून विश्वामित्र संतुष्ट होऊन 
त्यांना म्हणाला, 'मुलांनो,तुम्हीं माझ्या म्हणण्याला अनुमोदन देऊन मला बीरपुत्रांचा पिता 
केलें, यास्तब तुम्हांलाहि असेच वीर्यशाली पुत्र होतील ।।३५॥ बाळांनो,हा देवरात तुमचा 
पशक्रमी बडील बंधु आहे, तुम्ही याला अनुसरून बागा ! असो. विश्वामित्राला आणखीहि 
अष्टक, हारीत, जय, क्रतुमत्‌ इत्यादि पुत्र होते | २६ ॥ याप्रमाणें विश्वाम्रित्राच्या अनेक 
मुलांमुळें कौशिक गोत्राच्या अनेक शाखा झाल्या. कौशिक गोत्राला जें दुसरें प्रबर मिळाळे 
त्याचा हा अता इतिहात आहे ॥ २७ ॥ 


सोळावा अभ्याय समाप्त 


1. “न. १६ ९॥. ९९०लर्ना। ग दराला पला ण्यात 
क ७ जा ह य 7 ९» जे ता कह. प ब २० 
उोनर्च्धा गोवा ढ (हप हा. एटरेग्यान्त ५ ९ टली ?) ह ह ली 

2 पुश पटणे टाले, 


अध्याय १७वा ४ पसत 


शबर ९२ अअअाा 


शुकाचार्य म्हणतात, हे परीक्षित्राजा, पुरूरवाराजाचा जो आयुनामक पुत्र होता, 
त्याला नहुष, क्षत्रतरद्ध, रजि वार्यशाली, रूंभ आणि अनेना असे यांच मुलगे होते. त्यांपैकीं 
क्षत्रव्वद्धाचा बंशा आतां ठ्ज क्षत्रत्रद्धाचा मुलगा जो सोत त्याला तीन पुत्र होते 
॥ १ || २ || त्यांचीं नांवे कार्य, कुडा आणि ग्रत्समट अर्शी होतीं. गरत्समदापासून 
पुढें थुनक झाला आणि शुनकाचा पुत्र शौनक होप. हा शौनक च्छम्वेद जाणणाऱ्या त्रह्चबींत 
श्रे्ठ होता || ३२ | काव्याचा पुत्र काणि आणि काशीचा चुत्र राष्ट्मामक असून राष्ट्राला 
दीर्घतमा हा पुत्र झाला, दीर्घतमसाचा पुत्र धन्बंतरि हा आयुर्वेदाचा मूळ संस्थापक होय 
॥ ४ || तो यज्ञभोक्‍त्या बासुदेवाचा अंशावतार असून त्याच्या केवळ स्मरणानेंच सर्व 
दु:खांचा परिहार होतो. धन्वंतरीचा पुत्र केतुमान्‌ नांवाचा असून केलुमानाला भीमरथ हा 
पुत्र झाला |५। भीमरथपासून द्युमातन्‌ झाला. त्याचा प्रदन असेंही म्हणतात. त्याला अणखी 
गाचुजित्‌, त्रहतथ्वज आणि कुवल्याश्व अशींहि नांवें होती. कुवलयाश्वाचे अलक आदिकरून 
पुष्कळ मुलगे होते ||६॥ युदाचार्य परीक्षिताला सांगतात,-है राजा,या अलकारिबाय दुसरा 
कोणीहि तरुण साठ हजार साठशें बॅ्षेपर्यंत या परथ्वीबर; राज्य करू शकला नाहीं |] ७ ॥ 
अलर्काचा पुत्र संतति, संततीचा सुनीथ, सुनीथाचा सुकेतन होय. सुकेतनाला धर्मकेतु हा 
पुत्र झाला आणि धरमकेवूला सत्यकेतु झाला. || ८ !! सत्यकेतूचा पुत्र धृष्टकेतु. त्याच्या- 
पासून सुकुमार हा झाला. हा सर्व प्रथ्वीचें राज्य करिता झाला. सुकुमाराचा पुत्र बीतिहोत्र, 
बीतिहोत्राचा भर्ग आणि भर्गापासून मार्गमूमि झाला च तो राज्यपद पावला | ९ || 
याप्रमाणे क्षतरूवद्धाच्या बंश्रांत काशिराजापासून झालेले राजे होत. पुरूरव्याचा आणखी एक 
पुत्र जो रुंभ त्याला रमस हा पुत्र होता. रमसाचा गभीर आणि गंमीराचा अक्रिय होय 
॥ १० || अक्रियाच्या > स्त्रीच्या पोटीं कांहीं संतान नव्हतें. उडता अनेनाचा बंद सांगतों 
तो ऐक. अनेनाचा पुत्र शुद्ध ब शुद्धाचा दरचि नांबाचा पुत्र होता. श्ुःचीपासून त्रिककुद्‌ * 
झाला. हा धर्माचा मोठा बाली होता | ११ ॥ त्याच्यापासून शांतरय झाला. शांतरय 
हा आत्मज्ञानी असून त्यांतच धन्यता मानणारा होता. पुरूरव्याचा आणखी एक पुत्र जो 
युज त्याला पांचरी पुत्र होते ब ते सर्वहि फार तेजस्व त्याला पांबर्शी पुत्र होते ब ते सर्वाहे फार तेजस्वी होते |) १२ ॥ देत्यांनी इंद्राचा 





> अक्रिय आणि शांतरय हीं नांवें तार्थ दिसतात. अक्ियाच्या क्षेत्रांत बह्म उत्पन्न 
झालें म्हणजे त्याचा बरा समाप्त झाला. तसेंच जांतरबाचेडरि होय, हे ज्ञानी असल्यामुळें 
संसारविमुख् होते. | 

& धर्मांचा वाली किंबा पुरस्कर्ता या अर्थाचे घभेसाराथे हें विशोधण न घेतां 
त्रिककुदाचा पुत्र धर्मसारथि नांवाचा होता असाहि अर्थ घेतां येईल. 

सु. भा, माग ३-१४ 


२१० खुलम श्रीमद्वागवन 

य क ण व्या व 
स्वर्ग त्याच्यापासून हरण केला असतां देवांनी रजीचें साहाय्य मागितले व 
रजीनें देत्यांना मारून स्वर्गाचे राज्य पुनः इंद्राच्या स्वाधीन केलें; परंतु इंद्राने 
तें पुनः रजीठा'च दिलें आणि त्याचे पाय धरून आणखी सहाय्य मागितले |॥।१२॥ इंद्राला 
प्रल्हाद आदिकरून दैत्यांची भीति बाटत होती, त्य़'मुळें त्यानें रजीळा याप्रमाणें संतुष्ट ठेवून 
आपला देह त्याच्या सेवेला अर्पण केडा; पण पुढें रजि मरण पाबल्याबर त्याच्या पुत्रांपाशीं 
इंद्र स्वगीचें राज्य मागू लागळा अबतां ते देईनात. इतकेंच नव्हे तर देवयुरु बृहस्पति यश 
करून अग्नीला आहुति देत असतां ते रजीचे पुत्र यज्ञांतीठ हविर्भीगहि आपणच घेऊ 
लागले. याप्रमाणे रजीच्या पुत्रांनी नीतिमारी सोडिला हें पाहून त्या सर्वांचा इन्द्रानें बघ 
केळा. एकालाहि त्यानें जिवंत ठेविळें नाहीं असो. क्षत्रत्रद्धाच्या सुहोत्रनामक मुळाचा दुसरा 
पुत्र जो कुश, त्याळा प्रतिनामक पुत्र असून प्रतीला संजय नांवाचा मुलगा होता ब 
संजय़ाला जप नांवाचा होता ॥१४ ॥१५ ॥। १६ ।॥ जयाला कृत हा युच झाला आणि 
कुताला हर्यबन हा पुञ होऊन त्याच्या मार्गे राजा झाला. हर्यवनानंतर सहदेव व सहदेवा'चा 
हीन आणि हीनाचा पुत्र जयसेंन असे क्रमानें झाळे || १७ ।॥ जयसेनाळा संकृति नांबाचा 
पुत्र होता. संक्ृतीचा पुत्र जय हा मोठा पदक्रमी असून क्षत्रियधर्मानें वागणार होता. असे 
हे क्षात्रर्धाच्या वंशांतील राजे होत. आतां पुरूरव्याचा बडीळ पुत्र जो नहुय त्याचा वंश 
सांगतों तो ऐक | १८॥ ह 


अध्याय सतराबा खमात 


अध्याय १वा 


शुकाचार्य परीक्षितीला सांगतात,---हे राजा, देहाऱचीं जशीं सहा इंद्रियें त्यापमाणें 
नहुत्राला यति, ययाति, संयाति आयति, बियति आणि कृति असे सहा पुत्र होते |॥ १ ॥ 
त्यांत यतीला पित्याने राज्य दिलें असतां, त्याचे पुढील परिणाम जाणून यतीनें त्याचा 
स्वीकार केला नाहीं || २ ॥ पुढें नहुषाला इंद्राचा अधिकार कांहीं काळ मिळाला असतां 
त्याने इंद्राणीचा अपमान करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळें ब्राह्मणांनी त्याला अजगराच्या योनींत 
घातलें; त्या वेळीं ययाति राज्यारूढ झाला || ३ | त्यानें आपल्या चार धाकट्या भावांना 
चार दिशांचे अधिकारी नेमिले आणि शुक्राचार्य आणि वृषपर्वा यांच्या कन्यांशीं विवाह 
करून राज्याचें रक्षण केलें |४॥ 

परीक्षितू राजा व्रिचारतो,-हे घुकमुने, भगवान्‌ थुकाचार्य हा अझर्षि होता; आणि 
नहुषपुत्र ययाति तर क्षत्रियकुळांत जन्मठेडा होता. असें असतां ब्राझण आगि क्षत्रिय या 
कुळांमध्यें उलटा म्हणजे प्रतिळोम * बिवाह कसा घडून आला बरें !॥ ५ ॥ 

शुकाचार्य सांगतात,---हे राजा, दानबांचा राजा जो वृषपर्वा त्या'ची शर्मिष्ठा 
नांबाःची कन्या होती. ती मोठी मानी असून एके दिवशीं आपल्या मैत्रिणींना तसेंच शुक्रा- 
चार्याची कन्या जी देवायनी तिळा समागमें घेऊन नगराबादेशीळ उपबनांत फिएवयास गेली. 
त्या उपवनांत फुळझाडांच्या रांगा लागून गेल्या होत्या आगि त्यांतील सरोबरांच्या काठी 
मंजुळ गुंजारव करणाऱ्या भुंग्यांचे थवे कमलांतील मध सेवन करीत फिरत होते ॥ ६ ॥ 
॥ ७ | त्या सुंदर मुली किरतां किरतां एक सरोबराजरळ आल्या. तेथें त्यांनी आपलीं 
वक्र कांठाबर सोडून ठेविलीं आगि पाण्यांत जाऊन एकमेकींच्या अंगांबर पाणी उडबीत 
त्या खेळूं लागल्या || ८ || इतक्यांत मगबान्‌ शकर नंदीबर बसून देबी पार्वतीसह्‌ तिकडून 
जात होता, तो त्यांच्या दृष्टीस पडला. त्याला पाहतांच लाजून त्या मुळी लगबगीने 
पाण्याबाहेर आल्या ब आपलीं वस्त्रे नेसू लागल्या || ९ || गडबडींत शर्मिष्ठा न जाणतां 
शुक्रकन्या देवयानीचें बस्तर आपलें समजून नेसडी; पण तें पाहतांच देवयानीला संताप येऊन 
ती म्हणाळी ॥ १० | काय पाहा या बटकीचें हें अयोग्य करणें तें! कुत्रीनें यज्ञांतीळ 
हबिभाग घ्यावा, तसें आम्ही नेसावयाचें बसन ही नेतठी ॥ ११॥ अहो ! आम्ह 
ब्राह्मणांनी हें सर्व जग तपश्चर्येच्या सामर्थ्याने उत्यन्न केलें असून मगबान्‌ पुरुषोत्तमाचें मुवच 


* चार बणोपैकीं एका वर्णाचा दुसर्‍या बर्णाशीं बिवाहसंबंध दोन प्रकारांनी संभवतो. 
ब्राहमण, क्षत्रिय, वैद्य व द्यूद् यांतील पहिल्या पहिल्या बर्णांचा पुरुष आणि पुढीळ पुढील 
वर्णांची स्त्री यांतील विवाह अनुलोम समजतात. याच्या उलट म्हणजे पहिल्या पहिल्या 
वर्णाची स्त्री व पुढीळ वर्णाचा पुरुष यांच्या बिबाहाला प्रतिलोम समजतात. 


२१२ सुलभ श्रीमद्वागवत 





आम्ही आहों. पखह्म स्त्री सर्व अक्षार आम्हा जाह्मणांचाच असून वेदांतील कल्याणप्रद 
कर्ममाग ब्राह्मणांनींच दाखवून दिला आहे ॥ १२ ॥ ब्राह्मणांना लोकांचे 
अधिपति ब मोठमोठे देवच नमस्कार करितात ब त्यांची स्तुति असें नाहीं; तर लक्ष्मीचे 
निवासस्थान असा परमपवित्र भगवान्‌ परमात्मा देखील त्यांना मान देतो ॥ १२॥ त्या 
ब्राह्मणांतहि आम्ही म्हणजे भगुकुलांत जन्मठेळे ब्राह्मण आणि हिचा पिता ब्रुधपर्बा असुर 
हा तर आम'्वा शिष्य. असें असतां ही दांडगी, थ्रूद्रानें वेद घ्याबा तसे आमचें नेतण्याचें 
बस्त्र घेऊन नेसली || १४ || याप्रमाणें देवयानी फडाफड रामिंठ्ठिला तोडून बोलली 
असतां शमिंप्ेनें त्या गुरुकन्येलाहि तसेंच उत्तर दिलें. तिला अनावर राग आला. ती दी्ध 
श्वास सोडू लागळी आणि डंबचलेल्या नागिणीप्रमाणें दांतओंठ चावू लागळी ॥ १५ ॥ 
ती म्हणाली,-* हें मिकाऱ्याच्या पोरी, आपल्या पायांग्वालीं काय आहे हे न पाहतांच वू 
एवढी बडबड मांडिली आहेस. पण बळीवर उपजीविका करणाऱ्या काबळ्यांप्रमाणें तू 
जशी आमच्याच घराकडे आशाळभूतपणें पाहात असतेस ना ११॥ १६ । याप्रमाणें 
कठोर शाब्दांनीं त्या आचार्यकन्या देवयानीची शामेष्ठेने निंदा केली आणि आपलें वस्त्र 
रागानें घेऊन ब देवयानीला एका बिहिरींत लोटून ती तेथून निघून गेळी ॥ १७॥ 
शर्मिष्ठा घरीं गेल्यावर इकडे असें झालें की, ययाति राजा रानांत शिकार करीत असतां 
तहान लागल्यामुळें पाणी पिण्यासाठी सहज त्या बिहिरीपाशीं आला. अथात्‌ देवयानी 
विहिरींत होती ती त्याच्या दृष्टीस पडली || १८ ॥ तिच्या अंगावर मुळींच वस्त्र नाहीं असं 
पाहून त्या दयाळू राजानें आपल्या अंगाबरीळ शेला तिला दिला आणि आपल्या हातानें 
तिचा हात धरून तिला बाहेर काढिले | १९] तेव्हां देबयानीच्या मनांत प्रेम उत्पन्न होऊन 
त्या द्वूर राजाला ती प्रेमाने ओथंबलेल्या स्वराने म्हणाली,'हे रात्रुदमना राजा, तू माझा हात 
* स्वीकारिला आहेस | २०॥ तूं माझा अंगिकार केल्यामुळें आतां दुसरा कोणीहि माझे पाणि- 
ग्रहण करणारा असू नये. आपला या क्षणीं जमलेला संबध मनी प्रयत्नांनी घडून आठेला 
नसून खरोखर ईश्वरी नियमानेंच घडून आला आहे असें मठा वाटतें ॥२१॥ कारण असें पाहा 
कीं, मी बिहिरींत पडलें असतां अ'पलें हे अवचित दरान मला झालें. हे पराक्रमी राजा, 
शिवाय कोणीडि ब्राह्मण माज्ञे पाणिग्रहण करणार नाही, असा मला ब्रृहस्पतिपुत्र जो कच 
त्यानें शाप दिला आहे. कारण मीहि त्याला अगोदर ज्लाप दिला होता, ॥ २२ !! 
ययातीच्या मनांत देवयानी विषयीं अमिलात्रा येणें शाक्य नव्हतें; पण देवानेच हा प्रकार 
घडवून आणिल्याबर आपलें मन तिजकडे लागलें असें जाणून त्यानें देवायनीचें म्हणणें 
मान्य केळें ब तो तेथून निघून गेला | २२ ॥ तो शूर राजा तेथून गेल्यावर देवयानी 
रडत रडत तेथून पित्याच्या घरी आली आणि शमिंछ्ठेनें बोळलेळे शब्द ब तिची सर्ब 





% लय़ांत बर बघूऱचा हात बिविपूर्वक स्वीकारितो, त्यावरून विवाहाला पाणिग्रहण 
किंबा हस्तग्रहण असें म्हणतात ब पतीला पाणिग्रहण करणारा म्हणतात. या ठिकाणीं, 
त्याला अनुलक्षून पाणिग्रहण गाब्दाबर कोटी केलेली आहे. 


स्कंध ९--अध्याय १८ २१३ 


"४/४/५/५५-१५/४/४/५-/५/५-५./५९.”९,”९५.””५”५.”९.”५”२.”९.. 








कुति त्याच्या कानांबर घातली || २४ | तेव्हां मावान्‌ शुक्काचार्यांला खेदे झाला आणि 
आपण पुरोहितंपणा करतों म्हणून असलीं निंदात्मक बोळणीं ऐकून घ्याबीं लागलीं, असें 
ज्ञाणून त्या व्रत्तीचा तो निषेध करूं लागला. त्याला बाटलें पांखरें शेतांतील पडलेले दाणे 
ठिपून खातात आणि स्वतंत्रपणें राहातात हेंच फार चांगळें. करितां त्याच वृत्तीने आपणहि 

, राहाबयाचें. अता विचार करून तो देवयानीसह त्या नगरांतून बाहेर पडला ॥२५॥ हें पाहून 
आता आपल्या प्रतिस्पर्धी देबांना ही गोष्ट मोठी इष्ट होईल अशी वृषपर्ब्यांला भीति बाटली 
आणि गुरु ुक्राचायाची क्षमा मागून त्याला शांत करण्यासाठीं तो त्याच्या मागोमाग धांबला 
आणि रस्त्यांतच त्यानें आचार्थाच्या पायांबर मस्तक ठेविलें | २६ ॥ भगवान्‌ शुक्राचार्याचा 
राग अधी क्षणच टिकणारा होता. वृपपर्वा पायां पडलेला पाहून तो शांत झाळा आणि शिष्याला 
म्हणाला,-हे राजा,कांहीं झालें तरी या मुलीचा त्याग माझ्यानें करवणार नाहीं. यास्तव हिची 
काय मागणी असेल ती पुरी झाली पाहिजे !। २७] ब्ृपर्व्यानें तें मान्य करून, काय मागणी 
आहे म्हणून देवयानीला बिचारलें. तेव्हां ती म्हणाली, 'माजे बडील मल्गा ज्या घरीं देतील 
त्या घरीं शमिष्ठिनें आपल्या दासींतह माझ्या सेवेला आलें पाहिजे ' | २८ || देवयानीची ही 
मागणी वृषपर्व्याला जडच वाटली;पण शुक्राचार्य निघून गेल्यानें आपल्या राज्याबर आणि प्रजेवर 
येगारें संकट आणि तो गुर म्हणून राहिला असतां आपला होणारा लाभ, थांचा विचार 
करून ही गोष्ट त्यानें मान्य केली ब लगेच रामिष्ठा त्याप्रमाणें आपल्या सहस्त दासींसह 
तिच्या सेवेला तत्पर झाली || २९ ॥ मग शुक्राचार्याने आपली कन्या ययातीला बिवाह- 
बिधीनें दिल्यावर शमिंठाहि तिच्या समागमे गेली. त्या प्रसंगीं शुक्राचार्यीने त्याला सूचना 
करून ठेविली कीं,-'राजा, शमिप्ठेचा पत्नी म्हणून मात्र कधीं स्वीकार करूं नकोस ||३०॥ 
पण कालान्तरानें देवयानीला संतति झाली आणि आपल्याला मात्र ती होणें नाहीं, असें 
पाहून साध्वी रामिछठेनें कव्तुकाळीं ययातीला आपलें मनोगत एकान्तांत कळविळें आणि 
आपला स्वीकार करण्याची त्याला विनेति केळी | ३१ ॥ रार्मिठ्ञा राजकन्या आहे आणि 
ती केबळ अपत्यप्रातीसाठीं प्राथना करीत आहे, अथीत्‌ तिची बिनति मान्य करणें हाच 
'घ्मे होय, असें धर्मेश ययातीनें मनाशीं ठरविलें आणि शुक्राचार्याने दिलेली सूचना लक्षांत 
असतांहि त्यानें त्या प्रसंगीं दैबानुसार वर्तन केलें ! | ३२ ॥ देवयानीला यदु आणि 
तुर्बसु असे दोन पुत्र झाले होते आणि शामिष्ठेठा ट्रुद्य, अनु आणि पूरु असे तीन झाले 
॥ ३३ ॥ वृषपर्व्यांची कन्या शर्मिष्ठा हिला संतति झाली आणि तीहि आपल्याच 
यतीपासून, हें कळताच मानी देबयानीळा विलक्षण संताप आला आणि त्या आवेश्ांत ती 
ययातीच्या घरांतून निघून तडक पित्याकडे आठी ॥ ३४ ॥ भोगासक्त ययातिहि 
मागोमाग तिचें सांत्वन करण्यासाठीं धाबत गेला आणि गोड दाब्दांनीं तिची समजूत करूं 
लागला. तो तिच्या पायांहि पडला पण कांहीं केल्यानें देवयानीची समजूत होईना ॥३५॥ 
झुक्राचार्यालाहि राग आला कॉरण ययाति सूचनेप्रमाणे वागला नव्हता. तो राजाला 
म्हणाला,-' अरे स्रीलंपटा, अरे खोटें बोलणाऱ्या माणसा, काय तुझी ही मंदवुद्धि 
अनुष्याला विरूप करणारी जरा तुला ग्रासून टाको ! || ३६ ॥ 


२श्ड रलभ श्रीमद्भागवत 

झुक्राचार्याच्या तोंडून निघालेला शाप ऐकतांच ययातीला बाईट बाटले आणि 
तो म्हणाला,-' अहो आचार्य, आपण आपली कन्या मला दिली, पण तिच्याशी भोगलेल्या 
बिलातांनीं माझी अद्यापि तृत्ति झाली नाहीं. तरी कृपा करून उःशाप द्यावा. ? ही विनंति 
ऐकून झक्राचार्यानें त्याला सांगितलें, ' हे राजा, तुझी जरा घेऊन जर आपलें तारुण्य 
बगेणी तुला देईल, तर असा विनिमय तूं खुशाल कर ! | ३७ ॥ अश्शी सबड मिळताच 
ययाति आपल्या बडीळ मुलाकडे बळून म्हणाला, “ बाळा, यदो, अरे ही माझीं जरा तूं 
घे आणि आपलें तारुण्य मला दे।॥। ३८ ॥ अरे, तुझ्या आजोबांनी ही जरा माझ्या मागे 
लाविली आहे; पण बाळा, बिषयोपभोगाची माझी तृत्ति अद्यापि झाली नाहीं. तू आपलें 
तारुण्य मळा देशील, तर त्याचा उपयोग करून मी आणखी कांहीं वर्षे विषयांचा उपभोग 
घेईन !1। ३९॥ 


पित्याचे भाषण ऐकून यदु म्हणाला,-' बाबा, तुम्हीं म्हणतां ती गोष्ट खबरी; पण 
तुम'ची जरा मळा या तरुणपणामध्येंच आली असतां ती घेऊन मला राहातां येगें शाक्य 
नाहीं; कारण विपयसुख काय आहे हें एकदां नीट जाणल्याशिबाय मनुष्याला त्याच्याबिष्रयी 
खरें वैराग्य येत नाहीं ! '॥ ४० || शुकाचार्य परीक्षिताला सांगतात,-हे राजा, यदूनें असें 
उत्तर दिल्याबर ययातीनें ठुर्बसु, ट्रुद्यु आणि अनु यांनाहि पुनः तीच गोष्ट विचारिली पण 
धर्म म्हणजे काय या'ची जाणीव नसल्यामुळें ते अनित्य अशा विप्रयांनाच नित्य मानीत 
होते ब त्यामुळें पित्याच्या मागणीला त्यांनींहि नकार दिला ॥ ४१ ॥ नतर य॒यातीनें 
पूरूकडे बळून त्यालाहि तसेंच बिचारिलें, हा बयानें ' सबोत ल्हान सल्या तरी गुणांनी 
सर्वात श्रेष्ठ आहे असें जाणून ययाति म्हणाला, “ बाळा, बडील भावांसारखा मळा नकार 
देणें तुला योग्य नाहीं. ॥ ४२ 


पूरूनें उत्तर दिलें, ' दे ययातिराजा, पिता हा जन्म देणारा असून त्याच्याच 
कृपेने श्रेष्ठ पुरुषार्थाची प्राप्ति होते. यास्तव त्याच्या उपकारांची फेड करणें कोणत्या तरी 
माणसाला शक्‍य आहे काय १ || ४२ ॥ पित्याच्या मनांतील गोष्ट जाणून ती करील तो. 
श्रेष्ठपुत्र होय. पित्याने स्पष्ट सांगितलें असतां त्याची आज्ञा मानीळ तो मध्यम होय. 
अश्रद्वेने कां होईना, पण पिता सांगतो म्हणून करावयाचें असें करणारा पुत्र कनिष्ठ होय. 
पण यापलीकडे जाऊन कांहीं झालें तरी पित्याची आज्ञा न मानणारा जो असेल तो पुत्र 
नसून केबळ पित्याच्या शरिरांतून निघालेला मळच समजाबा  ॥ ४४ ॥ असें बोळून 
पित्याची आज्ञा पूरूनें आनंदानें मान्य केली आणि त्यानें त्याची जरा घेऊन आपलें 
तारुण्य त्याला दिलें. शुका'चार्य म्हणतात,-हे परीक्षित्राजा; तें तारुण्य प्राप्त झाल्यावर 
ययातीने यथाशास्त्र विषयांचा उपभोग घेतला || ४५ ॥ तो सात द्वीपांचा अधियति होता 
आणि प्रजेचें पित्याप्रमाणें पालन करीत असे. स्वच्छंदपणे बिघयांन्या उपभोग घेत असतांहि 
त्याची इंद्रिये कधी कुंठित झालीं नाहींत ॥४६ । त्याची प्रिय पत्नी देवयानी सुद्धां 
एकान्तांत त्याचे मन अगदीं संतुष्ट ठेवण्याचा नित्य प्रयत्न करी. मनानें, शब्दांनी, देह 





स्कंध ९--अध्याय ८ २१५ 





समर्पणानें ब त्याला लागेड ती इतर बस्तु योग्य वेळीं पुरवून ती आपल्या प्रिय पतीला 
मोठा आनेद देई ॥ ॥ ४७ । यथातीनें मोठी दक्षिणा देऊन अनेक यज्ञ केळे आगि 
देबाधि देव सर्ववेदस्वेरूपी यज्ञभोकत्या श्रीहरीचे पूजन केळें ॥ ४८ ॥ हें सर्व विश्व 
आकाशांत ज्याप्रमाणें मेघपक्ति उत्पन होते, त्याप्रमाणे परमेश्वराच्या स्वरूपांतच उत्पन्न 
होतें आणि अनेक प्रकारें भासमान होतें; पण कालान्तराने स्वझांतील देखाव्याप्रमाणें किंबा 
मनांतील तरंगाप्रमाणें तें पुन; भासत नाहींसेंहि होतें | ४९ || त्या हृदयस्थ वासदेवा'चीच 
वित्तामध्यें स्थापना वरून व वैराग्यशील होऊन ययातीनें सूक्न्मस्वरूपी अल्या त्या प्रभु 
नारायणाचें पूजन केळें || ५० | याप्रमाणें एक सहत्ल बर्षेफ्येत मनासह सहा इंद्रियांनी 
विषयांचा उपभोग त्यानें मनखोक्त घेतला. पण त्या. खावभौम यय्रातीची तृत्ति म्हणून झाली 
नाहीं ॥५१॥ 


अध्याय अठरावा समा 


अध्याय १९ बा 


आुकाचार्य परीक्वित्राजाला म्हणतात,---हे राजा, ययातिराजा याप्रमाणें स्त्रीलंपट 
होऊन विष्रयोपमोग भोगीत अतां आपल्याला आत्मस्वरूपाचा विसर पडत आहे ही गोष्ट 
त्याच्या लक्षांत आली आणि त्यामुळें सिन होऊन देवायानीची समजूत घालण्याकरिता 
तिला कल्पित कथा सांगू लागला 1) १ ॥| त म्हणाला,---हे देवायनी, माझ्यासारख्याच्या 
हातून या जगांत घडत्त असलेडी गोष तुला सांगतों ती ऐक. ग्रहस्थाश्रम करून गांबांत 
रहाणाऱ्या मनुष्याच्या या कथेविषयीं बनांत राहाणाऱ्या ज्ञानी पुरुषांनाहि दुःख होत असतें 
॥ २ ॥ एक बोकड आपल्याल्य आवडणारे पदार्थ कोठें मिळतील हें पाहाण्यासाठी रानांत 
इकडेतिकडे फिरत असतां एक शेळी आपल्या कर्मानुसार विहिरींत पडलेली तेथें त्याच्या 
दृष्टीस पडली ॥३॥ तेव्हां दिला बर काढण्याची युक्ति कराबी असा विन्चार करून त्या विषय- 
लंपट बोकडानें आपल्या डिंगांचीं विहिरीचा कडा खोदून बाहेर येण्यासाठी बाट केली 
॥ ४ ॥ मग ती चपलांगी शेळी बिहिरींतून बाहेर आली आणि तिचें त्या बोकडावर प्रेम 
बसलें. तिनें त्याला पदि म्हणून वरिलें आणि तें पाहून दुसर्‍या शोळ्यांनाहि पतीची इच्छा 
झाली ॥ ५ ॥ त्याप्रमार्गे त्या ड़ दाढीबाल्या बोकडाला त्यांनींहि बरिलें आणि स्त्रियांना 
संतुष्ट करण्यांत तो कुराल आहे आगि विप्रय भोगण्यालाहि समर्थ आहे असें पाहून त्याच्या- 
ब त्या फार प्रेम करू लागल्या. तो एकटा वोकरड त्या अनेक शेळ्यांची इच्छा पूर्ण करी 
आणि त्यामुळें त्यांची मोगेच्छा वाढत गेळी. याप्रमाणें भोगासक होऊन तो त्यांच्या समागमें 
रमत असतां त्याला आपण कण याचें भान राहिलें नाहीं || ६ ॥ त्या दुसर्‍या शोळ्यांतील 
एक शेळी त्याची अत्यंत आवडती होती. तिच्याशी तो क्रीडा करितो हे पाहून त्या पहिल्या 
बिहिरींतीळ शेळीला त्याचें ठे झत्य वहन झालें नाहीं ॥ ७ ॥ ती त्याला, मित्रासारखा 
दिसणारा, पण अंतःकरणाचा दुष्ट, केवळ बिषयलंपट व क्षणमात्र इंद्रियतृत्तीकरितांच प्रेम 
दाखविणारा असें मानू. लागली आणि दुःखाने त्याचा त्याग करून आपल्या स्वामीकडे 
गेडी. ॥ ८ ॥ ती गेली असतां तो स्त्रीलंपट बोकड दीन होऊन जं ब॑ ब्द करीत तिनी 
समजूत घालण्यासाठी तिच्या सागोमाग घांबला; पण वाटेंत कांहीं त्याला तिची समजूत 
घालतां आली नाहीं ॥ ९ | त्या शेळीचा स्वामी कोणी ब्राह्मण होता. त्यानें हा सर्ब प्रकार 
लक्षांत घेऊन त्या बोकडाच्छ लोंबणाय व्रुपणच तोडून टाकिला; पण त्याला तो पुनः जड- 
विण्याची विद्या माहीत असल्यामुळें आपल्या गोळीच्या दार्यासाठीं त्यानें तो पुनः लावून 
दिला ॥ १० ॥ याप्रमाणे इषण पुनः लाबिल्यावर तो बोकड त्या बिहिरींत सांपडळेल्या 
शेळीसह्‌ रमू लागला. ययाठि म्हणतो,-दे देवयानि, तो बोकड किती तरी काळ तिच्यासह 
भोग भोगीत आहे; पण अजूनहि त्याची तृमि झालेली नाहीं || ११) हे सुंदरि, त्याचप्रमाणें 


स्कंध ९--अध्याय १९ २१७ 





मीसुद्धा दीन होऊन तुझ्या प्रेममाशांत जखडून गेलों आहें आणि तुझ्या मोहकपणाला बशा 
होऊन स्वतःलाहि करिसरळों आहें || १२ ॥ या प्रथ्बीबर तांदूळ, गहूं इत्यादि धान्यें आहेत 
सोनें, रुपें आदि संपत्ति आहे किंवा पु, स्त्रिया इत्यादि उपभोग्य पदार्थ आहेत; पण 
ज्या पुरुषाचें मन केवळ विषयलालसेनें घेरलें आहे त्याच्या मनाला या वस्तूंपैकीं एकहि 
-बस्तु संतोष देऊं शकत नाहीं || १३ ॥ विषयवासना ही विषयांच्या उपभोगानें कधींहि 
तृ्त होत नाहीं; तर उलट असें होतें कीं, जसा अभि तुपाच्या योगानें न विझतां अधिकच 
पेट घेतो, तशी विषयवासना ही विषयांच्या उपभोगानें कमी न होतां अधिक्राधिक वाढतच 
जाते | १४ ॥ पग जेव्हां मनुष्य कोगत्याहि प्राण्यांविषयी रागद्वेध आदिकरून दुष्ट विचार 
बाळगीत नाहींसा होऊन सबोबर सारख्या दर्याद्रदृष्टीनें पाहूं लागतो, तेव्हां मात्र त्याला 
सर्वेच दिशा सुखकारक होतात ॥। १५ । अल्पमतीच्या लोकांना भोगेच्छा सोडून देणें अत्यंत 
कठीण आहे. मनुष्य वृद्ध होऊन दुबळ झाला, तरी ती इच्छा दुर्बळ होत नाहीं. यास्तव 
ज्याला सुख पाहिजे असेल त्याने सार्‍या दुःखांचें मूळ अशी ही भोगेच्छा सत्वर टाकून 
दिली पाहिजे || १६ ॥ प्रत्यक्ष माता, बहीण किंबा मुलगी असली तरी तिच्यासह एकान्तीं 
आसनावर बसूं नये. कारण इंद्रियें हीं मोठीं बळकट असून ज्ञानी माणसालाहि आपल्याकडे 
खेचून घेतात ॥१७॥ मींच पाहा, सा एखा हजार वर्षे तरिषरयोपमोग घेत आहें; पण दिवसानु- 
दिवस माझी त्याबित्रयींची इच्छा वाढतच आहे ॥ १८ || यास्तव आतां तिचा मीं त्याग 
करतों आणि मन पखह्याकडे लावून ब सुख्दुःखादि दंद्रापासून अल्पि होऊन निर्हंकार 
असा रानांत पश्रूंच्या समागमांत राहण्याचें ठरावेतों | १९ || जें कांहीं दिसत आहे किंबा 
ऐकू येत आहे, तें सर्व संतारचक्रांत लोटून आत्मस्वरूपाचा लोप करणारें आहे, ही गोष्ट 
जाणून शात्या पुरुषानं त्याचें न्वितन करण्याचें किंबा उपभोग घेण्याचें सोडून द्यावें| २० ॥ 
देवयानीला असे सांगून ययातीनें पूरूचें तारुण्य पूरूला परत दिलें आणि त्याच्यापासून 
आपडी जश घेऊन तो निरिच्छि झाला ॥ २१ || त्यानें आमेयीचा प्रदेश द्वुद्यळा दिळा 
दक्षिण भाग यंदूला दिला, पश्चिम भाग तुर्बसूळा दिला आणि उत्तर प्रांताचा अधिकार 
अनूकडे सांपबिळा || २२ ।। याप्रमाणें व्यवस्था केल्यावर त्यानें सर्व प्रजाजनांना अत्यंत 
प्रिय असलेल्या पूरूला सावंभौमयदाचा अभिषेक केळा आणि बडील भावांना त्याच्या 
तंत्रानें बागाबयास सांगून तो बनांत निवून गेळा | २२ ॥ याप्रमाणें हजारों बर्धे भोगिलेले 
साही इंद्रियांचे बिपय, पंख फुटळेडा पक्षी जता घरटें सोडितो त्याप्रमाणें ययातीनें एका 
क्षणांत सोडून दिले || २४ । तेथें सर्बसंगपरित्याग करून आत्मानुभब घेतल्यावर त्रिगुणा- 
त्मक अशा शरीशदिकांपासून तो मुक्त झाला आणि बासुदेवस्बरूपी निःसंग अशा 
परबक्ाचा साक्षात्कार करून घेतल्यामुळे त्याला भगबद्धक्तांना मिळणारी उत्तम गति मिळाली 
॥ २५ । यवातीनें सांगितलेडी कथा ऐकिल्यावर देवयानीला ती स्वत:चीच निंदा होय, ब 
स्त्रीपुरुषांच्या प्रेमांतीळ गोंधळा'ची एक थट्टा म्हणून ययातीनें ती सांगितली, असें वाटलें 
1 २६ ॥ पाणपोईवर जसे कांहीं वाटसरू एकत्र होऊन मैत्री करतात, तोच प्रकार 
परमेश्रराधीन असलेल्या प्राण्यांसंबंधानें मायेने घडवून आणिलेला असतो असें ती 


२श्‍्ट सुलभ श्रीमद्भागवत 





समजली || २७ ॥ तेव्हां तिनें ज्याप्रमाणें खपतांतीला भोग सोडावे त्याप्रमाणें सर्व विषयांचा 
संग सोडून दिला आणि श्रीकृष्णपरमात्म्याकडे चित्त लावून आपल्या शरीराचा त्याग 
केला |॥ २८ ॥ देहत्याग करतांना ती म्हणाली,-हे भगवन्‌ वासुदेवा, तू सकल सृष्टीचा 
निर्माणकर्ता आहेस, तुला नमस्कार असो. तूंम्च सर्व प्राण्यांच्या अंत;करणांत बास करीत. 
असून शांत ब सर्वव्यापी आहेस, तुला माझा नमस्कार असो ! 1 २९ | 


एकोणिसावा अन्याय समाप्त 


अध्याय ९० बा 





अुकाचार्य परीक्षित्राजाला सांगतात,-दे राजा, आतां पूरूच्या बंशाचें वृत्त मी तुला 
सांगतां. पूरुबंशांतच तुझा जन्म झाला असून आणखीहि अनेक श्रेष्ठ राजे व ब्राह्मणवंशीय 
पुरुष या वंशांत उत्पन्न झाले, || १ ॥ पूरूचा पुत्र जन्मेजय व जन्मेजयचा प्रचिन्वान्‌ 
असून प्रचिन्वानाचा प्रबीर, प्रवीराचा नमस्यु, आणि नमस्यूचा चारूपद हा होय ॥२॥ 
वारुपदाला सुद्यु नांवाचा मुलगा होता ब सुद्यूचा बहुगव नांवाचा पुत्र होता. बहुगबाःचा 
संयाति, संयाती'चा अंहयाति अहंयातीचा पुत्र रैद्राश्व म्हणून सांगितला आहे ।।२॥ रौद्रश्वाला 
त्रव्तेयु, कुक्षेयु, स्थाडिलेयु, कृतेयुक, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, तत्येयु, ब्रतेयु आणि सर्वात 
धाकटा म्हणून प्रसिद्ध असलेला बनेयु, असे दहा मुलगे घुताचीनामक अप्सरेपासून झाले.. 
जशीं दहा इंद्रियें परमात्म्याच्या नियेत्रणांत असतात तसे हे दहा पुत्र पित्याच्या आजेंत 
होते | ४ ॥ ५ ॥ त्यांपेक्री क्वतेयूळा रंतिभार हा पुत्र झाला. रंतिभाराळा सुमति, धुव 
आणि अप्रतिरथ असे तीन पुत्र झाले. त्यांपेकीं अप्रतिरथाला कण्ब नांबाचा मुल्गा होता 
॥ ६ ॥ कण्वाचा पुत्र मेघातिथि नांवाचा असून मेंघातिथीला प्रस्कण्य आदिकरून 
ब्राह्मणबंशीय पुत्र झाळे, सुमतीचा पुत्र रेभ्य नांवाचा असून रेभ्याचा पुत्र दुष्यन्त म्हणून 
सांगितला आहे || ७ ॥ हा दुष्यन्त एकदां मृगयेसाठीं बनांत गेला असतां कण्वाच्या 
आश्रमांत त्यानें प्रवेश केला. तेथें ल्क्र्मीप्रमाणें आपल्या तेजाने आश्रमाला शोमा आणणारी 
एक स्त्री त्याच्या दृष्टीस पडली || ८ || परमेश्वराच्या मायेसारख्या त्या मोहक स्वरूपाच्या 
स्त्रीला पाहातांन्च दुष्यन्त तत्काळ मोहित झाला व त्याच्या समागमें जे कित्येक सैनिक होते 
त्यांच्या समक्षच तो तिच्याशी बोलूं लागला || ९ ॥| तिच्या दरीनामुळे त्याला मोठा 
आनंद झाला आणि त्याळा झालेले मृगयेचे श्रमहि दूर झाले. त्याच्या मनांत 
तिजविपरयींच्या प्रेमाचा संचार झाला ब त्यामुळें तो विव्हळ होऊन हास्ययुक्त मधुर शब्दांनी. 
तिळा म्हणाळा || १० || ' हे कमळनयने, हे मनमोहिनि, तूं कोण ब कोणा'ची कन्या 
आहिस ? तसेंच या निजन अरण्यांत राहून तूं काय कराबयाचें मनांत योजिले आहेस ? 
॥ ११ ॥ हे सुंदारे, मला तर उघड दिसतें कीं, तूं कोणी राजकन्या आहेस. कारण पूरूच्या 
कुळांत उत्पन्न झालेल्या पुरुषांचें मन अधमांकडे केव्हांहि बळत नाहीं || १२॥ 

दुष्यन्ताचें भाषण ऐकूण ती शकुंतला म्हणाली,-* हे घूर राजा, मीं विश्रामित्राची'च 
कन्या असून माझी आई जी मेनका तिनें मला जन्मत:च अण्ण्यांत टाकून दिलें होतें. हा 
सर्व वृत्तान्त भगवान्‌ कण्बमुनींना ठाऊक आहे. असो. आतां मीं आपलें काय काम करावें 
तें कृपा करून सांगा || १२ ॥ हे कमलनयना, येथें बस; आणि आमच्या आतिथ्याचा 
स्वीकार कर, येथें पुष्कळ देवमात आहे. त्याचें तूं भोजन कर आणि बाटल्यास येथें 
राहण्यालाहि तुला आडकाठी नाहीं ॥ १४ ॥ शकुन्तळेचें हें उत्तर ऐकून दुष्यन्त म्हणाला , 


२२० सुलभ श्रीमद्भागवत 





5 हे सुंदरे, कुशिकराजाच्या बंशांत तुझा जन्म झालेला असल्यामुळें, तुला हें योग्यच 
आहे. कारण राजकन्या ज्या असतात त्या आपल्याला अनुकषूष अळा अति स्वतःच 
निवडितात ॥ १५ ॥ दुष्यन्ताच्या या म्हणण्याला शकुम्तलेनें ऊचुमोदर दिलें असतां 
दुष्यन्तानें धर्माला अनुसरून तिचें गांध्ंविधीनेंच पाणिग्रहण केलें; कारण त्याला देश, 
काळ इत्यादिकांना अनुसरून कसें बागार्वे याचें 'चांगलें ज्ञान होतें ॥ १६ ॥| नंतर त्या 
अमोतबीर्य श्रेष्ठ राजानें शाकुन्तलेला आपली पट्टराणी करून तिच्या ठिकाणीं गर्भस्थापना 
केळी आणि दुसर्‍या दिवशीं उजाडल्यानंतर तो खयापल्या नगराला निघून गेला. तो 
गेल्यावर योग्य काळ जातांच गाकुंतलेला पुत्र झाला ॥ १७ ॥ त्या पुत्राचे जातकादि 
सर्व योग्य ते संस्कार त्या अरण्यांत कण्बमुनीने केळे. तो बालक कमरा; मोठा होऊन 
मोठमोठ्या सिंहांना बलात्काराने बांधून त्यांच्याीं खेळूं लागला ॥ १८॥ तेव्हांत्या 
अत्यंत पराक्रमी अशा आपल्या पुत्राला घेऊन ती शकुंतला पतीच्या धरीं गेली. हा पुत्र 
श्रीहरीचा अंशाबतारच होता || १९ | शकुंतला त्याला घेऊन दुष्यनताकडे आली, पण 
त्या निष्कलंक माता पुत्रांचा राजा स्वीकारच करीना, त्या वेळीं सर्ब लोक ऐकत असतां 
आकारबाणी झाली || २० ।॥ है दुष्यन्ता, माता केवळ भात्याप्रमाणें म्हणजे चामड्याच्या 
'पिशबीप्रमाणें असून पुत्र हा एवरोखर पित्याचाःच होय. ज्याच्यापासून तो झाला, त्यार्‍चाच 
तो असतो. यास्तव या पुत्राचा तूं स्वीकार कर, शकुंतळेचा अपमान करू नकोस ॥२१॥ 
बंशवृद्ि करणारा पुत्र आपल्या पित्याचे नरकरापासून रक्षण करितो. हे राजा, आणि या 
गर्भाचा तूंम्य संस्थापक आहेस. दाकुंतला बोळली तें अगदीं खरें आहे! २२॥ ही 
आकाराबाणी ऐकून दुष्यन्तानें राकुंतळेचा पुत्रासह स्वीकार केला. पुढें दुष्यंत मृत्यु 
पावल्यावर हा भरत नांबाचा त्याचा पुत्र चक्रवर्ती राजा झाला. त्यानें मोठी कीति 
मिळविली. तो परमेश्वराचा अंश्याबतार असून त्याच्या माहात्म्याचें वर्णन प्रथ्वीबर सर्वत्र 
गाइलेलें ऐकूं येतें || २२ ॥ त्याच्या उजव्या हातावर चक्राची खूण असून पायांबर 
कमळाच्या कळ्याचें व्िन्ह होतें. सार्बमौम राजा म्हणून त्य़ाला विधियुक्त महाभिषेक 
झाल्यावर त्या पराक्रमी भरतानें ममतेचा पत्र जो दीर्धतमा याला पुरोहित करून अनेक यज्ञ 
केले. त्यांतील गंगेच्या कांठीं झालेल्या यज्ञांत त्यानें पंचावन्न यज्ञीय अश्रांचे बळि दिले, 
आणि यमुनेच्या कांठीं अछयाहत्तर अश्व त्यानें यशस्तंभांना बांधिले. या यज्ञांत भरताने 
त्रदत्विजांना विपुल दक्षिणा दिली. दुष्यंतपुत्र भःता'चा यज्ञाभि अत्यंस योग्य अशा भूमीबर 
प्रज्थडित झाला होता आणि त्या प्रसंगीं एक सह आह्मणांनीं एकेकाला एकेक बद्र गाडू 
याप्रमाणें दक्षिणा बांडून घेतली | २४ ॥ ॥२५॥ ॥ २६ ॥ याप्रमाणें एकशे तेहतीस 
अश्नमेध यज्ञ करून दुष्यंतपुत्र भरताने सर्व राजांना आश्चर्यचकित केलें आणि तेणेंकरून 
मायासमुद्र तरून तो देबांचाहि गुरु जो श्रीहारे त्याच्या स्थानीं गेला || २७ | भरताने 
मष्णार नांबाचें एक मोठें कृत्य केलें व त्यांत शुभ्र दातांचे ब काळ्या वर्णाचे 'चौदा लक्ष 
हत्ती सोन्यानें मढवून त्यानें दान दिले ॥ २८ ॥ हे भरताचे कृत्य फारच मोठें होय; 
आणि ज्याप्रमाणें केवळ बाहूंच्या साहाय्यानें स्वर्ग मिळवितां येत नाहीं, त्याप्रमाणें इतर 


स्कंध ९---अध्याय २० २२१ 


-२.२.- ०-५“: ५-८५/-५--८८८८५८-८८८५५-५८-५८-:--.२-->4>>>.>>.>-.२.-.->.>.>_>>>>>>>* 








राजांना तें पूर्वी कधी करिता आठे नाहीं ब पुढेंहि कोणाला करतां येणार नाहींच ॥२९॥ 
भरताने दिग्बिजयहि केला आणि त्या प्रसंगीं किरात, हण, यवन, आन्ध्न, कंक, खश आणि 
शक या ब्राह्मणविरो'धी सर्व म्लेंच्छ राजांचा त्याने बघ केला ।। ३० | पूर्वी तामथ्यवालें 
दानबांनीं देबांचा पराभव करून,देवस्त्रियांना आपल्या पाताळांतील घरांत नेऊन ठेविलें 
होतें व तेथें त्या बंदींत असत. भरताने त्या दानबांना मारून त्या देवस्त्रियांना परत आणितें 
॥ ३१ || भरत राजा राज्य करीत असतां त्याच्या प्रजेला जेजे कांहीं पाहिजे असे, न्‌ 
सर्व पृथ्वी ब अंतरिक्ष यांपासून मिळत असे. भरताने सत्तावीस हजार वर्षे सर्ब प्रथ्वीवर 
राज्य केलें || २२ ॥ आणि शेबटीं लोकपालांचें ऐश्वर्य, चक्रबर्ती राजा'ची संपत्ति, अठुंठित 
राज्याधिकार, फार काय पण प्राण देखील मिथ्या होत असें जाणून त्यानें त्या सर्वाचा 
संग सोडून दिला | २३ ॥ द्युकाचार्य परीक्षितीला सांगतात,-हे राजा, भरताला 
विदर्भकुळांत जन्मलेल्या तीन स्त्रिया असून त्या सर्ब त्याच्या आवडत्या होत्या; पण 
आपणांस पुत्र झाले असतां, हे मळा अनुरूप नाहींत असें राजानें जर म्हटलें तर तो 
आपला त्याग करील कीं काय, या भीतीनें त्यांनीं पुत्रांना मारून टाकिले | ३४ | 
याप्रमाणें भरताचा बशा खुटण्या'चा प्रसंग आला असतां त्यानें पुत्रप्रात्तीसाठीं मरुत्स्तोम 
नांबानचा यज्ञ केला आणि त्यामुळें मरुतदेबांनीं भरद्वाज हा पुत्र त्याला दिला ॥ ३५ ॥ 
या भरद्दाजाची कथा अशी आहे कीं, बृहस्मतीचा भाऊ जो उतथ्य, त्या'ची पत्नी ममता 
गरोदर असतां तिच्याशी मैथुन करण्यास ब्रृहस्पति सिद्ध झाला; त्या वेळीं आंतील गर्भानें 
त्याचा निषेध केला असतां ब्रहस्पतीनें त्याला आंधळा होशील असा शाप देऊन ममतेशीं 
मैथुन केलें आणि बीर्य सोडिले || ३६ ॥ ( हें बीय गर्भातील बालकाने पायानें बाहेर 
लोटून दिलें असतां भूमीवर पडलें आणि त्यापासून तत्काळ पुत्र निर्माण झाला ) हा पुत्र 
पतीशिबाय इतरांपासून जन्मल्यामुळें पति आपला त्याग वरील या भीतीनें ममता त्याला 
टाकून देऊं लागली. तेव्हां त्याचें नांब दरोविणारा 'होक देबांनीं तिळा म्हणून दाखविला 
॥ ३७ ॥ ' हे अज्ञानी स्त्रिये, हा पुत्र तूं आणि मी अशा आपणां दोघांपासून उत्पन 
झालेला आहे. तरी याचें तूं पोषण कर. ? * हे ब्रृहस्पते, तूंच याचें पोषग कर ! कारण 
हा आपणां दोघांपासून झाला आहे, असें बृहस्पति आणि ममता यांनीं म्हणजे त्या 
बालकाच्या मातापित्यांनीं एकमेकांना सांगितलें आणि त्याला टाकून तीं दोघेहि निघून 
गेलीं. यामुळें या मुलाला भरद्वाज असें म्हणू लागळे | ३८ || याप्रमाणें देवांनीं सांगितलें 
असतांहि हा पुत्र ( व्यमिचारोत्प्न असल्यामुळें ) व्यर्थ होय, असें मानून ममतेने त्याचा 
त्याग केला. मग देवांनी त्याचें पोषण करून भरताचा वंश नष्ट होऊ लागला असतां तो. 
त्याच्या स्वाधीन केला ॥ २९ || 


अभ्याय विसावा समाप्त 


अध्याय २१ वा 


शुकाचार्य परीक्षितीला सांगतात,-- हे राजा, भरद्दाजाला बितथ असेंहि म्हणत. 
त्याचा पुत्र मन्यु आणि मन्यूला ब्रहत्क्षत्र, जय, महाबीर्य, नर आणि गर्ग असे पांच पुत्र 
झाले, त्यांत नराचा पुत्र संक्ृति नांबाचा होता ।॥ १ | हे राजा, संकृतीला गुरु आणि 
रंतिदेव असे पुत्र होते. रंतिदेवाचची कीर्ति एथ्बीबर्च नव्हे तर स्वगोतहि गाण्यांत येते. 
वित्ताचा व्यय होणारच, तेव्हां तें देत अतावें, असा रंतिदेवाचा निश्चय असे. त्यामुळें 
स्वतः भूक लागली असतांहि जें मिळेल ते कोणी मागितल्यास तो देऊन टाकी. एकदां 
अशा रीतीनें तो अगदीं निष्कांचन झाला आगि कुटुंबासह त्याच्याबर मोठा प्रसंग आला; 
पण त्यानें धैय सोडलें नाहीं ॥२॥ ३ | त्याला अक्षेचाळीस दिवस पाणीहि प्याबयास 
मिळालें नाहीं; अश्या स्थितीत असतां एके दिवशीं सकाळीं तूप, खोर, सांजा ब पाणी हीं 
त्याच्या पुढें आलीं. कुटुंबावर अशी अपत्ति आली असतांहि, पुढे आलेले पदार्थ रंतिदेब 
खाऊं लागणार,इतकयांत भूक व तहान लागून अगदीं व्याकुळ झाल्यामुळें कांपत असळेला 
एकः ब्राह्मण तेथें येऊन पोंचला || ४ || ५ ॥ रंतिदेवानें त्या जाह्मणाचा आदर करून 
श्रद्धेने त्या अन्नाचा बिभाग त्याला अर्पण केला; कारण सर्वत्र श्रीहरि भरलेला आहे अशी 
त्याची भावना हढ होती. ब्राह्मण त॑ अन्न भक्षण करून तेथून निघून गेला || ६॥ शुकाचार्य 
सांगतात,-हे राजा, तो ब्राह्मण निघून गेल्यावर रंतिदेब उरलेला अन्नभाग घेऊन खाऊं 
लागणार, तोंच दुसरा एक शूद्र अतिथि तेथें आला. तेव्हांहि रंतिदेवाच्या मनांत श्रीहरि 
असल्यामुळें त्या अन्नाचा भाग त्यानें त्या ूद्रालळा काहून दिला | ७ | शूद्र तें अन्न 
खाऊन गेल्यावर कांहीं कुत्रे बरोबर घेऊन आणखी एक अतिथि आला आणि 'हे राजा, मी 
ब माझे हे कुत्रे फार भुकेळे आहेत, आम्हांला अन दे ! ' असें काकुळतीने म्हणूं लागला 
॥ ८ ॥ रंतिदेवानें त्याचाहि आदर करून उरंलेलें अन्न मोठ्या बहुमानानें त्याला अर्पण 
केलें आगि त्याला ब त्याच्या कुत्र्यांना नमस्कार केळा || ९ || आतां त्याच्याजवळ पाणी 
तेबढें राहिलें होतें ब तेंहि एकट्याला पुरेळ एबढेंच सरासरी होतें. तें तो प्यावयास लागणार, 
इतक्यांत तेथें एक चांडाळ आला आणि 'हे राजा, मीं चांडाळ आहें, मला पाणी दे. असें 
म्हणाला | १० | तों चांडाळ अगदीं दीनबाणीनें ते राब्द बोलला आणि ते बोलतांनाहि 
त्याला फार कष्ट झाले, असें पाहून राजाळा दया आली“ आणि त्याच्या कोमल मनाला 
अतिशय दुःख होऊन तो त्या चांडाळाशीं गोड राब्दांनीं बोळू लागला |११॥ तो 
म्हणाल ,---अष्टसिद्धि ज्यांत राबत आहेत असे श्रेष्ठ स्थान परमेश्वरापासून मिळवावे अशी 
माझी महत्त्वाकांक्षा नाहीं. मला मोक्षाचीहि गरज नाहीं. तर सर्व प्राण्यांच्या अत:करणांत राहून 
त्यांचें दुःख मीं भोगावे ब तेणेंकरून ते दुःखसुक्त व्हावेत, अशी माझी इच्छा आहे ॥१२॥ 


स्कंध ९-- अभध्याय २१ २२२३ 


"(४.”४”४/४” 








जगाबया'ची इच्छा असल्यामुळें दीनबाणीनें अन्नपाणी मागणाऱ्या प्राण्याला अन्नदान ब 
-जलदान केल्यामुळें माझी भूक व तहान सर्व नाहींशी झाली. माझं शरीरहि स्वस्थ झालें. 
माझें दैन्य, माझे श्रम, माझा शोक, उद्वेग ब मोह हींहि सर्व दूर झालीं आहेत ॥१२ ॥ 
असें म्हणून पाण्याबांचून मरणाऱ्या त्या रंतिदेबानें सहज ैयाने तें पाणी चांडाळाला दिलें. 
इतका तो स्वभावा'चा दयाळू होता | १४ ॥ रंतिदेबाची परीक्षा पाहाण्याकरितां श्रीहरीच्या 
मायेनें निमिलेळे त्रिसुबनाचे स्वामी असे ब्रह्मादि देवचा अतिथिरूपानें तेथें आळे होते. 
फलाऱची इच्छा करणाऱ्यांना तें देणाऱ्या अशा त्या देवांनीं, रंतिदेब परीक्षैत उतरला असें 
पाहून त्याला दशन दिलें | १५॥ पण रंतिदेवाला कसलीच अपेक्षा नव्हती, कारण तो पूरण 
निःसंग झाळेञा होता. त्यानें त्यांना नमस्कार करून मोठ्या भ झीनें भाबान्‌ बासुदेवालाहि 
नमस्कार केला | १६ ॥ त्याचें लक्ष ईश्वराकडे लागळेळें असल्यामुळें त्याला दुसर्‍या 
कोणत्याच फलाची इच्छा नव्हती. हे राजा, स्वप्तांतीळ देखाबा जागेपणीं जसा नाहींसा 
व्हाबा, त्याप्रमाणें त्रिगुणात्मक मायेचा त्याच्या चित्तांत सर्वथा लोप झाला होता ॥१७ ॥ 
रंतिदेवाचे जे सेवक होते, तेहि त्याच्या संगतीत तसेच निरीच्छ होऊन परमेश्वरावर वित्त 
लावणारे योगी झाले || १८ || असो. मन्युपुत्र गगाळा शिनिनामक पुत्र असून शिनीला 
गार्ग्य हा पुत्र झाला. गार्ग्य हा ब्राह्मण होव. म्हणजे क्षत्रियांमध्यें ब्राह्माणांगीहि उत्पत्ति झाली 
मन्युपुत्र महाबीयापासून दुरितिक्षय हा झाला. दुरितक्षयाला अरुणि, कवि आणि पुष्कराखणि 
हे तीन पुत्र होते. हे ब्राह्मणाच्या पदबीला गेले. मन्युपुत्र ब्रृहत्क्तत्रालळा हस्ती नांबाचा पुत्र 
होता, त्यानें हस्तिनापुर राहर बसविलें | १९ ॥ २० ॥ हत्त्तीला अजमीढ, द्विमीढ 
आणि पुरुपीढ असे पुत्र होते. अजमीढाचा बंद चालविणारे प्रियमध आदिकरून मुलगे 
ब्राह्मण असून त्याला आणखी ब्रृहदिघु नांबाचाहि पुत्र होता. या ब्रूहदिधूचा पुत्र 
बृहद्धनुनामक असून ब्ृहद्धवला ब्रहत्काय हा पुत्र झाला आणि ब्ृहत्कायाला जयद्रथ झाला 
॥ २१ ॥ २२ | जयद्रथाचा पुत्र विशद आणि विशदापासून सेनजित्‌ झाला. 
सेनजिताला रुचिणाश्व, हृढहनु, कार्य आणि वत्स असे पुत्र होते | २३ ॥ त्यांतील 
रुचिशश्वाला प्राज्ञ नांवाचा मुलगा असून प्राज्ञाचा एथुसेन, व प्रथुसेनाचा पार होय. 
पाशला नीप नांबाचा मुलगा होता ब नीपाला शंभर पुत्र झाले || २४ ॥ त्या नीपालूच 
% शुककन्या जी कृत्वी तिच्यापासून बह्मदत्त नांबाचा सुलगा झाला. हा ब्रह्मदत्त योगी 
असून त्याला सरस्वतीनामक भार्येयासून विष्वक्सेन हा पुत्र झाला || २५ ॥ विष्वक्सेनानें 
जञैगीप्व्याला योगशास्त्र शिकविण्यासाठी त्या शास्त्राबर ग्रंथ रचिला. त्याला उद्क्स्वन 
नांबाचा पुत्र असून उदक्स्वनाचा भळाद होय. एवढे बृहदिषूच्या वंशांतील राजे होत. 
असो ॥ २६ ॥ हस्तीच्या द्विमीटनामक पुत्राला यवीनर नांबा'ा पुत्र होता ब यबीनराचा 

% हा शुक म्हणजे व्यासपुत्र भागवताचार्य शुकच होय. छुक खरोखर जन्मतःच 
निःसंग ब वैराग्यशील असून तत्काल घरांतून निघून गेला होता; पण आपल्या विरहाने 
व्यास दुःखित झाला असें पाहून लानें छायाश्युक निमोण करून त्याच्याकडून ग्हस्थाश्रम 
करविला अशी कथा आहे. 


२२४ सुलभ श्रीमद्भागवत 





मुलगा कृतिमान्‌ म्हणून तांगितला आहे. त्याला सत्यधृति असेंहि नांब होतें. कृतिमानाला 
इढनेमि हा पुत्र झाटा व हढनेमीपासून सुपार्श्व झाला || २७ ॥ सुपाश्वाचा पुत्र सुमति. 
आणि सुमती समतिमान्‌ होय. सन्नतिमानाचा पुत्र कृति. यानें हिरण्यनाभापासून 
योगशास्त्र शिकून प्राच्यसामांच्या सहा संहिता गायिल्या व दिष्यांना पढविल्या. 
कुतीळा नीप नांबाचा तीक्ष्णगास्त्रधारी पुत्र झाला. त्या नीपाला क्षेम्य, क्षेम्याला सुवीर, ब 
सुवीराला रिपुंजय असे क्रमानें पुत्र होते | २८ | || २९ ॥ रिपुंजयाला बहुरथ नांवाचा 
पुत्र होता. हस्तीचा तिसरा मुलगा जों पुरूमीढ त्याला संतति नव्हती. अजमीढाला प्रियमेघहि 
ब्राह्मण आणि ब्रहदिंबु हा क्षत्रिय, यांशिवाय नलिनी नांबाच्या स्त्रीपापासून नील नांबाचा 
पुत्र झाला होता.त्या नीलाचा पुत्र शांति||२०॥शांतीचा पुत्र सुशांति. सुशांतीचा पुरुज आणि 
पुरुजाचा अक होय. अर्कापासून भर्म्याश्व हा झाला. भर्म्याश्राला मुद्वळ आदिकरून पांच 
पुत्र होते ॥ ३१ ॥ त्यांतील इतरांची नांवें यवीनर, बृहदिषु, कांपिल्य आणि संजय अशीं 
होतीं. मर्म्याश्व पांच पुत्रांना पाहून म्हणाला, ' हे पांच पुत्र पांच प्रांतांचे रक्षण करण्यास. 
पुरेसे आहेत.' यावरून त्यांना पुढें पांचाळ असें नांब पडलें. या पांचांपेक्तीं मुद्धलापासून 
मौद्रल्य नांवाचें ब्राह्मणगोत्र उत्पन्न झालें || ३२॥ ॥ ३२ ॥ मुद्लाला दोन जुळीं मुलें 
झालीं, त्यांतील मुलगा तो दिवोदास आणि मुलगा ती अहल्या होय. अहल्येला गौतमसुनी- 
पासून शतानन्दनामक पुत्र झाला ॥ ३४ ॥ शातामेदाला धनुर्बेदांत निष्णात असा 
सत्यधृति नांबाचा पुत्र होता. सत्यचृतीचा पुत्र गारदवत्‌. या शारद्दताचें बीर्य उर्धशीच्या दशना- 
मुळें एका दुभीच्या बेटावर पडलें आणि त्यापासून सुंदर जुळ्या मुलांचा जन्म झाला. 
दोतनुराजा मृगया करीत असतां त्याच्या दृष्टीस तीं मुळें पडलीं ब त्याला दया येऊन 
त्यानें तीं आपल्या समागमे घेतलीं. त्यांतील मुलगा तो कूप होय बकन्या ती कृपी. ही 
कृपी पुढें द्रोणाचार्याची पत्नी झाली | २१५॥ २३६॥ 


अभ्याय एकविसावा समात्त 


अध्याय २२ वा 





शुकाचार्य परीक्षितीला सांगतात,--हे राजा, मुद्रल्पुत्र दिबोदासाला आणली 
मित्रेयु नांबाचा पुत्र होता ब त्या मित्रेयूचा पुत्र च्यवन नांबा'चा होता. च्यवनापासून सुदास, 
त्यापासून सहदेव, सहदेबापासून सोमक आणि सोमकापासून जन्तु असा वंशविस्तार 
झाला ॥ १ | जन्तूला दोभर पुत्र असून त्यांतील धाकटा प्रषत्‌ नांवाचा होता. त्या 
छषताच्या डरुपदनामक पुत्राला द्रोपदी ही कन्या आणि धृष्टयुम्म आदिकरून पुत्र 
झाळे || २ ॥ धृष्टयुम्नाचा पुत्र धृष्टकेतु. इतके हे भर्म्याश्वाच्या वंशांतील पंचाल नांबाचे 
राजे होत. अजमीढाचा आणखी क्रक्ष नांवाचा जो सुल्गा होता त्यापासून संवरण हा 
झाला || ३ || संबरणाला सूर्यकन्या तपतीपासून कुझु हा पुत्र होऊन तो पुढें कुरुक्षेत्राचा 
राजा झाला. कुरूचे परीक्षित्‌, सुधनु, जहु व निषरधाश्व असे पुत्र होते ॥ ४ || त्यांत 
सधनूपासून सुहोत्र, सुहोत्रापासून च्यवन, च्यवनापासून कृति, क्ृतीपासून उपस्चि बसु 
आणि त्या वसूपासून बृहद्रथ आदिकरून पुत्र झाले |५॥ त्यांतील इतरांची नांचें कुशांब, 
मस्त्य, प्रत्यग्न, चेदिप इत्यादि असून ते चेदिदेशाचे राजे होते. बृहदरथापासून कुशाग्र 
झाला, कुशाग्राचा पुत्र क्षम. तर्षभाला सत्यहित नांबाचा पुत्र झाला ब सत्यहिताचा 
सुत्र पुष्पबान्‌ होय. पुष्पवानाला जंबु नांबाचा मुल्गा होता. बृहद्रथाला दुसऱ्या पत्नीपासून 
मुलांची दोन शकले झालीं || ६ ॥ ७ ॥ मातेनें तीं शकले म्हणून बाहेर फेकून दिलीं 
असतां बरा नांवाच्या राक्षसीनें तीं एकत्र जुळविलीं आणि 'जग, जग !? असें म्हणूं लागली, 
तोच जरासंध म्हणून पुत्र झाला ||८॥ त्या जरासंधापासून सहदेव झाला. सहदेवा- 
पासून सोमापि झाला आणि सोमापीपासून श्रुतश्रवा झाला. कुरुपुत्र परीक्षिताला संततिच 
नव्हती. कुरूचा आणखी पुत्र जो जन्हु त्याला सुरथ नांवाचा पुत्र होता || ९ || सुरथा- 
पासून विदूरथ झाला आणि विदूरथापासून सार्वभौम झाला. सार्वभौमाचा पुत्र जयसेन 
हा असून जयसेनाचा राधिक आणि राधिकाचा अयुत हा होता || १ ० || अयुतापासून क्रोधन 
झाला आणि क्रोधनापासून देवातिथि झाला. देवातिथीचा पुत्र क्रवष्य, कव्ष्याचा दिळीप आणि 
दिलीपाचा पुत्र प्रतीप होय ॥ १ १ प्रतीपाळा देबापि,ंतनु आणि बाल्हीक असे तीन पुत्र होते. 
त्यांतील देबापि हा पित्याने राज्य दिलें असतां तें सोडून बनांत निघून गेला || १२ ॥ दतनु हा 
पूर्वजन्मी महामिप नांवाचा राजा असून ज्या ज्या मनुष्याला तो हातांनीं स्पश करी, तो तो 
म्हातारा असला :तरी तरुण होई ॥१२॥) याप्रमाणें कार्य केल्यामुळें त्याच्या मनाला उत्तम 
समाधान होई आणि म्हणून शंतनु म्हणजे कल्याण करणारा असें त्याचें नांब पडलें, त्याच्या 
राज्यांत एकदां बारा वर्षे पाऊस मुळींच पडला नाहीं ॥१४] तेव्हां असें कां झालें म्हणून 
शंतनूने जराझणांना विचारलें असतां, ते म्हणाले, * राजा तुझा वडील भाळ राज्याचा स्वामी 
असतां तूं त्याचा स्वीकार करून परिवेत्ता झाला आहेस. तरी हें नगर व सर्व राष्ट्र यांचा उत्कर्ष 

सु. भा, भाग २-१५ 


२२६ सुलभ श्रीमद्भागवत 





7५-०८: वा 


व्हाबयास पाहिजे असेल, तर त्या बडील भावाला सत्बर राज्य दे ! ' ॥ १५ ॥ याप्रमाणें 
ब्राह्मणांनी सांगितलें असतां शंतनूनें देवापीची समजूत करून त्यानें राज्य स्वीकारावे अता 
प्रयत्न केला; पण शंतनूच्या मंत्र्याने -- पूर्वीच देवापीकडे कांहीं ब्राह्मण पाठवून त्याच्या- 
कडून मोहक भाषणांनी देबापीला वेदांपासून भ्रष्ट केलें होतें. शंतनु त्याची समजूत करीत 
असतां देवापि वेदांबिरुद्ध बोळून त्यांची निंदा करू लागला व तत्क्षणींच शतनूच्या राज्यांत 
पाऊस पंडला. हा देवापि योगसमाधि लावून कलाप नांवाच्या गांबीं राहिला आहे || १६॥ 
॥ १७ ॥ कल्युगांत सोमबंश नष्ट होईल त्या वेळीं पुनः कृतयुगाला आरंभ होतांना 
त्याचें हा पुनरुज्षीवन करील. दोतनूनचा भाऊ जो बाल्हीक त्यापासून सोमदच झाला. सोम 
दचाला मूरि, भूरिश्रबा आणि राळ, असे पुत्र होते. रांतनूला गंगेपासून आत्मज्ञानी भीष्म हा 
पुत्र झाला, हा सर्व धर्म जाणणारा, श्रेष्ठ भगक्‍्द्धक्त असून मोठा ज्ञानी होता |१८॥ १९ ॥ 
बीरसमुदायामध्यें श्रेष्ठ अशा परथुरामालाहि त्याने युद्धांत आपल्या पराक्रमाने संतुष्ट केलें. 
होतनूला कोळ्याची सुठगी जी सत्यवती तिच्यापासून वित्रांगद्‌ नांवाचा मुलगा झाला 
॥ २० ॥ त्याचा धाकटा भाऊ बिन्ित्रवीर्य हा होय. न्विचांगद नांवाच्या गंधबांशीं युद्ध 
करीत असतां दातनूचा पुत्र चित्रांगद मरण पाबळा. सत्यवतीला शंतनूशीं विवाह करण्यापूर्वी 
पराशरत्तदषीपासून भगबान्‌ श्रीहरीचा अंग असा व्यास हा पुत्र झाला होता || २१ 
शुकाचार्य सांगतात, त्या पुत्राने वेदांचें रक्षण केलें ब तो कृष्णदवेपायन नांवानं प्रसिद्ध आहे 
हे राजा, मीं हें भागवत त्याच्यापासून शिकलो. आपले दुसरे शिष्य जे पेल, वैशंपायन 
इत्यादि होते त्यांना सोडून भगवान्‌ बादरायण-व्यासानें हें गुद्य ज्ञान मला'च सांगितलें 
कारण मीं त्याचा पुत्र असून श्ांत स्वभावाचा आहें. असो. विच्ित्रवीर्यानें काणिराजाच्या 
दोन कन्यांशीं विवाह केला ॥२२॥ २३ ॥ त्यांची नावें अंबा ब अंबालिका अशीं असून 
त्यांना स्वयंबराच्या प्रसंगीं बलात्काराने पकडून आणिलें होतें. विचित्रवीर्य त्यांच्यावर अत्यंत 
आसक्त झाल्यामुळें क्षयी बनून मरण पाबला | २४ ॥ तो संततिविहीन मरण पावल्यामुळे 
त्याच्या आईने म्हणजे सत्यबतीने व्यासाला आपल्या भावाच्या स्त्रियांच्या ठिकाणीं संतति 
उत्पन्न करण्यास सांगितलें ब त्याप्रमाणें व्यासानें त्यांच्या ठिकाणीं धृतराष्ट्र, पांडु आणि 
विदुर हे पुत्र निर्माण केले || २५ । त्यांत धृतराष्ट्राला गांधारीपासून शंभर पुत्र झाले, 
त्यांतील बडील घुत्र दुर्योधन होय. त्याला एक दुःशला नांबाचची कन्याहि होती ॥ २६ ॥ 
पांडूला शाप झाल्यामुळें स्त्रीगमन वर्ज्य होतें. त्यामुळें त्याच्या कुंतीनामक स्त्रीचे ठिकाणीं 
य॒म, बायु आणि इंद्र या देवांनी युधिष्ठिर, भीम आणि अजुन असे तीन महापराक्रमी पुत्र 
निमीण केले ॥ २७ ॥। तसेंच त्याच्या माद्रीनामक स्त्रीच्या पोटीं नासत्य आणि दख या 
अश्विनीकुमारांपासून नकुल व सहदेव हे पुत्र झाले. या पांच पांडबांना द्रैयदीपासन पांच 
पुत्र झाले. झुकाचार्य सांगतात, हे राजा, हे पुत्र तुजे चुलते होत ॥ २८ ॥ त्यांत युधि- 


न- या मंत्र्याचे अश्वराब ( श्रीघर ) देवापीनें वेदांभची निंदा केल्यामुळें तो राज्याला 
अनधिक्रारी झाला ब त्यामुळें शतनूचा दोष जाऊन पाऊस पडला असा भाव. ( श्रीधर ) 


स्कंध ९-- अध्याय २२ _ २२७ 
आ योक या क ब र ल क यी 210010 5. 
ष्ठिरापासून झालेल्या पुत्राचें नांब प्रतिविन्ध्य, भीमापासून झालेल्याचें श्रुतसेन, अर्जनापासून 
झालेल्याचें श्रुतकीतिं ब नकुलापासून झालेल्याचें नांब शतानीक असें होतें॥ २९ ॥ 
डे परीक्षित्‌ राजा, सहदेवाच्या पुत्रा चें नांव श्रुतक्मा होतें. याशिबाय युधिष्ठिराळा पौरवीनामक 
स्त्रीच्या पोटीं देवक हा पुत्र झाला. तसाच भीमसेनाला हिडिंबेपासून घटोत्कच आणि 
कालीपासून सर्वगत असे पुत्र झाले, सहदेवाची पत्नी बिजया नांबाची पर्वतराजा'ची 
कन्या होती. तिच्यापासून त्याला स॒होत्र हा पुत्र झाला | ३० | ३१ ॥ नकुलाला 
करेणुमतीनामक स्त्रीपासून निरमित्र हा पुत्र झाला, त्याचप्रमाणें अर्जुनाला नागकन्या 
उलपीनामक स्त्रीपासून इरबत आणि मणिपूरच्या राजाच्या कन्येपासून बभ्रुबाहन असे पुत्र 
झाले.बभ्स्बाहन हा मणिपूरच्या राजाच्या मुलीचा मुलगा असतांहि त्याचा पुत्र म्हणून 
मानिठेला आहे ॥ ३२॥ हे राजा, अर्जुनाला याशिवाय सुभद्रेच्या पोटीं अभिमन्यु हा 
पुत्र झाला. हा तुझा पिता होय. त्यानें सर्व अतिरथ्यांना भारतीय युद्धांत जिंकिले, हे राजा, 
त्यापासून उत्तरेच्य पोटीं तुझा जन्म झाला ॥२३ | द्राणपुत्र अश्वत्थाम्याच्या ब्रह्षास्त्राच्या 
तेजानें सर्ब कुरुकुळ नष्ट होण्याचा प्रसंग आळा आसतां भगवान्‌ कृष्णाने आपल्या प्रमावानें 
तुझी मृत्यूपासून सुटका वरून तुला सजीव केलें ॥ ३४ |] हे राजा, तुला जनमेजय 
आदिकरून जे पुत्र झाळे आहेत त्यांची नांवें श्रुतसेन, भीमसेन आणि पराक्रमशाली 
उग्रसेन अशीं होत | ३५ | तुला तक्षकापासून मृत्यु आला हें समजतांच जनमेजय रागानें 
सर्पसत्र करील आणि त्या अद्लांत सरबोची खरोखर आहुति देईल ॥ ३६ ॥ तसाच तो 
काबषेयमुनीला पुरोहित करून अश्वमेध यज्ञ करील आणि सर्व परथ्वी जिंकून दुसरेहि अनेक 
यश करील || २७ | त्याला शतानीक नांवाचा पुत्र होईल. तो याज्ञवल्क्य मुनीपासून तीन 
वेदांतील कर्मकांड शिकून नंतर अस्त्न्ञान ब कर्ममार्गाचें शान प्राप्त करून घेऊन शौनक 
उुनीपासून ब्रह्मशान मिळवून परब्रह्मा'ची प्राप्ति करून घेईल ॥| ३८ ॥ शतानीकाचा पुत्र 
सहद्नामीक ब त्याचा पुत्र अश्वमेधज असे होतील. अश्वमेधाचा पुत्र असीमकृष्ण आणि 
असीमक्रृष्णाचा नेमिचक्र होईल ॥३९॥| हस्तिनापुर नदीने वाहून नेलें असतां नेमिचकर 
कौशाम्बीनगरींत नीटपणें राहू लागेळ. नेमिचक्राचा पुत्र चित्ररथ आणि चित्ररथाचा 
कविरथ म्हणून सांगितला आहे ॥ ४० |] त्यानंतर कविरथापासून वृष्टिमान्‌, वृष्टीमानाचा 
सुषेंण ब सुषेंगाचा महिपति, तसेच महीपतीचा सुनीथ, सुनीथा'चा सृचक्षु आणि नचक्षपचा 
सुखीनल असे पुत्र होतील || ४१ ॥ सुखीनलापासून परिप्ल्ब हा पुत्र ब परिष्ल्यापासून 
मेघावी होऊन मेघाबीला सुनय हा पुत्र होईल. पुढें सुनयापासून तृपंजय, न॒पंजयापासून 
दूर्ब आणि दूर्बापासून निमि असे पुत्र जन्मास येतीळ || ४२ ॥| निमीपासून बृहृद्रथ होईल 
आणि बृहद्रथापासून सुदाम आणि सुदामाला शतानीक, शतानीकाला दुर्दुमन ब त्याला 
बहीनर असे पुत्र होतील ॥॥४२|| बहीनराला निमि, त्याला क्षेमक राजा होईल. हा ब्राह्मण 
व क्षत्रिय यांचा मिश्रवंरा देव व क्षि यांनीं आदर केलेला असा मी तुला सांगितला 
आहे | ४४ |) कलियुगांत क्षेमकराजापर्यंत हा बंग चालेल ब नंतर ह्या स्थानीं मागधबंशीय 
राजे येतील, ते तुला सांगतों || ४५ ।। सहदेवाला माजारि, त्याला श्रुतश्रवा, त्याला आयु, 


२्र्ट सुलभ श्रीमद्भागवत 


*“*“* 





“२०१४४५” 





”२.२-' 





त्याला निरमित्र असे पुत्र होतीळ || ४६ ॥| त्या, निरमित्राला सुनक्षत्र, त्याला ब्रृहत्सेन,, 
त्याला कमैजित्‌, त्याला सरतंजय, त्याला बिप्र ब त्याला शुचि असे पुत्र होतील || ४७ ॥ 
नंतर क्षेम, त्याला सुत्रत, त्याला धर्मपुत्र, त्याला शम, त्याला दयुमत्सेन, त्याला सुमति व 
सुबळ असे पुत्र होतील | ४८ सुबालापासून सुनीथ, त्याला सत्यजित, त्याला विश्वजित, 
ब त्याला रिपुंजय असे पुत्र होऊन ते एक हजार वर्षे राज्य करितील || ४९ ॥ 


बाविसावा अध्याय समाप्त 


अध्याय २३ वा 





गुकता'चार्य परीक्षिताला म्हणतात,-हे राजा, ययातीचा अनु नांवाचा जो मुलगा होता 
त्याळा सभानर, 'क्षु आणि परोक्ष असे तीन पुत्र होते. त्यांतील सभानरापासून कालनर 
झाला ब कालनराचा पुत्र संजय होय ।॥ १ ]| सुंजयाचा मुलगा जनमेजय जनमेजयाचा 
महाशीलळ ब महाशीलाचा महामना. महामनाला उद्यीनर आणि तितिक्ष असे दोन 
मुलगे होते ॥ २ । शिबि, वन, शमि आणि दक्ष हे चार उश्ीनराचे पुत्र होते. बृषादर्भ, 
सुबीर, मद्र आणि कैकेय असे चारच मुलगे शिबीला होते. तितिश्षूला रुगाद्रथ नांवाचा मुलगा 
असूच, रुशद्रथाचा हेम, हेमाचा सुतपा आणि सुतप्याचा बलि होय |॥३॥ ॥॥४|| अंग, वंग, 
कलिंग, तसे'च सुदा, पुंडू, आंश्र नांबाचे मुलगे,दी्धतमस्‌ नांवाच्या त्रद्षषीपासून बलिराजाच्या 
स्त्रियांच्या पोटीं जन्मास आले | ५ ॥ या सहा जणांनी पूर्वेकडील सहा प्रांतांना आपलीं 
नांवें दिलीं. त्यांपेक्री अंगापासून खनथान हा पुत्र जन्मला आणि सखनपानापासून दिवबिरथ 
झाला |६॥| त्या दिविरथाचा पुत्र घर्मरथ नांबाचा असून धर्मरथाठा चित्ररथ हा पुत्र झाला. 
पित्ररथ निपुत्रिक असून त्याला रोमयाद असेंहि नांब होतें. तो दगारथाचा मित्र 
असल्यामुळें दशरथाने आपली शान्तानामक कन्या त्याला दिली ब तिच्याशी कदष्यदुंगतद्पीने 
विबाह केला. रोमयादराजाच्या राज्यांत एकदां पाऊस पडेनासा झाला असतां या क्रदष्यदुंगाळा 
सुंदर स्त्रियांनी राज्यांत आणिलें.कदष्यद्रंग हा हरिणीपासून झालेला असून तो आपल्या आश्रमा- 
बाहेर येईना ,म्हणून त्या स्त्रियांनी त्याठा नाचणे, गाणें, बाद्यवादन, नाना प्रकारचे हाबभाब, 
आलिंगन, स्तुति इत्यादि प्रकारांनी मोहित केलें व मग तो यावयास सिद्ध झाला. रोमपाद- 
राजा निपुत्रिक होता ( आणि त्याच्या राज्यांत पाऊस पडेना ) तेव्हां क्दष्यशुंगानें 
त्याच्याकडून इन्द्राला संतुष्ट करणारा पुत्रदामेष्टिनामक यज्ञ करविला व त्यासुळें रोमपादाला 
संतति झाली ( आणि त्याच्या राज्यांत पाऊसहि पडूं लागळा ). निपुत्रिक अशा 
दशर्थालाहि या क्रष्यशुंगामुळेंच संतति प्रास झाली. रोमयादाला चतुरंग नांबाचा पुत्र 
झाला ब चवुरंगाला प्रथुलाक्ष हा झाला |॥७॥८॥९]|॥१०॥ प्रथुलाक्षाला बृहद्रथ, 
बृहत्कर्मा आणि ब्ृह्द्वानु असे पुत्र होते. त्यांतील पहिल्या जो ब्ृहद्रथ त्यापासून 
बृहन्मना झाला व वृहन्मनापासून जयद्रथ झाला असें सांगितलें आहे ॥ ११॥ 
जयद्रथाला संभूति स्त्रीपासून विजय नांवा'चा पुत्र झाला व विजयापासून ध्रृतीचा जन्म झाला. 
तीला घरतत्रत नांवाचा मुलगा झाला, 'धृतञताचा सत्कर्मा आणि सत्कर्म्यांचा अधिरथ होय. 
हा अधिरथ गंगानदीच्या तीरावर खेळत असतां पेटींत घाळून बाहात असलेला बालक त्याच्या 
दृष्टीस पडला, हा बालक कुंती कोमार्यावस्येंत असतांच तिळा झाला असल्यामुळें तिने टाकून 
दिलेला होता. अधिरथाला संतान; नव्हतें म्हणून त्यानें हा बालक आपला पुत्र केला ॥ १२] 
॥१२॥ हा बालक म्हणजे कण होय. हा पुढें राजा झाला. त्याला वृषसेन नांबाचा पुत्र होता. 


२२० सुलभ श्रीमद्भागवत 





/४५५५/५/४५५-- 


शुकाचार्य सांगतात,-ययातीचा आणखी एक पुत्र जो ट्रुह्यु त्याला बभर नांवाचापुत्र झाला. 
या बभ्रुचा पुत्र सेतु होय || १४ ॥ सेतूचा पुत्र आर्ध, आरब्धाचा गांधार, गांधाराचा 
धर्म आणि धर्माचा धृत. धृताचा पुत्र दुर्मना ब दुर्मनाचा प्रचेता. प्रचेत्याला इंभर पुत्र 
होते ॥ १५ ॥ ते म्लेंच्छांचे राजे होऊन उत्तर दिशेकडील प्रांतावर राज्य करूं लागले, 
ययातिपुत्र जो तुर्वसु त्याचा मुल्गा बह नांवाचा होता. बह्हींचा पुत्र भरग 
ब॒ भंगाचा भानुमान्‌ ॥ १६ ॥ भानुमानालळा त्रिभान| हा पुत्र झाला 
आणि त्रिभानूलाहि करंधम झाला. हा मोठा उदारबुद्धीचा असून त्याळा मव्तनामक पुत्र 
होता. हा मरुत निपुत्रिक असल्यामुळें त्यानें पौरबबंशांतील दुष्यन्ताला पुत्र म्हणून घेतलें होतें 
|| १७ ॥ पण दुष्यन्ताला राज्याचा लोम असल्यामुळें तो पुनः आपल्या बंशामध्ये येऊन 
मिळाला, शरुकाचार्य सांगतात,-- हे राजा, आतां मी तुला ययातीचा बडील पुत्र जो 
१ यदु त्याच्या वंशा'चा विस्तार सांगतों. या बंशाचें वृत्त मोठें पुण्यदायक असून मनुष्याच्या 
सर्व पापांचा नाश करतें. या यदूच्या बंशाचा वृत्तांत ऐकिला असतां मनुष्य सर्ब पापांपासून 
मुक्त होतो ॥ १८ ॥ १९ ॥ कारण या बंशांत भगवान्‌ परमात्मा मनुष्यरूपाने 
अबतरला. सहस्नजित्‌, क्रोश, नळ आणि रिपु या नांबांनीं प्रसिद्ध असलेले चार मुलगे 
यदूला होते. त्यांतील सहत्लजिताचा मुलगा शतजित्‌ हा होय. शतजिताला महाहय, 
वेणुह्य आणि हेह्य असे तीन मुलगे होते ॥२०॥ २१ ॥ हेहयाचा पुत्र धर्म,धर्माचा नेत्र 
आणि नेत्राचा कुन्ती. कुन्तीपासून सोहंजि जन्मला. सोहंजीचा पुत्र महिष्मान्‌ व महिष्मानाचा 
भद्रसेन ॥२२॥भद्रसेनाला दुर्मद आणि धनक हे दोन पुत्र असून धनकाला कृतवीर्य, कृताभि, 
कृतवर्मा ब कृतोजा असे मुलगे झाले|| २२॥यांत कृतबीर्यांचा पुत्र अर्जुन हा सात द्वीपांचा 
राजा झाला. त्याने श्रीहरीचा अंश जो दत्तात्रेय त्याच्यापासून मोठ्या योगसिद्धि मिळविल्या 
होत्या | २४ ॥ इतर राजांनीं यज्ञ, दान, तप, योग, विद्या, पराक्रम, दिग्बिजय इत्यादि. 
कांहीं केळें तरी त्यांना था कार्तबीर्य अर्जुनाःची योग्यता प्राप्त होणें रकक्‍य नाहीं ॥ २५ ॥ 
त्याचें सामर्थ्ये पंचाऐशीं हजार वर्षेपर्यत अस्खलित राहून त्यानें सहाहि इंद्रियांच्या 
बिषयांचा इतका काळ सारखा उपभोग घेतला. ज्याच्या केवळ स्मरणानेंच नष्ट झालेलें 
द्रव्य परत मिळतें ।| २६ ॥ त्याच्या हजारों पुत्रांपेक्रीं परुरामाबरोबर झालेल्या युद्धांतून 
पांचच जिबंत राहिले. जयध्बज, शूरसेन, वृषभ, मधु आणि ऊर्जित अशीं त्यांचीं नांवे 
होतीं | २७ ।! त्यांत जयव्बजापासून ताळजेघ हा जन्मला. तालजंधाला रोभर मुलगे 
झाले. हें ताल्जंघ नांबाचें क्षत्रियकुल और्वाचा तेजस्वी शिष्य जो सगर त्यानें नष्ट केलें 
॥ २८॥ त्या शंभर पुत्रांपेकीं बीतिहोत्र हा बडील होय. सहत्वाजुनाच्या मधुनामक 
पुत्राचा मुलगा वृष्णि म्हणून सांगितला आहे. त्या वृष्णीलाहि शंभर पुत्र होते ब त्याच्या'च 
नांबाबरून त्या कुलाला वृष्णिकुल असें नांब मिळालें | २९ ॥ हे राजा, या कुळांतील 
पुरुषांना माधव, व्ृुष्णि व यादव अशीं तिन्ही नांवें आहेत. असो. यदुपुत्र जो क्रोश त्याचा 
पुत्र दृजिवानूनामक होता. त्याचा पुत्र श्वाहीचा रुशेकु आणि रुशेकूचा चित्ररथ. 
चित्ररथापासून शशाबिन्दु झाला ब शाशबिन्दूपासून महाभोज झाला. हा महाभोज. 


स्कंध ९--अध्याय २२ २३१ 








फार योग्यतेचा असून महायोगी होता ॥ ३० ॥ ३१ ॥| त्याच्याजवळ चौदा मोठीं * रत्ने 
असून तो सार्वभौम राजा होता ब त्याचा केव्हांहि कोणी पराजय केला नाहीं. त्याला दहा 
लक्ष स्त्रिया असून प्रत्येकीपासून एक एक लक्ष असे शंभर कोटी पुत्र झाले. त्यांतील 
सहा मुख्य असून त्या सहांमध्यें वडील जो प्रथुश्रबा त्याला धर्म नांवाचा मुलगा होता, 
घर्माचा पुत्र उदना नांबाचा असून त्यानें दोभर अश्वमेधयज्ञ केले. उद्यानाचा पुत्र रुचक. 
रूवकाला पांच पुत्र होते. त्यांचीं नांवें सांगतों तीं ऐक ॥ ३२॥ २३ ॥ ३४ ॥ पुरुजित्‌ 
रुक्‍्म, रुक्‍मेंधु, एथु आणि ज्यामघ अशीं तीं होत. ज्यामघाळा पहिल्या स्त्रीपासून संतति 
होईना, तरी त्याची पत्नी जी शेब्या तिच्या भीतीने त्यानें दुसरी भार्या केली नाहीं. त्यानें 
शत्नुकुलांतून भोज्या नांवाची कन्या हरण करून आणिली होती; पण ती रथावर असतांच 
तिला पाहून रौब्येला संताप आला व ती पतीला म्हणाली, ॥ ३५ ॥ ३६॥ ' अरे 
कपट्या, रथांतील ह्या माझ्या जागीं ही कोण स्त्री आणून बसविली आहेस? * पत्नीचे 
हे रागाचे शब्द ऐकून ज्यामध म्हणाला ' अगे, ही तुझी सून होय. हे ऐकून रोब्येने 
हंसत हंसत पतीला बिचारिठें, * अहो, मी निपुत्रिक असून मला कोणी सवतहि नाहीं. असें 
असतां ही माझी सून म्हणणें असें जुळेल! ? याबर ज्यामधानें उत्तर केलें, “ हे देवि, 
तुला जो पुत्र होईल त्याच्यासाठी ही उपयोगी पडेल!) || ३७॥ ३८॥ या ज्यामधाच्या 
बोलण्यास सारे देव आणि पितर यांनीं अनुमोदन दिलें आणि तदनुसार दैब्येला गर्भहि 
राहिला, मग योग्य काळीं ती प्रसूत होऊन तिळा मुलगा झाला, तो विदर्भ या नांवानें 
प्रसिद्ध असून त्यानें पुढें पित्यानें सुन .म्हणून म्हटलेल्या या साभ्बी कन्येचे पाणिग्रहण 
केलें| २९॥ 


% रत्न म्हणजे, जातो जातो यदुत्कृशं तत्द्रव्नममिधीयते * या अर्थाने प्रत्येक जातींतील 
श्रेष्ठ बस्तु. हीं रत्ने चोदा प्रकास्चीं पुराणांत सांगितलीं आहेत. 
गजबाजिरथस्त्रीपुंनिधिमाल्यांबरद्रुमा: । शक्तिपारा मणि छत्रे विमानानि चतुर्दश ।॥ 


तेविसावा अभ्याय समाप्त 


अध्याय २४वा 





शुंकाचाये परीक्षित्‌ राजाळा सांगतात--हे राजा, बिदर्भ राजाला आपल्या त्या 
पत्नीपापासून कुरा ब कथ या नांबांचे दोन आणि विदर्भक्रुळाला आनंद देणारा तिसरा 
रोमपाद असे पुत्र झाळे ॥ १ ॥ रोमपादाचा मुलगा बभ्रु ब बभ्खूवा कृती नांबाःचा पुत्र 
होता. हे राजा, कृतीचा पुत्र उशिक आणि उशिकापासून चेदि झाला. चेदीचे पुत्र 
वैद्यादिक होत ॥ २ ॥ बिदर्भाचा दुसरा पुत्र कथ. त्याला कुंति नांबाचा मुल्गा होता. 
कुंतीपासून धृष्टि जन्मला आणि शवृष्टीला नि्वेतिनामक्र पुत्र झाला. निद्वेतीला दशार्ह 
नांबाचा मुल्या झाला आणि दशाहांचा पुत्र व्योम होय ॥ २ ॥ व्योमापासून जीमूत 
झाला, जीमूताचा पुत्र विकूति आणि बिक्रतींचा भीम(एथ. भीमरथाला नवरथ नांबा'चा 
पुत्र झाला ब नबरथाला दशाथ झाला ॥ ४ || दरारथापासून शकुनि झाला ब राकुनीचा 
मुलगा करंमि हा होय. करंभीचा पुत्र देवरात, देवशता'चा देवक्षत्र देवक्षत्राचा मधु 
आणि मधूपासून कुरूबश कुरुबशापासून अनु असे पुत्र झाले ॥ ५ ॥ अनूळा 
पुरुहोत्र नांबाचा पुत्र होता. पुरुहोत्राचा पुत्र आयु व आयूचा सात्बत. सात्बताला 
मजमान, भजि, दिव्य वृष्णि, देवावर, अंघक आणि महाभोज असे सात पुत्र होते. 
शुक्राचार्य परीक्षिताळा सांगतात, --हे राजा, त्या सातांमध्यें भजमानाला निम्लोचि, 
किंकरिग आणि धृष्टि असे तीन पुत्र एका स्त्रीपासून झाले आणि दुसऱ्या स्त्रीपासून 
दाताजित, सहखाजित्‌ ब आयुताजिन्‌ असे तीन झाले | ६ ॥ ७ ॥ ८॥ सात्बताचा 
आणखी एक पुत्र जो देवावरध त्याला बम्रु नांवाचा मुलगा होता. देवावरध व बब्ह् या 
पितापुत्रांसंबंधानें दोन रोक लोक म्हणत असतात, आणि ते जबळच्या आणि दूरच्या 
अशा सर्व ठिकाणीं ऐकूं येतात || ९ | ते कोक असे -' बभ्रु हा सर्व माणसांत श्रेष्ठ 
असून देवाव्रय तर देवासारखा आहे. बभ्रु आणि देवाव्रध यांच्या उपदेशानें ज्यांना मोक्ष 
मिळाला असे सहा हजार व्याहत्तर पुरुष्र होऊन गेले.” सात्वताचा तिसश पुत्र जो महाभोज 
तो सोठा धर्मशील होता. त्याच्या बशांत भोज नांबाचे राजवराणें उत्पन 
झालें ॥१०|]११॥ सात्बताच्या वृष्णिनामक पुत्राला सुमित्र नांबाचा पुत्र होता. हे राजा, 
सुमित्राळा युधाजित्‌ नांबाचा पुत्र असून युथाजिताचा शिनी शिनीचा अतमित्र ब अनमित्राचा 
निम्न असे होते | १२ | निम्नाला सत्राजित आणि प्रसेन असे दोन पुत्र होते. अनमित्राला 
दुसरा एक शिनि नांबाऱ्चा पुत्र असून त्या दिनीला सत्यक हा पुत्र झाला ॥ १२॥ या 
सत्यकाचा पुत्र युयुधान जय नांबाचा असून युयुधानालळा जय आणि जयाला कुणि असे 
पुत्र होते. कुणीपासून युगंधर जन्मला. अनमित्राला वृष्णि नांवाचा आणखी एएक पुत्र 
होता, त्यास श्वफस्क आणि चित्ररथ असे दोन पुत्र झाले, त्यांतील श्वफल्काला गांदिनीनामक 
स्त्रीपासून अक्रू आदिकरून विशेषतः प्रसिद्दीस आलेले बारा पुत्र झाले | १४॥ १५॥ 


सुलभ श्रीमद्भागवत २२३ 


:त्यांचीं नांवें अक्रूर, आसंग, सारमेय, मूदुर, मदुविद, गिरि, धरमत्रद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, 
अरिमर्दन, शात्रुव्न, गेथमाद आणि प्रतिब्राहु अशीं होतीं. त्यांना सुचीरा नांवाची एक 
बहीणहि होती. अक्रूरालाहि देबवान्‌ आणि उपदेब असे दोन पुत्र होते. वृष्णीच्या 
:चित्ररथ नामक दुसऱ्या मुलाला प्रथु, विदूरथ इत्यादि अनेक वृष्णिवशावधेक असे पुत्र 
झाले | १६ ॥॥ १७ ॥| १८ ॥ सात्वताचा अंधकनांबाचा जो पुत्र होता त्याला 
कुकुर, भजमान, शुचि आणि कंबलबर्हिष असे पुत्र होते. त्यांत कुकुराला बहिनामक 
पुत्र असून बह्ीला बिलोमा या नांबाचा पुत्र होता || १९ ॥ बिलोम्याचा पुत्र कपोतरोमा 
आणि कपोतरोम्याचा अनु, तुंबुरु हा ह्या अनुचा मित्र होय. अनूचा पुत्र अंधक, 
'अंधकाचा दुंदुमि, दुंदुभीचा दरिद्योत आणि दरिद्योताचा पुनर्बसु || २० || पुनर्वसूळा 
आहुक नांवाऱचा पुत्र आणि आहुकी नांवाःची कन्या अशीं अपत्ये होती. आहुकाला देवका 
आणि उग्रसेन असे दोन पुत्र असून देबकाला देवबान्‌, उपदेव, सुदेव आणि देवबधेन 
असे चार पुत्र होते. शुकाचार्य परीक्षिताला सांगतात,.-दे राजा, या 'चौधांना धृतदेव, 
आदिकरून सात बहिणी असून त्यांगवीं नांवें भ्रतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रोदेबा, 
देवरक्षिता, सह्देबा ब देवकी अशीं होता. त्या सर्वोशीं बसुदेबानें विबाह केला | २१ ॥ 
1 २२॥ २३ ।॥ आहुकपुत्र उग्रसेनाला केस, सुनाभा, न्यग्नोध, कंक, रोकु, सुहू, 
राष्ट्रपाल, सृष्टि आणि तुट्टिमान असे पुत्र होते. बसुदेबाचे जे देवमाग % आदिकरून 
आघाकटे भाऊ होते त्यांच्या स्त्रिया म्हणजे कंसा, कंसवती, कका, शूरभू, राष्ट्रपालिका या 
उग्रसेनाच्याच कन्या होत || २४ ॥ ॥ २५ ।॥ चित्ररथाला विदूरथनामक पुत्रापासून 
शूराचा जन्म झाला. शूराचा पुच्न मजमान. भजमानापासून रिनि झाला. शिनीचा पुत्र 
स्वयंभोज आणि स्वयेभोजाचा हृदीक म्हणून सांगितला आहे || २६ । ह्दिकाला देवबाहु 
शतधनु व कृतवमो हे असे तीन प॒त्र होते. याशिबाय देवमीढ नांवाचा आणखी एक पुत्र 
असून देवमीढाला ह्यू नांबाचा पुत्र होता. या शूराची पत्नी मारिषा नांबा'ची होती | २७॥ 
तिच्यापासून शूराला निष्पाप असे दहा पुत्र झाले. त्यांचीं नार्वे बसुदेब, देवभाग देवश्रबस, 
आनक, सुजय, इ्यामक, कंक, शमीक, बत्सक वृक ब अशीं होतीं.त्यांपैक्रीं ज्याच्या जन्माच्या 
घेळीं आनकनामक च्या देदांच्या दुंदुमि त्यांचा घोष झाला त्याचें नांब बसुदेव. हाच 
श्रीहरीचें अवतार घेण्याचें स्थान झाला ब त्यालाच आनकदुंदुमि असें म्हणतात. या दहा 
भावांना प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवबा व राजाधिदेवी अश्या पांच बहिणी होत्या, 
ह्या एवढ्याच झूराच्या सुली होत. दयूराचा मित्र कुंतिराजा. हा निपुत्रिक असल्यामुळें 
झूरानें आपली कन्या प्रथा त्याला दत्तक दिली ॥ २८ ॥॥२९॥ ॥ ३० | 
॥ २३१ ॥ या प्रथेनें दुबासमुनीला संतुष्ट करून त्याच्यापासून देवहूति नामक विद्या. 
संपादन केली. हिच्या योगानें इच्छित वेळीं इष्ट देबाला बोलाबितां येत असे. 
या विद्येच्या सामर्थ्याची परीक्षा पाहावी म्हणून तिनें एकदां पवित्र अशा सूर्यदेवाला 
बोलाविले असतां तो तिच्याजवळ येऊन उभा राहिला. त्याला पाहून एथा चकित झाली 


% पुढें छोक२८-व २९ पाहा. 


२३्डं स्कंध ९--अध्याय २४ 





ब त्याला म्हणाली, * हे देवा, विद्येची परीक्षा पाहाण्यासाठींच केवळ मीं हा प्रयोग केला, 
तरी तूं या वेळीं जा आणि मला क्षमा कर ! ' ॥ ३२॥ ३३ ॥ पण सूर्याने उत्तर केलें, 
“ हे सुदरि, माजले दर्शन व्यर्थ जाणारें नाहीं. यास्तव मी तुझ्या ठिकाणीं पुत्राची स्थापना 
तर करणारच. तथापि तुझें कौमार्य दूषित होणार नाहीं अशी मी व्यवस्था करितों ॥३४॥ 
असें बोळून सूर्याने तिच्या ठायीं गाची स्थापना केली आणि तो स्वर्गात निघून गेला. तो 
गेल्यानंतर लगेच प्रथेला दुसरा सूर्यच जणु काय असा तेजस्वी पुत्र झाला ॥ ३५ ॥ पण 
यामुळें आपल्याबर लोकापबाद येईल या भीतीनें प्रथेनें तो नदीच्या पाण्यांत टाकून दिला. 
शुका'चार्य परीक्षिताठा सांगतात, हे राजा, तुझा पणजोबा जो पराक्रमी पंडुराजा त्यानें पुढें 
या प्रथेशीं बिवाह केला || २६ । प्रथेची बहीण जी श्रुतदेवा तिच्याशीं करुषाचा पुत्र जो 
वृद्धरामी यानें विवाह केला ब त्याला तिच्यापाथून दंतबक्‍्त्र नांवाचा मुलगा झाला. हा 
दन्तवक्‍्त्र म्हणजे पूर्वी सनकादि मुनींच्या शापामुळे हिरण्यकशिपु नांबानें दितीचा पुत्र 
झालेला जय नांबाचा विष्णूचा द्वारपाल्च होय ॥ ३७ ॥ प्रथेच्या श्रुतकीर्तिनामक 
बहिणीचें, केकेयाचा पुत्र जो धृष्टकेतु त्यानें पाणिग्रहण केलें ब त्याच्यापासून तिला सन्तर्दन 
आदिकरून वेकेयसंज्ञक पांच पुत्र झाले | २३८ ॥ प्रथेच्या तिसऱ्या राजाधिदेबीनामक 
बहिणीच्या पोटीं जयसेनापासून दोन पुत्र झाले. ते पुढें अवति देशाचे राजे झाले. चेदि- 
देशाचा राजा दमधोष यानें तश्रुवा या प्रथेच्या बहिणीशीं विवाह केला | २९ || शिझ्युपाळ 
हा ह्या श्रुतश्रवेचा पुत्र होय. याच्याहि जन्माची कथा -- पूर्बी सांगितलीच आहे. बसुदेवाचा 
भाऊ जो देवभाग त्याला केसानामक स्त्रीपासून चित्रकेतु आणि ब्ृहद्दल असे पुत्र झाले 
॥ ४० ॥ त्याच्या देवश्रबा नांबाच्या भावाला कंसबती नांबाच्या स्त्रीच्या पोटीं सुबीर 
आणि इघुमान्‌ हे पुत्र झाले आणि आनक नांबाच्या भावाला ककेच्या पोटीं सत्यजित 
आणि पुरुजित्‌ असे पुत्र झाले | ४१ ॥| बसुदेवाच्या सुजय नांवाच्या भावाला * राष्ट्र- 
पाली या स्त्रीपासून वृष, दुर्मधेण इत्यादि पुत्न झाले आणि श्यामक या भावाला शूरभूसि 
नामक पत्नीपासून हरिकेरा आणि हिरण्याक्ष असे दोन पुत्र झाले || ४२ ॥ त्याचप्रमाणें, 
बसुदेवा'चा भाऊ बत्सक त्याला मिश्रकेशीनामक अप्सरेपासून वृक आदिकरून पुत्र झाले 
ब पुढें त्यांपैकीं ब्रुकाला दुर्वाक्षीच्या पोटीं तक्ष, पुष्कर, शाल इत्यादि पुत्र झाले | ४३ | 
शमीकापासून सुदामिनीला सुमित्र, अजुनपाल इत्यादि मुलगे झाले ब केकाला कणिका 
नामक स्त्रीपासून क्वतधाम आणि जय हे पुत्र झाले || ४४ ।॥ आमनकदुंदुमि म्हणजे 
बसुदेव, ह्याला देवकी, पौरबी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला इत्यादि सात 
स्त्रिया होत्या ब त्यांत देवकी ही मुख्य होती ।॥ ४५ ॥ त्यांतील रोहिणीपासून बसुदेबाला, . 
कृत, बळ, गद, सारण, दुर्मद, बिपुळ व ध्रुव हे मुलगे झाले ॥ ४६ ॥ भूत, सुभद्र, . 
भद्रवाह, दुर्मद, भद्र इत्यादि बारा पुत्न पौरबीचे होत | ४७ ॥ मदिरेळा, नन्द, उपनन्द, - 


न" स्कंध ७ अध्याय १. 
% नोक पंचत्रीस यांत सांगितलेल्या राष्ट्रपालिका ब शूरभू 


सुलभ श्रीमद्भागवत २२५ 
कृतक, शूर इत्यादि पुत्र झाले आणि कोरल्या % किंबा भद्रा हिला केशि नांवाचा कुलाला 
आमेद देणारा एकच पुत्र झाळा ॥ ४८ ॥ बसुदेवाळा रोचनानामक पत्नीच्या पोटीं 
हस्त, हेमांगद इत्यादि पुत्र झाले आणि इलेच्या पोटीं यदु, उरुवल्क आदिकरून पुत्र 
झाले ॥ ४९ ॥ धृतदेबानामक स्त्रीच्या पोटीं त्याला विपृष्ठ हा एकटाच मुलगा झाला, 
आणि श्रम, प्रतिश्रुत इत्यादि मुलगे त्याला शान्तिदेबानामक स्त्रीपासून झाले ॥ ५० ॥ 
कल्पवर्ष आदिकरून दहा राजे हे बसुदेवाचे उपदेवेपासून झाळेले पुत्र असून बरसु, 
हंस, सुवंरा इत्यादि सहा त्याच्या श्रीदेवेच्या पोटीं झालेले मुलगे होत ।।५ १॥ देवरक्षितेला 
त्याच्यापासून गद आदिकरून नऊ मुलगे झाले. सहदेवेला वसुदेवापासून झालेले आठ 
पुत्र असून त्यांचीं नांवें पुरु, विश्रुत इत्यादि होतीं. जसे धर्माचे आठ वसु तसेच हे 
बसुदेवाचे आठ पुत्र होते. उदारबुद्धीच्या वसुदेबाला देवकीपासूनहि आठ पुत्र झाले 
॥ ५२ ॥ ५३ ॥ त्यांतील सातांचीं नांवें कीर्तिमान, सुषेण,भद्रसेन, कव्जु, संमर्दन, भद्र, 
संकर्षण अशीं होतीं. संकर्षण हा शेषाचा अबतार होता ।॥ ५४ ॥ वसुदेब ब देवकी 
यांचा आठवा पुत्र स्वतः श्रीहरीच खरोखर होय. शुका'वार्य परीक्षिताला सांगतात, हे राजा, 
तुझी आजी जी भाग्यद्याली.सुभद्रा, ती त्यांचीच कन्या होय ॥ ५५ ॥ जेव्हां जेव्हां 
म्हणून या प्रथ्वीबर धर्माचा क्षय होतो आणि पापाची वृद्धि होते, तेव्हां तेव्हां भगवान्‌ 
सर्वसमथे श्रीहरि स्वतः अवतार घेतो ॥ ५६ ॥ राजा, त्या श्रीहरीला जन्म घेण्यास किंबा 
करम करण्यास मायेशिवाय दुसरें कारण संभवत नाहीं. तो परमात्मा सर्वसाक्षी ब सर्वसमथे 
असल्यामुळें स्वतःच्या इच्छेशिवाय म्हणजे त्याला कसलीच. अपेक्षा नसते ॥ ५७ ॥ 
त्याच्या मायेचा खेळ हाच मनुष्याच्या जन्माचे, संसाराचे ब ल्यागे कारण असून, त्याची 
कृपा हीच त्या जन्ममरणा'ची निद्वत्ति करून आत्मस्वरूपाची प्रातति करून देण्यासाठीं आव्यक 
असते 1५८॥'कोट्यबधि सैन्याचे अधिपति अशा राजचिन्हें घारण करणाऱया देैत्यांनीं एथ्वी 
पादाकांत करून टाकिली असतां तिचा भार नाहींसा करण्यासाठीं त्यानें हा अवतारा'्चा 
उद्योग केला || ५९ ॥ भगवान्‌ मधुसूदनानें शेषासह अवतार घेऊन जीं मोठीं परक्रमान्चीं 
कृत्यें केलीं, त्यांचे मोठमोठ्या देवांना मनानेंहि आकलन होणें राक्‍य नाहीं ॥ ६० ॥ 
कल्युगामध्यें जन्मास येणारे जे भक्त आहेत, त्यांचे दुःख, उद्देग ब अज्ञान हीं नष्ट 
करून त्यांच्यावर कृपा कराबी म्हणून त्या भगबंतानें अत्यंत पुण्यकारक असें यरास्वी चरित्र 
करून दाखविलें || ६१ ॥ त्यांचं तें यशस्वी 'चरित्र सज्जनांच्या कानाला अमृताप्रमाणें मधुर 
लागतें आणि सर्ब पवित्र वस्तूंमध्ये ते श्रेष्ठ आहे. एकदां का ते कानांच्या द्वारा प्राशन 
केलें म्हणजे कर्मासंबंधांच्या सर्ब बासना'च मनांतून धुऊन जातात ॥ ६२ ॥ भोज, वृष्णि, 
अंधक, मधु, शूरसेन, दाह, कुरु, लुंजय, पांडु या सर्व राजांना त्या भगबंता'च 'चरित्र 


% कोहल्या हे भद्रेचेंच नांव होय. भट्रा म्हणजे कल्याणप्रद आणि कोदात्या 
म्हणजेहि कल्याणप्रद. यावरून दोन्ही नांवे एका अथाने घातलीं आहेत. संस्कृतांत अशीं 
बिरोषनामांतहि अर्थावरून ख्पान्तरें करण्याची बहिबाट आहे. दुसरें उदाहरण ददारथ 
आणि दिक्स्यंदन 


"२२६ स्कंध ९--अध्याय २४ 





२५८“ 


'नित्य स्तुत्य बाटत ॥ ६२ ॥ त्याचें शरीर अबयबांनीं मोहक असून प्रेमानें केलेलें 
हास्ययुक्त अवलोकन, गोड ब उदार भाषण आणि नानाविध पराक्रमांचे खेळ यांच्या 
"योगानें त्यानें या मनुष्यलोकाच्या मनाला मोठा आनंद दिला ॥ ६४ ।॥ त्याच्या कानांत 
मकराकार कुंडले असून त्यामुळें ते फार रमणीय दिसत. त्यांच्या तेजाने तळपणाऱ्या गालांबर 
खेळकर हास्य विलसत असल्यामुळें त्याचें मुख अत्यंत मनोहर दिसे. अश्या मुखाचे दर्शन 
हाच सर्वाचा नित्याचा उत्सब होता. त्याच्याकडे टक लावून कितीहि पाहिलें तरी कोणाहि 
स्त्री पुरुषांची तृसतिच होत नसे ब बघतां बघतां पापण्या हाळून त्याच्या दरीनांत खंड पडल्यास 
* त्यांना त्याच्याच मोठा राग येई || ६५ ॥ तो जन्मास येतांच आपल्या पित्याच्या घराहून 
गोकुळांत गेला. पुढें शत्रूंचा बघ करून त्यानें अनेक स्त्रियांशीं विवाह केळे आणि 
“त्यांच्यापासून त्याला रोकडों पुत्रहि झाले, अश्या रीतीनें आपला उद्देश सिद्धीस नेल्यावर 
त्या भगवंताने अनेक यज्ञ करून आपली आयणच पूजा केळी आणि लोकांमध्यें 
ध्यात्मशास्त्राचा प्रसार केला || ६६ ।। त्याने प्रथ्वबीला झालेला मोठा भार दूर केला 
कौरवकुळांत आपसांत उत्यन झालेल्या वैतमुळें जें युद्ध झालें त्यांत अनेक राजांच्या 
“सेना केबळ दइृष्टिपातानेंच नट करून, त्या युद्धांत त्यानें अजुनाला अव मिळवून दिला ब 
: शेबटीं उद्धवाला श्रेष्ठ ज्ञानाचा उपदेश करून तो परमात्मा निजधामास गेला ॥ ६७ ॥ 


चोविसाबा अध्याय समाप्त 


नवबा स्कंध समापन $ 


परिशिष्ट १--सूर्यबंरा आणि व्ंद्रवंरा २२७ 


(न्य ३ 


परिशिष्ट १ छ॑ 





सूयेबंश आणि चंद्रवेश 

या वंशाव्रक्षांत सर्व शाखा विस्तारभयास्तब दिल्या नाहींत; मुख्य मात्र सर्ब दिल्या. 
आहेत, मूळ पुरुषापासून क्रमांक घाळून ते क्रमांक शाखांतहि त्या'च क्रमाने घेतळे आहेत. . 
त्याच्या योगानें समकालीन म्हटल्या गेलेल्या पिढ्यांमध्ये किती अंकांचा फरक पडतो हें 
सहज लक्षांत येईल. कांहीं शाखांच्या शेबटीं स्पष्टीकरणहि जोडलें आहे. राम, जनक, पांडव, 
कौरब, कृष्ण, अक्रू, जरासंध इत्यादिकांच्या भागवतमतीय परंपरा यावरून चटकन्‌ लक्षांत 
येतील ब पुराणांतील हीं वर्णने कालदृष्ट्या कितपत विश्वसनीय आहेत यांचाहि निर्णय. 
करण्यास आपल्या पुरते साघन होईल. 


(१) 
सर्यचंद्रवेशांची सांग्धळी 
भगवान्‌ विष्णु 
॥। 
ब्रह्मदेव 
|] 
। 
मरीचि प्रजापति भं प्रजापति 
1) | 
कद्यप न्चंद्र 


| 


विवस्वान्‌ ( सूर्य ) इत्यादि 


| 


श्राह्देव ( वैवस्वत ) मनु 


इला (ही पुढें सुद्युश्ञ झाली ) पत्नी------% %---र्‍पति बुध 


शि 


पुरूरवा [ चेद्रवंशाचा मूळ पुरुष ] 


श्राद्धदेव ( वैवस्वत मनु ) [ सर्यवंशाचा मूळ पुरुष | 
] 
2 व्य वा... 1.11 1 1: त 
इक्ष्वाकु सग शार्याति दिष्ट दृष्ट करुष नरिष्यन्त एपन्न नभग कवि. 
(समाऱचा पूर्वज) 


ऱन्र्रेट सुलभ श्रीमद्धागवत. 


पारीरीष्ट २ रं 





(२) 
सूर्यवंशाचा मुख्य दृक्ष 
१ मनुपुत्र इक्ष्वाकु 
िलमलललता | 
नि विकुक्षि (पहा) द्‌ंडक 
जनक पुरंजय (ककुत्स्थ) २० मांचाता 
भवती पुर्कृत्स 
व व 
बिशरति अगेधाय 
चट द 
युतनाधि याचा 
शाक शिबधत 
१० शोता सत्यत्रत ९ त्रिशंकु) 
द्हदश् हरिचंद्र 
कुततनाथ (धुंधुमार) रोहित 


प 


सुलभ श्रीमद्वागवत 
रग 
्ह्यश्व 
|] 
गि 
बहुणाश् 
दगा 
सेनाजित. 
यवन 


२० मांधाता (असहस्यु) 


') 


२२३९ 

२० हारित 
| 
ब्वंप 
1। 


सुदेब 
| 


विजय 
| 


भरुक 
| 


चक 
| 


बाहुक 
| 


२७ सगर 


परिशिष्ट २-सूर्यवेशाचा मुख्य वक्ष (चालू )... 


३७ सगर 
| 
असमंजस 
। 
अंशुमान्‌ 
। 
४० दिलीप 
| 
४१ भगीरथ 





1 1 

श्रुत नाभ 

एवुदीय 

अयुता यु 

त्रद्वलुपणं 

/ सर्वेकाम 
सुदास 


ए९राम£€6 


| 


] ] 
लव ६० कुद 
] रि 
अतिथि 
1] 
निषध 
| 
नभ 
॥ 
पृुंडरीक 
। 
क्षेमधन्वा 
] 
देवानीक 
अनीह 


ग 
वारियातच 
| 
बल 


) | 
सौदास (कल्माषपाद)७० स्थल 
| | 


। 
अशमक 


वजनाभ 


| । 
५० नारीकवच (मूलक)खंगण 
॥। ) 


दशरथ 
॥। 
ऐंडविड 
| 
विशवसह 
| 
खट्वांग 
] 
दीधंबाहु 
। 
स्धु 


'' 


विधृति 


हिरण्यनाभ 
| 
पुष्प 
श्व संधि 
। 
सुदक्षंन 
| 
७८ आग्निवर्ण 
व्र 


१. 
--“ 


न 


८० मरू “” शि 
| 


प्रश्रुत 
। 


८२ संधि 
। 
अमर्षण 
| 
महस्वान्‌ 
। 
विशवसाव्ह्‌ 
। 
प्रसेनजित 


। 
तक्षक 


4 बृहदल% 
बृहद्रण 
९*्उरु क्र्यि 
वत्सवुद्ध 
प्रतिव्योम 
भागू 
दिवाक 
सहदेव 
बृहदरव 


] 
भानुमान्‌ 
प्रतीकारव 
| 
सप्रतीक 
। 


> 


१०० मरुदेव 


१०३ अंतरिक्ष 
| 
सुतपा 


। 
ागिववित 
बृहद्वाज 
बि 
| 
केंतजय 


रणंजर्य 
1 डू 
११० संजय 
] 
शाक्य 
शुद्धोद 
। 
लांगल 


1 
प्रसेनजित 


रणका. 
। 
व. र्थ 
। 
११८ सुमित्र 


( समाप्त * 


>“पांडवांचा सम- 


कालीन 'बृहद्ल' 
हा कौरवांच्या वाजू-- 
नें युद्ध करीत होता 
व अभिमन्यूच्या 
हातून मरण षावला.. 





नों अ सना ची सुल्भश्रीमद्वागवत ४४९ 
मा क 2 का यी 


। 1 


अज शीघ्य सुनक्षत्र 
। । । 
५८ ददारय <९*५४८० मरु पुष्कर रि 
<€-& ५९ राम ( इत्यादिचार ) १०३ अंतरिक्ष£€ 








असे मनूपासून सुमित्रापयंत ११८ पुरुष होतात, मनूपासून रामापर्यंत ५९ पुरुष 
होत असल्यामुळें राम हा अगदीं मध्यावर येतो, रामानंतरच्या ५९ पुरुषांपैकी ब॒हू- 
दृळावासून पुढले २० कल्यिंगांतील होत. 


सु, भा, भाग ३१-१६ 


४४२ सुलभ-सार्थ-श्रीमद्ध[(गवत 


२२८८८५ ८९५६/५५५/५/५४५/४४४४४४४१४४एशश४/शशशी 





परिशिष्ट ३ 
चंद्रवंशाचा वृक्ष 


(४ ) पुरूरूयाची संताति 
१ पुरूरवा 


-----------_-“-४----------पलकशशशशश 
| ] | | ] | 
रय  श्रुताया विजय २ आय्‌ _ सत्यायू जय 


र] | हु हु] | 
रजि ३ नहुष रंभ अनेना क्षत्रवृद्ध 
| ० व 
] गुत | ] ग 2) 
यति संयाति ४ययाति  आयति वियति कृति 
| | ] ] | 
यदु . ठुबसु ५ परु अनु द्र्ह्य्‌ 
( कृष्णाचा पूर्वज )  ( पांडवकौरवांचा ) ( कर्णाचा धर्म- 
मूळ पुरुष पिता जो अधिरथ 
त्याचा मूळ पुरुष) 














(५) पुरूचा वैश 
५ पुरु १६ क्रतेय २६ अजमीढ ३५ राधिक 
जनमेजय रंतिकार क्र अयृत 
प्रजिस्वा न सुमति संवरण क्रोध 
प्रवर श्म्य २९ कुर देवातिथि 
नमस्यु २०९ दुष्यम्त ३० जहचु इर्‍्यादि क्रय 
१ र चारुपद २ £ भरत सुर्थ ० दिप 
सुद भरडाज (वितथ) विदूर्थ प्रतीप 
बहुगव मन्यु हत्यादि तार्वभौम डर जतन 
संयाति बृहत्क्षत्र जयसेन विन नतीय 
| | |...) । 
अहंयाति २५ हस्ती ३५ राधिक धुतराष्ट्र पांड 
रौद्राश्‍व २६ अजमीढ इत्यादि दुर्योधन ४५ अर्जुन (इ. पां.) 
१६ क्र्तेयु इत्यादि | ४६ अभिमन्य्‌ 


४७ परीक्षित 


